महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 


राज्य मराठी विकास संस्था 


एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
धोबीतलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ 0५५५४५. 010॥1.०0४.॥॥ इ-पत्ता ॥॥७४५_॥1(11001(8960000.0001 


मराठीचा विक्तास : महाराष्ट्राचा विकास 


नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) 


निवेदन 


महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक धोरण २०१० अंतर्गत मराठी भाषेतील प्रतिमुद्राथिकाराची (कॉपीराइटची) मुदत संपलेले दुर्मिळ 
ग्रंथ महाजालावर उपलब्ध करून द्यावे असे म्हटले आहे. त्यानुसार मराठी भाषा विभागाच्या आदेशाप्रमाणे (शासननिर्णय क्र. 
रासांधो १०१२/ प्र. क./२०१२/भाषा-३ दि. २८ मार्च २०१३) राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे असे ग्रंथ आणि नियतकालिके 
महाजालावर उपलब्ध करून देण्याचा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. त्याच बरोबर प्रतिमुद्राधिकाराच्या कक्षेत येणारी काही 
साधनेही प्रतिमुद्राधिकारधारकांची उचित अनुमती प्राप्त झाल्यास संस्थेद्धारे संगणकीकृत करून अभ्यासकांसाठी उपलब्ध 
करून देण्यात येत असतात. 
चित्रकार दीनानाथ दलाल ह्यांनी सन १९४७ ते १९७१ द्रम्यान प्रसिद्ध केळेल्या दीपावली ह्या नियतकालिकाच्या 
अंकांचे संगणकीय स्वरूपात जतन करण्याबाबतचा प्रस्ताव चित्रकार दीनानाथ दलाल मेमोरिअल समिती, मुंबई ह्या संस्थेद्वारे 
राज्य मराठी विकास संस्थेस प्राप्त झाला होता. सदर प्रस्तावानुसार दुर्मिळ मराठी ग्रंथांचे संगणकीकरण ह्या प्रकल्पांतर्गत 
दीपावळी नियतकालिकांचे अंक संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्धारे सहमती दर्शविण्यात आली. 
चित्रकार दीनानाथ दलाल मेमोरिअल समिती, मुंबई ह्या संस्थेद्धारे सदर अंक संगणकीकरणासाठी उपलब्ध करून 
देण्यात आले. सदर संस्थेच्या सहकार्यामुळेच आपल्याला ही सामग्री संगणकीय स्वरूपात उपलब्ध होत आहे. 
या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना लक्षात घेऊन 
त्यांचे पालन करावे. 
१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही विनामूल्य देता 
येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 
२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 
३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व चित्रकार दीनानाथ दलाल मेमोरिअल समिती, मुंबई 
यांची मुद्रा आपणास काढता येणार नाही. 
४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 
स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या सामसम्रीतून व्यक्त 
होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही मत, विचारसरणी इ. यांचा 
पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व चित्रकार दीनानाथ दळाळ मेमोरिअळ 
समिती, मुंबई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त विभागांवर/ संस्थांवर असणार 
नाही. 
सदर अंक केवळ अभ्यासकांच्या सोयीसाठी संगणकीय स्वरूपात उपलब्ध करण्यात येत असून अंकांतीळ सामग्रीचे 
(ळेखन, मांडणी, छायाचित्रे, रेखाचित्रे इ.) प्रतिमुद्राधिकार त्या त्या ळेखकांकडे अथवा प्रकाशकांनी त्या त्या वेळी केळेल्या 
व्यवस्थेनुसार आहेत ह्याची नोंद घेण्यात यावी. त्या सामग्रीसंदर्भातीळ कोणतेही अधिकार वा दायित्वे राज्य मराठी विकास 
संस्था, मराठी भाषा विभाग किंवा महाराष्ट्र शासन ह्यांच्याकडे असणार नाहीत. 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


डिसेंबर १९६८७. 


वष २ 


"मल्य १) रु. 
खास क्रिकेट पुरवणी 


। 


“ काय सुंदर बॉल ठोकतोय, नाही ! ” 


ट्र र्ट) जी बत र 
०" दट £; 
न्न 
>] / 


उ 
ण 
ऱ्झु 


ख्य 


“न 


पर.) ी चा 
26 क 


(“*_ च्छ १ नन 
ल्ठ ४. (८ -. शि 
डेर. त.) ्् च्याही च र । 
कका न (क र, रै र ट्र 
ह क्या 


१ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास सं्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


दीनानाथ दळाल मेमोरिअल ट्रस्ट 


डिसेंबर १९६८ 


वर्ष २४ वे 
मूल्य १॥ रु. 
७ ७ ७ ७ ७6७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ 
श्रेयनामावठी | 
कथा : तोड (खास ग्रामीण का ) "7 द. स. काकड ७ अशान्त आत्मा- ग. का. 


भडकमकर ७ सकस सुंदरीचे प्रेम (सत्यकथा) --ल्ि. शं. कार्लेकर 


लेख $ तिनिदाद आणि टोबॅगो ( उत्तरार्ध )-- माधव राजवाडे ७ धन्य ते गायनी कळा 


नाटय परीक्षण. . . चित्रगुप्त ७ पलंगापासून पलंगापयंत ( उत्तराधं ) -- राजाराम हुमणे 


शतकांचा बादशहा-सुषोर वैद्य ७ कनल सी. के. नायडू-अर्रावद ताटके ७ क्रतुराज क्रिकेट- 


दि. श्री. कराडकर ७ हाऊ इज 'देंट ?-सुघोर कणेकर ७ क्रिकेटची बॅट-कृ. वि. पेठं ७ क्रिकेटची 
पानपुरी-सवानंद चेंदवणकर ७ द्रुतगती गोलंदाजांचा प्रश्‍न--प्रा. अविनाश केळकर. 


याशिवाय 
नेहेमीची व्यंगचित्रमाला 


आमचेही ( एक ) मत, दीपमाला, ऐसी अक्षरे रसिके मेळवीन, ही नेहेमींची सदरे 


% संपादक-मुद्रक-प्रकाशक-मालक : श्री. दीनानाथ दलाल, दलाल आर्ट स्टुडिओ, ४०-४२, केनेडी 

टे, नं. ३५७७६५ ब्रीज, मुंबई ४, यांनी अशोक प्रिटिंग प्रेस, २०१ खेतवाडी मेनरोड, मुंबई नं. ४ येथे छापले. या 
ज्ण : 0&.१1.६ए7 प्रतीस किमत १॥ रु.--रजि. पोस्ट ८० पैसे. वाषिक वगणी : दिवाळी अंकासरह रु. १२॥. अंकात प्रसिद्ध 
झालेली मते ही चालकांचीही अधिकृत मते असतातच असे नाही. प्रकाशित चित्रे व लेख यावरील सर्वे हक्‍क 

दलाळ आर्ट स्टुडिओच्या स्वाधीन आहेत. ऐल्हाडल०0 नाण ९ रल्टटांजाडा जी पिटणकु9ल5 ठि 


गठता8. एपठला ०. शाप 1612/57 ७77५५०४७11 : 10)85151 1. 50ठअळ 40/42, ८९0९ 
छातळ, 3०॥08१-4. 


अनुक्रमणिका 


दलाल आर्ट स्टुडिओ 
४२, केनेडी ब्रीज, मुंबई-४ 


टेलिफोन : और तारेचा पत्ता : 

“३५७७६५ 17)431,41,43' 

० वगंणीदारांस सुचना दीपावली व 
सवं खास अंकांसह दीपावलीची वाषिक 
वर्गणी रु. १२-५० पैसे. द्वैवाषिक 
वर्गणी रु. २०; त्रेवाषिक वर्गणी रु. २५ 
व चार वर्षांची वर्गणी रु. २२. परदेशी 
वा्धिक वगणी रु. १६ 


० वर्गणी मनिऑर्डरने द्यावी. चेक 


पाठविल्यास तो दलाल आर्ट स्टुडिओच्या 
नावे, मुंबई वॅकेवरचा असावा. इतर 
ठिकाणच्या बॅकेवरचा असल्यास ७५ पैसे 
वटणावळ जादा पाठवावी. कोणत्याही 
महिन्यापासून वर्गणीदार होता येते. 

० अंक न पोच्ल्यास कळवावयाचे 
झाल्यास ५ तारखेपर्यंत वाट पाहून मग 
कळवावे. अंक ऑफिसमध्ये शिल्लक 
असल्यास जरूर पाठविला जाईल. 


७ जाहिरातींचा व्यवहार हा परस्पर 
विश्वासाचा असतो. गिर्‍हाईकांच्या इच्छे- 
नुसार जाहिरात छापण्याची कोशिस 
करण्यात येते. तरीही तांत्रिक अडचणी- 
मुळे अगर अन्य कारणामुळे जाहिरातीत 
कमी-जास्त फरक झाला तर त्याची 
जबाबदारी व्यवस्थापकावर नाही. 

० साहित्याच्या स्वीकृतीचा निर्णय 
महिन्याभरात सामान्यतः कळविला 
जातो. पोस्टेंज असलेले नापसंत साहित्य 
परत पाठविले जाते. पुरेसे पोस्टेज 
नसल्यास ते निकालात काढले जाईल. 
०» स्वीकृत अगर इतर साहित्य गहाळ 
झाले तर त्याची जबाबदारी व्यवस्था- 
पकावर नाही. 


संपादक, मालक, मुद्रक व प्रकाशक: 
श्री. बीनानाथ दलाल यांनी अशोक प्रिटिंग 
प्रेस, २०१,खेतवाडी मेनरोड, मुंबई नं. ४ 


येथे छापून, दलाल आर्ट स्टुडिओ, ४२, . 


केनेडी ब्रीज, मुंबई ४ येथे प्रसिद्ध केले. 


| 


जग दिधले खेळाया-- 


कविवर्य.केशवसुत आपल्या आम्ही कोण 
ह्या कवितेत म्हणतात की, !आम्ही कवि 
लोक देवाचे लाडके असून देवाने आम्हाला हे अवघे जग खेळायसाठी दिले भाहे. ' जग खळा- 
यला दिले आहे ' ही कल्पनाच मोठी हृद्य, मजेशीर आहे. जगणे ही क्रीडा आहे. जगणे हा 
खेळ आहे. वस्तु वस्तृत--व्यवहारात--वोलण्यात--चालण्यात--असण्यात आणि हस- 


* प्यात--गाण्यात आणि नाचण्यात--लिहिण्यात व वाचण्यात सवंत्र क्रीडा आहे, ही भूमिका 


घेतली की त्यातून येणारा शीण काहीतरी 'री-क्रिएट' करीत जातो. क्रीडेत माणस 
शिणतो, घामाघूम होतो पण पळून जात नाही. तर त्यातून एक नवीनच आनंदाची निर्मिती 
होत असते. काहीतरी, थोडेसे गमावून--लौकिक असे गमावून, तं| अलौकिक, अवर्णनीय, 
दैवी असे मिळवीत असतो. तो आनंद श्रेष्ठठम असतो. शब्दांपलीकडचा असतो. म्हणूनच 
तर कला ही क्रीडा आणि क्रीडा हीही एक कलाच मानली गेली आहे. कलाकार सुंदराशी 
क्रीडा करीत असतो आणि खेळाडू आपल्या क्रीडेला कलापूर्णता आणण्याचा प्रयत्न करीत 
असतो. क्रिकेटची मॅच पाहताना मग आपण चटकन म्हणतो, “ तो स्टाय्‌लिंश खेळतो. ” 
“त्याने ' सुंदर ' फटका मारला. ” “ त्याचे फूटवकं पाहण्यासारखे असते. ” “त्याचा लेगचा 
फटका वा त्याची सिक्सर अप्रतिम होती. ” क्रीडेंत कला व कलेत क्रीडा पाहण्याच्या दष्टि- 
कोनामुळेच “ दोपावली ” कलेइतकेच क्रीडेलाही महत्त्व देत आली आहे. दिवाळी,अंकाइत- 
केच महत्त्व संगीत अंकाला व क्रिकेट अंकालाही देत आली आहे. कला जगायच्या असतील 
तर क्रीडा व क्रीडेची वृत्तीही जगली पाहिजे अशी ' दीयावली । ची धारणा आहे. क्रीडा जगा- 
यच्या असतील तर त्यांनी कलात्मक रुप धारण केलेच पाहिजे.कलेचे शालू-शेले पांघरलेच पाहि- 
जेत असे * दीपावली' मानते. म्हणूनच कला व क्रीडा इथे हातात हात घालून नांदतात. त्याने 
* दोपावली ' च सुंदर होत नाही तर अवघे जीवनच सुंदरतर, रुचिरतर,व रसयुक्‍त होतः'जात 
असते. कला व क्रीडा हातात हात घालून गेल्या की तिथे वार्धक्याचा वारा शिरत नाही. नरः 
श्याची बाधा वाधत नाही.'चिरतारुण्य' हा तर कला आणि क्रीडेचा धर्म! तो तर त्यांचा आत्मा ! 
म्हणूनच आत्मा न गमावलेली 'दीपावली' 'तरुण' 'दोपावली' आज क्रीडेचा दीप हाती घेऊन 
त्या क्षेत्रातल्या 'कला'कारांचा जयजयकार करीत पुढे आली आहे. क्रीडेला व कलेला विविध 
रूपे असली तरी कलेचे आणि क्रीडेचे आत्मतत्व एकच असते. मग 'क्रिकेट' हा 'परकी' खेळ 
रहात नाही. क्रीडेच्या भावनेनेच तो खेळला---पाहिला जाऊ शकतो. त्या आनंदाआड 
जात, पात, प्रांत, देश, वर्ण आणि वंश येत नाहीत. नायडू-निस्सार, मुस्ताक, मर्चंट, . 
देवघर आणि अमरनाथ, वझीर आणि नाझीर सारखेच आनंद देतात. वॉरेल वा वली मड 
ब्रॅडमन आणि सिपू्‌सन सारेच 'आपले' वाटतात. त्यांचे खेळणे कलेचा उच्चतम जागर पत 
जात असते. क्रीडा संपली की कला संपली आणि कला रुसली तर क्रीडेतला आनंद उणा ठरेल. 
म्हणून कथेबरोबर कळलेला आणि कलेवरोवर क्रीडेलाही * दीपावली ' मानाचा मुजरा करीत 
आलो आहे. मग ती क्रीडा ' क्रिकेट ' ह्या नावाने होवो वा अन्य नावाने! नाव गौण-क्रीडा मह. 
तत्वाची ! कारण उच्चतम ' क्रीडा ' ही उच्चतम ' कला ' असते अशी आमची श्रद्धा आहे ह्या 
श्रह्लषू[नच ह्या अंकाचे संपादन घडले आहे ही गोष्ट आम्ही साभिमान नमूद करतो. भु 


-ण्आता उलटापानेआणि ...... आम्ही तुमच्या रसिकतेचा अवमान करू इच्छित 


नाही. 


-ण्संपादक 


अनुक्रमणिका 


दोन तपांची तपश्चर्या 

स. न. वि. वि. 

आपल्या दोन तपांची तपश्‍चर्या दि. 
२९॥१०॥६८ ला मिळाली. तपःसामर्थ्याची 
चुणुक चांगलीच दिली आहे आपण. ऐन 
दिवाळीमध्ये वाचकाना आनंद लुटण्यास 
आपण मदत केली होती, परंतु पोस्टाच्या 
“गो स्लो' मुळे हा आनंद वाचकाना 
लुटता आला नाही. या “गो स्लो]. मुळें 
पोस्टाच्या कमंचार्‍याना 'पोस्त' मागायला 
तोंड राहणार नाही. 

* दीपावली 'चे ले-आऊट, छपाई, 
सजावट, व्यंगचित्रे, नवे व्यंगचित्रकार 
अशोक डोंगरे यांची जाहिरातीची विनोदी 
चित्रे, आपली चार चित्रे, सवे काही आपल्या 
कौर्तीला साजेसेच आहे. अन्य कोणत्याही 
दिवाळी अंकात न लिहिणारे श्री. ग. त्य 


माडखोलकर यानी करून दिलेला अंजनीबाई . 


मालपेकर यांचा परिचय-लेख फार आव- 
* डला. एक भव्य व दिव्य व्यक्तित्व मराठी 
वाचकांसमोर उभे ठाकले. राजा रविवर्मा- 
सारख्या श्रेष्ठ चित्कारालाही त्या व्यक्‍्ति- 
त्वाने भारले होते हे पाहून तर त्यांच्या 
बद्दल मनात आदर उत्पन्न होतो. 


अहमदनगर आपला 

३१-१०-६८ रु. बा. केळकर 

काहीतरी विशेष देणारी स्वरमंजिरी 
स. न. वि. वि. 


आपला यंदाचा ' दीपावली, विशेषांक 
ऐंन दिवाळीत हातात मिळाला. अंकाची 
सजावट अप्रतिम वाटली. साहित्यिक मेज- 
वानीतील कथा उत्कृष्ट आहेत. ' स्वर- 
मंजिरी ' तून काहीतरी विशेष मिळाले. 
आपले मनःपूवक अभिनंदन! 


लामगाव आपला 
डिचोळी-गोवा र. वि. प्रभुगांवकर 


नवे कादंबरीकार भेटले 

स. न. वि. वि. 

* दीपावली 'चा दिवाळी अंक तर अव्वल 
दर्जेदार आहेच. त्यातल्या त्यात 'प्रतीक्षा ' 
ही कादंबरी अतिशय वेधक नि तितकीच 
उद्बोधक आहे. श्री. पेंढारकर याना 


आपण उजेडात आणले आहेच. तेव्हा त्यांची 
लेखणी अष्टपैलू बनविण्याची जबाबदारीही 
आपलीच आहे. यापुढे ते नेहमी ' दीपावली'त 
भेटावेत हीच अपेक्षा. सर्वोत्कृष्ट _ अंका- 
बहल धन्यवाद! 


आपला 
मुंबई य. स. दातार 
वेगळ्याच वातावरणात नेले 


स. न. वि. वि. 

* दीपावली 'चा दिवाळी अंक हाती 
येताच मी प्रथम कादंवरीच वाचायला 
घेतली नि ती पुर्ण झाल्याशिवाय अंक खाली 
ठेवलाच नाही. आजकाल कादंबरी म्ह॒टली 
को स्त्रियांच्या अंग-प्रत्यंयाची उत्तान 
वणने, बीभत्स भाषा, बलात्कारादि प्रकार 
त्यात असायचेच असा जणु काही'फॉर्म्युला'च 
ठरून गेलेला आहे; पण श्री. प्रभाकर 
पेंढारकर यांची ' प्रतीक्षा ' कादंबरी 
वाचकाला एका अगदी वेगळ्या प्रकारच्या 
वातावरणात नेते. युद्धविषयक वाता- 
वरणातल्या घटना बारकाव्यांसह टिप- 
लेल्या असल्याने जण काही आपण प्रत्यक्षच 


त्या वातावरणात वास करीत आहोत असा ' 


भास होतो. ही रहस्यकथा नसली तरी 
पाक हेरांच्या कामगिरीमागचे गूढ रहस्य 
अखेरपर्यंत कायम ठेवण्यात लेखक शंभर 
टक्‍के यशस्वी झाले आहेत. श्री. पेंढारकर 
यांची ही पहिलीवहिलीच कादंबरी असूनही 
ती कसलेल्या लेखणीतून उतरल्यासारखी 
दर्जेदार झाली आहे. कादंबरीतील 
घटनांची चित्रेही साथं आहेत आणि 
त्यानी कादंबरीच्या रंजकतेत भरच 
घातली आहे. असे उत्कृष्ट साहित्य दिल्या- 
बद्दल श्री. पेंढारकर यांचे अभिनैशक्ऱ. तर 
केलेच पाहिजे, पण कादंबरी-परीक्षकोंच्या 
गुणग्रहणाबद्दल त्यांचे आणि आपलेही 
मनःपूवेक अभिनंदन! स्पर्धेतील दुसऱया 
क्रमांकाची (श्री. रवींद्र पिंगे यांची) 
कीदंबरी वाचण्याची उत्सुकता लागून 
राहिली आहे, ती केव्हा पुरी होणार? 


घाटकोपर, (सौ.) कौसुदी देशमुख 
मुंबई 


अनुक्रमणिका 


टपालखात्याला घन्यवाद (?) 
स.न. वि. वि.. 


आपले पत्र मिळाले. त्यानंतर कालच 


* दोपावली 'चा दिवाळी  अंकदेखील 
मिळाला. मुंबईवरून १६ ऑक्टोबरला 
पाठविलेले मासिक येथे १ नोव्हेंबरला 
पोचते करणारे आपले कार्यक्षम टपालखाते 
धन्यवादास पात्र आहे खरेच! 

आपल्या मनात आशंका निर्माण झाली 
आणि आपणाला तसदी दिली याबद्दल 
दिलगीर आहो. 


पाँडीचरी 
२-११-१९६८ 


आपला 
ग. दा. सुखदेव 


अंक मिळाला हे नशीबच 

स.न. वि. वि. 

* दोपावली 'चा दिवाळी अंक ३०॥१० 
रोजी पावला. त्याच दिवशी आपले दि, 
२९॥१० चे कार्डही पावले. अंक रजिस्टर 
केल्याची मुंबईची तारीख १६1१० होती 
व येथील पोस्टाचा शिक्का ३०१० चा 
होता. त्यावरून रजिस्टर केलेला अंक 
मुंबई अगर हैदराबादच्या पोस्टात संपा- 
मुळे १०॥११ दिवस पडून राहिला असे 
दिसते. आपल्या कार्डातील खुलाशाबद्दल 
धन्यवाद! 
हिमायतनगर 
४--११-६८ 


आपला 
गो. वा. हर्डीकर 


ध्द 


-पाधव राजवाडे 


क्रिकेटच्या क्षेत्रात अग्रभागी चमकत असलेल्या वेस्ट इंडीज 
संघाचे हे माहेर म्हणून आपण ओळखतो. त्या निसर्गरम्य 
भागाचे श्री. माघव राजवाडे यानी 'आगळे दशन दिवाळी 
अंकात घडविले त्याचा हा उत्तराध. भारताच्या पंतप्रधान 
श्रीमती इंदेरा गांची यानीही या देशाला नुकतीच भेट दिली. 


'स्टीलबँड 'वर नृत्य करणारे बेधुंद युगुल 


इतर' देशांप्रमाणेच त्रिनिदाद येथेही ख्विश्‍चन धर्मोपदेश- 
कानी पतितांचा उद्धार करण्याची जवाबदारी घेतली. कॅनेडियन 
धर्मोपदेशकानी भारतीय रहिवाश्यात आपल्या धमंप्रसार व लोको- 
दाराच्या कामाचे जाळे पसरले आणि अमेरिकन इंडियन्स आणि 
भारतीय यांच्यातला फरक ठळक करण्याकरता त्यानी एकूण भारती- 
याना 'ईस्ट इंडियन्स' ही उपाधी लावली. बऱ्याच भारतीयानी आपल्या 
मूळ श्रद्धा अबाधित ठेवल्या असल्या तरी काही थोडे भौतिक प्रलो- 
भनाना व फायद्याना बळी पडून ख्मिश्‍चन धर्माला शरण गेले आणि 
याप्रमाणे खिश्चन धर्माने या छोट्या प्रदेशातील मूळच्या हिन्दू 
लोकात मूळ धरले. या मुळाचीच श्रद्धेत वाढ झाली. स्थूल मानाने 
बोलायचे झाल्यास या बेटातील प्रत्येक तीन ईस्ट इंडियन हिन्दूमागे 
एक ईस्ट इंडियन स्तिश्‍चन असे प्रमाण आहे. या ईस्ट इंडियन ख्थिएचन' 
मंडळीनी शिक्षणात चांगली प्रगती केली आणि आज ही मंडळी त्रिनि- 
दादच्या जीवनात मोठमोठ्या हुद्यावर असलेली दिसतात. सर्व- 
साधारणपणे भारतीय ऊस (साखर ), भात शेती व व्यापार याना 


चिकटलेले व सरावलेले दिसतात. ईस्ट इंडियन व्यापारी जमात ही 


इतरत्न आहे तशी येथेही भरभराटीला आली असून त्यांच्यात अनेक 
लक्षाधीश आहेत. पैकी सहजगत्या उल्लेखनीय म्हणजे श्री. केवल 
मराजं,( महाराज ), श्री. जमादार, श्री. व्हर्नान चालंस हे होत. 
श्री. व्हे्नान चालंस यानी चालवलेल्या 'एकस्प्रेस' वर्तमानपत्नानी 
संस्थापनेपासून पाच वर्षाच्या आत रविवारच्या आवृत्तीच्या एक 
लाख प्रती एवढ्या खपाचा उच्चांक गाठला. श्री. चालंस हे नुकतेच 
भारतात येऊन गेले ते दिल्लीतीत 'गे लॉड'ला पोटं ऑफ स्पेनमध्ये 
खेचून नेण्यासाठी 

त्रिनिदाद जाणि टोबंगोने इ. स. १९६२ सालच्या ३१ नॉगस्टला 
स्वातंत्रय प्राप्त केले आणि तेथील राष्ट्रीय धारासभा अस्तित्वात 
आली. भारताचा स्वातंत्र्य दिनही ऑगस्ट महिन्यातच येतो. हा योगा- 
योग या ठिकाणी मनात आल्याखेरीज राहात नाहीत. आफिरकन 
वंशांचे लोक जास्त असल्याने माफिरकन लोक संत्तेवर आहेत. परंतु 


अनुक्रमणिका 


तेथील धारासभेत एकूण ३६ सभासदात १४ ईस्ट इंडियन आहेत. 
भारताप्रमाणेच त्रिनिदादमध्येदेखील एकमेकांविरुद्ध असलेल्या 
ईस्ट इंडियनांचे राजकीय पक्षांचे कडबोळे आहे. तथापि, डेमोक्रेटिक 
लेबर पक्षास लक्षणीय व प्रेक्षणीय असे यश मिळाले असून ३६ जागां- 
पेकी ११ जागा या पक्षाने पटकावल्या आहेत. श्री. भडासे सगन मराज 
( महाराज ) यांच्या नेतृत्वाखालील पीपल्स डेमोक्रेटिक पक्षाला केवळ 
एक जागाच लाभू शकली आणि तीही चालू वर्षाच्या जानेवारी महि- 
न्यात. अर्थात्‌ हे सांगण्याची आवश्यकता नाही की लिवरल पार्टी, 
वकसं आणि फार्मसं पार्टीसारखे पक्ष डेमोक्रेंटीक पक्षाशी मतभेद 
झाल्याने, अस्तित्वात आली. 
त्रिनिदाद व टोबॅगो हा संपन्न प्रदेश असून दरमाणशी राष्ट्रीय 
मिळकतीचे प्रमाण ८७५ डॉलर पडते. म्हृणजे भारतीय रुपयात 
अंदाजे ३९०० एवढी मिळकत ठरते. 
शिक्षकांची तीव्र उणीव 
बर्‍याचशा ईस्ट इंडियन सांस्कृतिक संघटनांच्या कचेऱ्या बेटातच 
असून नवल असे को त्यांच्या सनातन धमं, हिन्दु महासभा, आर्य प्रति- 
निधी सभा, गांधी सेवा संघ इत्यादि संस्था आपल्याला परिचित 
आहेत. यांचा उगम अगदी अलीकडील आहे. सनातन धमं, हिन्दु महा- 
सभा शिक्षणाच्या क्षेत्रात विशेष काम करीत असून चाळीस शाळा 
'आणि दोन कॉलेजेस चालवते. असे कळले की, हे शिक्षण-सत्र अपुऱ्या 
अध्यांपक वर्गाकडून चालविले जाते. वहुतेक साऱ्या शाळातून हिन्दी 
शिकवले जात असले तरी रीतसर प्रशिक्षण प्राप्त झालेल्या शिक्ष- 
कांची उणीव वरील संस्थात आहे. सेंट ऑगस्टीन्‌ येथे स्थित वेस्ट 
इंडिज विश्‍वविद्यालयाने अँफ्रो-ओशियन अभ्यासक्रमाचा विभाग 
इ.स. १९६८ साली उघडला असून तो विभाग “ इंडियन कौन्सिल फॉर 


कल्चरल रिलेशन्स' व प्रतिनियुक्‍त केलेल्या प्रा. एन. के. हल्दर 
यांच्या नेत्रूत्वाखाली आहे. 


“ लिनिदाद हे प्राधान्याने कांस्मॉपालीटन आहे. तेथील लोकसंख्येत 
निग्रो आणि ईस्ट इंडियन्सखेरीज इंग्रज, फरेंच, स्पॅनिश, पोतुंगीज, 
लॅबॉनीज आणि चिनी यांचा समावेश आहे. पण इंग्रजी हीच सर्वांची 
भाषा; क्रिकेट हाच त्यांचा खेळ. इंग्रज माणसांचा नीटसपणा आणि 
सुरेलपणा ही मुख्यत्वे सुव्यवस्थित असलेल्या हिरवळीतून ठीकठीक 
ठेवलेल्या इमारतीतून, वाकवगार नागरी शासन व सेवेतून आणि 
आंग्ल सामान्य कायदा आणि आचार यातून अभिव्यक्‍त झालेले 
दिसतात. इतर बेटात मेळे होतात पण त्निनिदादमध्ये जी ओढ, चुरस 
आणि जिद्द मेळ्यात दिसते ती एकमेवाद्वितीय होय. त्रिनिदाद म्हणजे 
कॅलिप्सो इतके अविभाज्य समीकरण असले तरी सूर्यास्ताच्या वेळी 
मसजिदीतून पैगंबरला मारलेल्या आतं हाकेने, आलेल्या पाहुण्याला 
कॅरीबियनच्या पूर्वकडे जाण्याचा मोह झाल्याशिवाय राहात नाही. 
असं असलं तरी पाहुणा त्रिनिदादमध्येच हिंदूंची समुद्राकडे जाणारी 
मिरवणूक पाहण्याकरता थबकलेला असतो. पूर्वे किनार्‍यावर मंझी- 


व्हिला बीचची हिन्दूनी आपल्या वाषिक धामिक विधीसाठी अक्षरशा: 
गंगोती केलेली प्रत्ययास येते. वर्षानुवर्ष वांशिक सरमिसळ व सम- 


कार्निव्हल । एक वार्षिक समारोह 


रसता यामुळे त्रिनिदादमध्ये असे काही काव्यमय कौमार्य आणि सौंदर्य 
निर्माण झाले आहे की, जे प्रत्यक्षात अतिशय उत्तेजक असल्याचे 
अनुभवास येते. 
लोककलंच माहेर कॅलिप्सो 

कॅलिप्सोत असेच एक ज्वानीचे चारूत्व आहे जे अस्सल लोककलेत 
विकसित झाले आहे. यातील संगीत हेलावून सोडणारे आणि काव्य 


कार्निव्हळचे हे आणखी एक रूप 


अनुक्रमणिका 


*>>>>>> ८ >२>०>०>०>०-५>०-२०७५०५०५००५>५०५०>५३५>५>५०५>५<>५००>५००५०५०५००००००५०>-०५००५०-००-०-०-०-०-० डिसेंबर 9 दी | पा | व | लौ | द्द ०-०->-०-००८ 


विनोद प्रचुर, विडंबनयुक्‍त, खिजवणारे आणि असंख्य गुदगुल्या कर- 
णारे असे असते. त्यात व्रात्यपणा, खट्याळपणा आणि अवखळपणाचा 
अंशही कमी नसतो. कॅलिप्सोचा विषय उच्चस्तरीय भानगडी कुलं- 
गडीपासून तो साध्या प्रणय गीतापर्यंत असतो. आपल्याला जे ईस्ट 
इंडियन त्रिनिदादकर माहीत आहेत त्या श्री.व्ही. एस. नाईपॉलच्या मते 
कॅलिप्सो म्हणजे अफाट पोवाडा, मस्त लावणी, “ एक कोपरखळी ' 

( ८ ऐएाला ) आणि त्िनिदादचा ' न्यू यॉकर' होय. 
खरेच कॅलिप्सो म्हणजे हे सारं आणि आणखीन्‌ काही असं म्हटल्यास 
मुळीच अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. पश्‍चिम आपिरकेच्या गुलामानी 
कॅलिप्सों प्रकार तविनिदादला आणला. याचा उगम शेतात जेव्हा 
गुलाम आपल्या यातना, आपले भय आणि आपल्या आशा आळवत 
तेव्हा झाला. जेव्हा गुलामी गेली तेव्हा या गीतांचा अस्तित्वात अस- 
लेल्या प्रथांशी मेळ घालणे व संयोग करणे हे ओघानेच उत्स्फूर्त कर- 
णारे सोपे काम होते. माध्यम तर हातीच होते. फक्त त्याच्या आवि- 
'ष्काराचे वळण वदलायचे होते. ते मोकळ्या व मुक्‍त वातावरणात 
झाले व कॅलिप्सो नृत्य व संगीताने थवथवले व मुसमुसले. म्हणूनच 
आपल्याला कळते की, ग्रीक साहित्यातील ज्या मोहक अभिसारिकेने 
युलीसिसला पेनेलोपला विसरायला लावले ती कॅलिप्सोची प्रेरणा ठरू 
शकत नाही. कॅलिप्सो शब्दाच्या व्युत्पत्तीचे मूळ फ्रेंच शब्द करॉसाँ 
[ 0055९81 ) आहे. याचाच आंग्ल अपभ्न श कॅलिसो आणि 
'कॅलिसोचे परिणामतः जे राष्ट्रीकरण झाले ते म्हणजे कॅलिप्सो होय.एके 
संध्याकाळी जेव्हा मी मोकळा होतो तेव्हा कॅलिप्सो गीत प्रकार 
शऐेकायला मिळाला. त्यातील दोन विशेष अन्‌ वालट गीते येथे उद्धत 
करण्याचा मोह अनावर आहे. 

1. * ४८ गाळणा 1010 गा€ 1जाष्ट 9४० 

10 ८९ 8४१४ तीठणा ७४०1055 06 
ग] 1 एह€छा0 का 2 1930) 537, 
1 ४०णत गळ. 0९ 1 (5 ॥ा255 (0-०99 . 


दारूबंदी ७ वर्षेपर्यंत पुढे ढकलली ! 


गा. 110 ३ छा वर्णाट वरि. झात च्च], 
ल फट. (0 [101९ ॥]85१0९0९-160%50१९' 0811, 
फय पाहा ठा€$$ प्रा, शिट & (खप पाल ताट 
ठरा. 03४९, ७8०९ ०१९९, ७५००01०७02 टला 410 811! 

रिकाम्या पिपातून नादत्नह्म 

कॅलिप्सो संगीत प्रकार असा आहे को, कोणत्याही पयंटक, प्रवासी 
आणि पाहुण्याचे त्याकडे लक्ष व मन वेधल्याखेरीज राहात नाही. परंतु 
त्याची नजर खिळून राहते तो शुष्क तेलाच्या पिपाचा मृदंग किवा 
ढोल संगीताकरता वनवण्यात आलेला असतो त्यावर. आपल्या 
भारतात ही पिंपे वंग॑णाकरता किवा डांवराकरताच आहेत असे 
ती पिपे पाहताच मनापुढे जे येते ते त्रिनिदादमधील कॅलिप्सो 
संगीतावरोबर जो या पिपांचा ताल व नाद लागलेला असतो 
ते पाहिल्यावर साफ पुसले जाते. आपल्याकडे पिप रिकामे झाले 
की माळी त्यांचा उपयोग, रोपांचे द्विपाद आणि चतुष्पाद यापासून 
भ्रष्टीकरण थांववावे व संरक्षण व्हावे म्हणून करतो. कधीकधी 
पाम वृक्षाना शोभा आणणारे अवगुंठनही वनते हे पिप. पण 
हेच पिप त्रिनिदादकरांच्या हातात द्या आणि काय चमत्कार होतो 
तो पाहा. उष्णतेचा शेक व हातोड्याचे आघात घेत याच नीरस 
व व्यर्थे वाटणार्‍या पिपातून नादव्रम्ह सामावून असलेले एक 
विलक्षण वाद्य साकारते, झंकारते. नृत्यांगना याच वाद्याच्या 
तालावर प्रेक्षक-श्रोत्याना पाहता पाहता आपल्या ताब्यात घेतात 
अशी जादू करते हे वाद्य. ओवडघोवड आणि गद्य विरूप असलेल्या 
पिपाचे हे सुसंस्कृत स्वरूप पाहून दर्जेदार संगीतज्ञाना वाटते को, हे 
वाद्य म्हणजे भावी वाद्यवृन्दाच्या नाद-ब्रम्हाचे बलस्थान व आणा- 
स्थान होय. हा पिंपाच्या वाद्याचा संगीत संच जो असतो तो चाळी- 
सचा असतो. पिपाचा प्रत्येक भाग योजनापूत आकाराचा असतो 
आणि त्याचे ताल धरण्याचे विशिष्ट काय असते. सवसामान्यपणे 
त्याचे तीन प्रकार असतात ते असे : (१) पिगपाँग्स्‌ जे 'मेळडी'ला 
प्रवतीत करतात. (२) टिन वूमस्‌ जे ' हार्मनी ' सिद्ध करतात 
आणि (३) बासवूमस्‌ स्टील वॅन्ड जरी वास्तविक केवळ वीस 
वर्षांच्या काळात निर्माण झाला असला तरी आज मात्र तेल कंपन्यात 
आपसात आपलाच स्टील बॅण्ड सकस व सरस ठरावा याची 
कमालीची शयंत लागलेली आहे. 
नव्या वाद्याचा शोध कसा लागला? 

या स्टील वेंडचा उद्भव मोठा रंजक आहे. आफिरकन वंशाचा 
एक तरुण एको फटफटणार्‍या टिनातून ध्वनी काढत असताना 
त्याचा ( टिनाचा ) पृष्ठभाग खडकावर आदळला. हा पृष्ठभाग 
मृदु आणि नीट करावा म्हणून जेव्हा त्याने त्यावर हातोडा घण 

धृ 1 घण- 

घणळा तव्हा त्याला उमटलेल्या ध्वनीत स्वरांची खूण सापडली 
जेव्हा त्यानं पृष्ठभागाच्या दुसर्‍या अंगास हातोड्याने आघात 


केला तेव्हा आणखीन्‌ वेगळा ध्वनी घमत असल्याचे जाणवले 
अशा रीतीने पाच वेगळे ध्वनी कानाने टिपले तेव्हा * १519 5१ 


[ पान ५८ वर पहा ] 


अनुक्रमणिका 


“आज भोबे आपल्यात हवे होते' असे मला प्रकर्षाने जाणवत होते. 


तीच 


टी चवी १ 
लट “700. 


क 
| 
त) 


ऱ्न्न्ट 


भोबे यांचे नाटक-पहिले वहिले (व अखेरचे ठरलेले) नाटक रंगमंचा- 


वर आले होते. दामोदराच्या चरणी नाटक(व मग स्वतःचा देह) 
अर्पण करून भोबे गेले. देह गेला. नाटक राहिले. नाटकांच्या रूपाने 
कला राहिली. भोब्यांचे शब्द राहिले. त्यातले भाव राहिले. तान- 
सेनची वेदना त्याची राहिली नाही. ती तर होती भोब्यांचीही वेदना. 
ह्या दोन वेदना एकात्म झाल्या आणि “ धन्य ते गायनी कळा नाट- 
काचा जन्म झाला. पण नाटक पाहताना मला मात्र सारखे वाटत 
होते “ आज भोबे असायला हवे होते. ” आपल्या नाटकाचा पहिला 
' प्रयोग पहायला ते नव्हते म्हणूनच केवळ वाटणारी ती खंत नव्हती. 
जर भोबे अंसते तर ह्या नाटकातल्या उणीवा त्यांनी राहू दिल्या 
नसत्या असे वाटून मला तो विचार सुचला होता. नाटक ' तालमीत' 


धन्य 


गायनी कळा 


पक्के होते असे म्हणतात. असा अनुभवही आहे. 
प्रयोग होईपर्यंत व कधीकधी तर प्रयोग झाल्या- 
नंतरही नाटक घडतच असते. कथाकादंबरी-कविता 
होते. नाटक घडते. त्यामुळेच * धन्य ते गायनी 
कळा' चा निर्माता नाटक घडत असताना ह्यात 
नव्हता ही गोष्ट तशी दुर्भाग्याची म्हटली पाहिजे. 
पण ह्या नाटकाच्या बाबतीत दुर्भाग्य हे येवढे 
एकच ! बाकी सारे भाग्य योगच म्हटले पाहिजेत. 
नाटक - संगीत - अभिनय इत्यादि अनेक बाबतीत 
सारे भाग्ययोग भोब्यांच्या नाटकाने साधले आहेत. 
नाटय दिग्दर्शक आहेत मो. ग. रांगणेकर, संगीत 
-ण्पेंडित भोमसेन जोशी, नेपथ्य--रघुवीर तळा- 
शिलकर, पाश्वसंगीत-- स्नेहल भाटकर, प्रकाश 
योजना---इयाभ आडारकर --ही सारी यादी 
तशी अपेक्षा वाढविणारी आहे. नाटकाला जे कलाकार 
लाभले आहेत- त्यांची नावेही अपेक्षा उंचविणारीच 
आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. रामदास 
कामत ( तानसेन ) श्रीपादराव नेवरेकर (सोम- 
नाथ ) कृष्णराव चोणकर ( मदनराय ) भिकु पै 
आंगले ( राजा रामचंद्र) लता काळे ( रूपवती) 
ह्या कलाकारांची नावे काहीएक अपेक्षा उत्पन्न करतात. सो. 
माणिक वर्मा हे संगीताच्या क्षेत्रातले एक मोठे नाव. 'त्यांची 
कन्या कु. भारतो वर्मा ह्या नाटकातली तानसेन कन्या पूर्णेची 
भूमिका ब्हतात. केवळ माणिक कन्या म्हणून नंव्हे तर त्यांच्या 
संगीताचा वारसा घेऊन आलेली ही मुलगी “हम भी कुछ 
कम नही ” हे सिद्ध करण्याच्या जिहीने काम करते. ह्या सार्‍याः 
भाग्य योगाबरोबरच आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख मुद्दाम उल्लेख: 
करणे मी कतेव्य मानतो. ती गोष्ट म्हणजे भोबे यांनी देवाच्या चरणी 
वाहिलेल्या ह्या नाटकाची प्रयोगावृत्ती तयार करण्याचे कामी ख्यात- 
नाम नाटककार प्राः वसंत कानेटकर यांनी घेतलेले परिश्रम ! भोबे 
जिवंत असते तर ही प्रयोगावृत्ती करीत असताना तेच धडपडत राहिले 
असते. भोबे ह्यांच्या ठिकाणी जिद्द होती. तशीच धडपडही होती. 


अनुक्रमणिका 


श्‌० 


तरीही भोबे यांची ही पहिलीच नाटयकृति कला,दृष्ट्या 'पूर्ण' व्हायच्या 
आतच ते देवाघरी गेल्याने कुणातरी समर्थ व ताटयदृष्ट्या जाण- 
कार माणसाचा हात नाटकाला लागणे आवश्यक होते. तसा हात 
श्री. कानेटकर यांचा लागला. मूळ बाज भोब्यांचा. त्याला धक्का 
न लावता कानेटकरांनी “ न्याय ' दिला आहे हे नमूद केलेच पाहिजे. 


“धन्य ते गायनी कळा' हे नाटक भोबे यांनी आपल्या “संगीत- 
सम्ग्राट रामतनु मिश्र” ह्या ' दीपावली 'त प्रसिद्ध झालेल्या कथेवर 
आधारलेले आहे. “ रामतनु मिश्र' हे नाव मागे पडले आणि त्या 
नावाने ओळखल्या जाणार्‍या व्यक्‍तीला भारताने मनात व संगी- 
तात स्थान दिले ते ' तानसेन ह्या नावाने. तानसेनच्या संगीता- 
प्रमाणेच त्याच्या लौकिक जीवनाबहलही बरेचसे कुतुहल होते आणि 
आहेही ! संगीतातील अनेकविध सिद्धी प्राप्त झालेल्या ह्या माणसाच्या 
वाट्याला शेवटी जे जीवन आले ते मानहानीकारक होते, त्याच्या 
जीवनात जे चढ-उतार आले त्यातही त्याची 'वेदना' कायम होतीच. 
आणि चरित्र-नाट्याला नेमकी ही वेदना पकडता येणे आवश्यक 
होते. श्री. भोबे ह्यांनी तानसेनची वेदना नेमकी पकडली आहे. 
त्यामुळे हे चरिव-ताट्य स्थूल चरित्ववजा, नीरस झाले नाही. 
त्यात नाट्य आले. संघर्ष आला. त्याची वेदना ही केवळ त्याची 
राहिली नाही. तिला वैश्‍विक व्यापकता आली. ग्वाल्हेरला जन्म- 
लेल्या तानसेनला ग्वाल्हेरवद्दल तिरस्कार कां ह्याचे उत्तर पहि- 
ल्याच अंकात मिळते आणि जे घडते ते केवळ तानसेनबाबतच घडते 

असे वाटत नाही. तत्कालीन समाजस्थितीवरही नकळत प्रकाश 
पडतो. आपल्यातलेच एक रत्न आपण पारखू शकलो नाही. ते आपण 
होऊन दुर लोटळे असे वारंवार होत गेले आहे. समाजमानसाचे हे 
विकृत विभ्रम कला-साहित्य-शास्त्र-विद्यांचे बाबत असाच 
* कोल ' देत आले आहेत. 

रामतनु मिश्र ह्याला संगीतातल्या सिद्धी प्राप्त झाल्या 
होत्या-सिद्धीतून येतो अहंकार आणि अहंकारातून घडतो आत्मनाश. 
असेच ' सिद्ध ' पुरुषांबाबत घडले आहे. रामतनुबाबत हेच घडले आहे. 
ह्या नाटकातली रामतनूची शोकांतिका अखेर त्याची रहात नाही. 
कलेच्या साधकाना ती एक नवी व विशाल दृष्टी देऊन जाते. वैभवाने 
तानसेन दिपून गेला. ते दिपून जाणे मानवी होते. आणि वैभवाने 
सारे मान विकत घेता येतात हा त्याचा अहंकारही मानवी होता. 
त्याला वृंदावनवला लाभलेला अनुभव ही एक 'मात्रा ' होती. 
त्याचाही त्याने 'विकृत' अर्थ लावला. पण तरीही तो संयमाने वागला. 
आव्हाने स्वीकारीत जाणारा तानसेन अकबराकारणे सर्व 'सिद्धी ' 
लावून पंख तुटलेल्या गरुडोसारखा झाला आणि मला ' नायक ' 
होता आले नाही ह्या वेदनेने मेला. . ह्या नाटकात त्याचे मरण 
दाखवलेले नाही. (कथेत आहे. ) फक्त मुलीला तो म्हणतो, 
“ आशीर्वाद! बेटी, तुला मी आशीर्वाद काय देणार ? तुला 
आणीर्वाद एकच. तुझा दुर्देवी पिता ज्या मार्गाने गेला त्या 
मार्गावर चुकूनदेखील पाऊल टाकण्याचा मोह तुला न 


डिसेंब्दी|[पा|व|ली ०६८ ०२००>>< 


होवो. गा. बेटी गा. 'स्वतःच्या मस्तीत धुंद होऊन गा. पण 
जे गाशील ते स्वतःसाठी गा. फक्त स्वत:साठी! ! 


सांजवात मम गात भेरवी 
फुलत रहा- तू गात रहा! 
बाग वहरला परी फुलांचा 
सुमंध मी कनकाला विकला 
चांद उजळला प्रकाश सारा 
मोहाच्या मेघात हरपला ॥ 
स्वरकमलांचा हार पाखरा 
हृदयातिळ देवास वहा।। 
इथे तानसेन अशा धुंदीत संपतो. 


ह्या नाटकांत नाटय आहे. पण नाटय बहरून आलेले नाही. 
उदाहरणार्थ, दीपक राग गाण्याचे आव्हान हे फार मोठे आव्हान 
त्याला होते. त्या बावतचा गानपू्व संघर्ष आणि प्रत्यक्ष तो प्रसंग 
हे फारसे उत्कट ' झाल्याचे जाणवत नाही. ' दीपका 'चे गायन है 
कुठे वेदना, हुरहुर, मनस्विता उत्पन्न करून जात नाही. वृंदावनातील 
प्रसंगही असाच जुजवी वाटतो. तेथे नायकपदाची कांक्षा धरून 
आलेला तानसेन,काही पणाला लावून गातो आंहे असे जाणवत नाही. 
नायकमंडळोही (अपवाद-सुरेश केंकरे-) 'धरून ' आणल्यासारखी 
व एकूण अप्रबुद्ध असल्यासारखीच वाटली. त्याच्या (तानसेनच्या ) 
आयुष्याला आमूलाग्र वळण लावणारा हा प्रसंग आहे. तो अधिकच 
फुलायला हवा होता. दीपक गायलेल्या तानसेनला वाचविण्यासाठी 
यूर्णा मेघमल्हार गाते. तिचा तो मेघमल्हार तर केवळ विजांमळे 
आणि ढगांमुळेचे कळतो. दिसतही नाही. (रंगमंचावर अंधार) 
आणि जाणवत तर नाहीच नाही. हाही एक फार उत्कट प्रसंग असाच 
झटपट (व उत्कट न होऊ देता) उरकण्यात आला आहे हे 
जाणवते. मला स्वतःला आणखी असे वाटते की ह्या नाटकातली 
रूपवती आणखी 'समर्थ' व्हायला हवी होती. रूपवतीने पूर्णेला 
मल्हार (व इतरही राग) शिकवले हे समजून आल्यानंतरचा 
प्रसंग अधिक 'उत्कट' व्हायला हवा होता. दीपक गाऊन आतून 
होरपळलेला तानसेन दरबारातून घरी येतो तोही एका महालातून 
दुसऱया महालात आल्यासारखा- “ आग - आग सर्वांगाची आग 
होते आहे ” असे तो म्हणतो-पण जाणवत नाही. ती आग खरी 
आहे हे जाणवणे अगत्याचे आहे असे मला वाटते. ' रूषवती च्या 
व्यक्तिरेखेत काही गहिरे रंग भोबे यानी भरले आहेत. गूढ रम्य 
व्यक्तित्व तिला दिले आहे-हे गूढरम्य व्यक्तित्व लता काळे फार 
चांगले व संयमित अभिनयाने, सुरेख विश्रमाने उभे करतात ही 
जमेची बाजू. संगीताच्या सामर्थ्याची जाण रूपवतीला आहे हे 
जाणवत राहते. ती तानसेनची प्रेरणा ' होती हे जाणवत राहते. 
नाटकभर मला स्वतःला ' रूपवती 'ची निर्मिती आवडली. तिळ, 
अधिक वाव मिळणे अगत्याचे होते असे मात्र वाटत राहते. 

(पृष्ठ ५२ पहा) 


अनुक्रमणिका 


झा 504-86/68 डा 


शुभ निघतात 


झह च तुमचे कपडे स्वच्छ आणि पांढरे शुभ्र करू शकते. 


पांळरे 
डेटने तुमचे रंगोल कपडेहि निर्मळ नि स्वच्छ निघतात. 


नि 


स्सस्निकक आहण मिटला झथलिटेड , गुंबई. 


अनुक्रमणिका 


१२ 


अदांत आत्मा 


अिसापूर : कैद्यांचा नरक. 

अन पावसाळ्यातल्या अमावास्येची 
भयाण रात्र. सुसाट वादळ आणि 
धुवांधार पावसानं थैमान घातलं होतं. 
गडगडाटासह वीज चमकून सृष्टीचं जे 
रौद्र स्वरुप दिसे त्यामुळे, अनेक भयंकर 
गून्ह्याना सरावलेल्या फत्तरदिल कैद्यांच्या 
हृदयातदेखील अमावास्येच्या काळोखा- 


सारखी भीती दाटून येत होती. पावसाचा 


जोर वाढत होता. वारा आडवातिडवा 
भन्नाट झाला होता. कैदी आपापल्या बरा- 
कोत अंग चोरून अवघडून घेत सरकारच्या 
नावानं शिव्या मोजीत चडफडत बसले 
होते. क्वचित्‌ कुणाच्या विडीच्या झुर- 
क्याच्या वेळी ठिणग्या उडत होत्या. 

अिसापूर. 

कैद्याना तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यासाठी 
ब्रिटिश सरकारनं ञिसापूर हे आडवळ- 
णाचं गाव नेमकं शोधून काढलं होतं. उत्तर 
प्रदेशातल्या एका तालुक्‍याच्या गावा- 
पासून सात-आठ मैलांचा पायवाटेचा 
रस्ता तुडवत जावा लागे. घनदाट झाडांच्या, 


अनुक्रमणिका 


विषारी वनस्पतींच्या, रोग ट हवामानाच्या, 
उडत्या आणि सरपटत्या प्राण्यांच्या! त्या 
नंदनवनात ब्रिटिश सरकारनं केद्यांसाठी 
नरक उभारला होता. तुरुंग ! काळया- 
कभिन्न, अजस्त्र दगडांच्या उत्तृंग भिती. 
किल्ल्याच्या दरवाजासारखा भलामोठा 
दरवाजा. आतल्या भागतल्या, मोठमोठ्या 
लोखंडी जाळ्यानी तयार केलेल्या बराकी. 
बराकींवर छपराऐवजी अर्धवट लोखंडी 
जाळ्या टाकल्या ' होत्या. अजिसापूरच्या 
उन्हाळ्यातला ऊष्मा, पावसाळ्यातलं पाणी 
आणि हिवाळ्यातला गारठा या गोष्टी 
पराकाष्ठेच्या होत्या. ऊष्मा, पाणी आणि 
गारठा यांपासून कॅद्याना संरक्षण मिळणार 
नाही याची कटाक्षानं काळजी घेण्यात 
आली होती. बराकींसमोरच्या मोकळ्या 
भागात, उन्हाळयात विशेष तापणाऱर्‍्या 
उन्हात केद्याना सक्तीची कामं करायला 
लागायची. पाण्याचं दुभिक्ष असायचं. तुरुंगा- 
पासून अनेक मेल अंतरावर असलेल्या 
ओहोळवजा नदीतून केद्याना रक्षकांच्या 
कड्यातून पाणी आणावं लागे. नियमा- 
प्रमाणे कैद्याना दिवसाकाठी फक्त एक 
फुलपात्रभर पाणी प्यायला मिळे. केद्यानाही 
कदनकाळ वाटावेत असे एकाहून 
एक अवाढव्य आणि क्रूर जेलसं बदली- 


बदलीने इसापूरला येत. हे अक्राळविक्राळ 
जेलस॑ उन्हात तापत काम करणाऱ्या, 
मनगट आणि दंडानं घामाच्या धारा टिपत 
काम करणाऱ्या केद्यांसमोर माठातलं थंड- 
गार पाणी घटघटा पीत. त्यावेळी केद्या- 
तला गुन्हेगार मरून पडे आणि ते पाण्याच्या 
एका थेंबाकरिता भिकाऱ्याच्या लाचा- 
रीनं जेलरकडे पाहू लागत. कैद्यांकडे 
पाठ फिरवून जेव्हा जेलर निघून जाई, 
तेव्हा त्यांच्यातला गुन्हेगार चवताळून 
उठे आणि जेलरला शिव्यांची लाखोली 


वाही. शिव्या देण्यापरिस कैद्याना काय, 


करता येण्यासारखं होतं ? 

..त्या अमावास्येच्या रात्रीचा 
बाराचा सुमार. पावसाची रिपरिप कमी 
झाली होती तरी भ्रभुर चालूच होती. 
भोवतालच्या घनदाट झाडांवरून टप- 
टपणार्‍्या पागोळ्यांचा आवाज स्पष्ट 
ऐकू येत होता. कुठेतरी उतारावरून रों 
रों करीत पाणी वाहात असल्याचं जाणवत 
होतं. 
बराकोंमधून असलेल्या भितीलगतच्या 
दगडी कट्यांवर अवघडून बसलेले कदी 
पेंग काढीत होते. आडवं पडण्याची सोय 
नव्हती. कट््यांवर पाणी साठलं होतं. 
कैद्यांच्या अंगांवरचे, ब्‌डांखाळचे कपडे 
चिब झाले होते. 

नेहमीचा परिचित एक टोला पडला, 
रखवालीवरचे शिपाई खडबडून जागे 
झाले. 


त्या मागोमाग आवाज झाला .... 
“ टो$$टल. ” 

बराक नंबर एक. पतीस 

बराक नंबर दोन. पैतालीस 

बराक नंबर तीन. तीस 

सातही बराकींवर रखवालीसाठी अस- 
णाऱ्या शिपायानी आपापल्या बराकीत 


असणाऱ्या कँद्यांचा आकडा पुकारून 
सांगितला. 


.. .आणि.. , 

अचानक वारा वाहू लागल्याचा भास 
झाला. आठ नंबरची बराक रिकामी होती 
तरीही अज्ञात आवाजानं पुकारा केला, . 
बराक नंबर भाठ फॉर्टी फाइव्ह, .. . 


1 1 
.... विळू मला खोदून खोदून विचारीत होता, सॅमसन साहेबाने तुला 
कशासाठी बोलावलं होतं £ त्यानं काय सांगितलं ? तिथं तुला मारिया 
दिसली का? कशी होती ती... . मी काही बोळलो नाही. एकटाच 


बाजूला जाऊन हमसून हमसून रडलो . 


फॉर्टी फाइव्ह. आवाज विरत जातो न 
जातो तोच भूकंपाचा धक्का वसावा तशी 
भुई थरथरायला लागली. झाडं सळसळू 
लागली. कारागृहाच्या प्रचंड भिती धड- 
धडू लागल्या. आठव्या वराकीचे दणगट 
लोखंडी दरवाजे गदगदू लागले. प्रथम 
हळूहळू. नंतर जोराजोराने. खड्‌ खड्‌ खड्‌ 
खड्‌. खडाड्‌ खड्‌. खाड्‌ खाड्‌ खाड्‌ खाड्‌. 
सगळ्या कैद्यांची भीतीने गाळण उडाली. 
दर पंधरा दिवसानी या गोष्टीचा अनुभव 
घेणारे जुने केदीदेखोल दरवेळी भयग्रस्त , 
होत. तिथे मदनलालसारखा आठ दहा 
दिवसांपूर्वीच आलेला कैदी घामाने दर- 
दरून निघाला नसता तरच नवल ! नक्की 
काय होतंय्‌ याचा त्याला वोध होत नव्हता. 
बराक नंबर आठच्या दारांची विलक्षण 
गदगद होत होती. त्या गदगदीतूनच खोल 


च जया डब बंब अया 


ग, का, भठरकमुकुर्‌ 


दरीतून यावा तसा, चवताळलेला आवाज 
येत होता “ साथियों ५५५! तुमने मुझे 
धोखा दिया है. म॑ तुम्हे कभी माफ नही 
करूगा. ” याच आवाजाचे अनंत प्रतिध्वनी 
आसमंतात उठत होते . . . तुमने मुझे 
धोखा दिया है . .. मै तुम्हे कभी माफ 
नहीं करूंगा . . . तुमने मुझे धोखा दिया 
है ... मै तुम्हे कभो माफ नही करूंगा 
,.. तुमने मुझे धोखा दिया है ... ” 

प्रतिध्वतनी उमटतच होते. कंदी विस्फा- 
रल्या डोळयानी, मिणमिणत्या प्रकाशात 
एकमेकांकडे पाहात होते. मदनलालला 
कशाचाच उमग पडत नव्हता. त्या भीतीनं 
घेरलेल्या वातावरणात, आपला शेवट 
भयानक परिस्थितीत होणार आहे याची 
त्याला खात्री पटत होती. 


दारांची गदगद, भुईची थरथर, 
झाडांची सळसळ कमी कमी होत गेली 


अनुक्रमणिका 


, . ,अखेर कमी झाली . . . शेवटी सारं 
काही थांबलं. पाऊसही थांबला. कुठेतरी 
पाणी खळखळत होतं. कुणी कुणाशी बोलत 
व्हतं. एरव्ही सरकारला शिव्या द्यायला 
उचकणारी वत्तीशी एकदम गप्प होती. 
साऱ्या वातावरणावर भीतीचा जवरदस्त 
अंमल होता. 
वूढा करीमचाचा आपल्या कोपरा- 
पासून तळहातापयंतच्या दोन्ही हातांकडे 
एकटक पाहात विषण्णपणे हसत होता. 
त्या परिस्थितीत ते हसणं विचकट वाटत 
होतं. मदनलाल बूढ्या चाचाकडे पाहात 
होता. करीमचाचा आपल्या हाताकडे 
पाहात होता. कितीतरी वेळ गेला. 


पेंगुळलेले कंदी कधीतरी झोपी गेले. 


जागे होते फक्त मदनलाल आणि करीम- 
चाचा ! मदनलालचं लक्ष होतं. करीम- 
चाचानं आपल्या हातांवरची एकटक नजर 
केव्हाही काढली नव्हती. 


रात्रीच्या पावसानंतर सकाळची टव- 
टबीत सृष्टी चैतन्यानं भरलेली होती. 
बहुतेक कंदी काळरात्नीच्या अनुभवातून 
बाहेर पडले होते. त्यांचा नित्यक्रम चालू 
झाला होता. रोजचं तेच काम. तेच गचाळ 
खाणं. तेच हाल. सगळं काही तेच. क्रतु- 
माताप्रमाणं ' हालांचा प्रकार बदलायचा 
इतकंच. तीव्रता तीच असायची. इथून 
कैद्याना पुन्हा घरी जाता येणार नव्हतं. 
त्याना फक्त मृत्यूच सोडवू शकत होता. 
मृत्यू येईल असं वाटेपर्यंत हाल होत होते 
पण मृत्यू येत नव्हता हीच केद्यांची शोकां- 
तिका होती. इसापूरच्या नरकातून सुठू 
पाहणार्‍या कँैद्याना गोळ्या घालून यम- 
सदनाची वाट दाखवण्यात येत असे. पर्याय 
एकच-मृत्यू. मृत्यू येईपयंत जिवंत राहाणं 
किवा तो लवकर यावा म्हणून स्वत:हून 
त्याला सामोरं जाणं. 


१३ 


करीमचाचो एका खुनाच्या आरोपा- 
वरून इसापूरचा नरकवास गेली कक वर्षे 
भोगत होता. तो एकटा वाजूला बसलेला 
पाहून मदनलाल त्याच्याजवळ गेला आणि 
म्हणाला, “ क्यों करीमचाचा, काल रात्री 
काय झालं होतं? मला तर वाटलं सगळी 
दुनिया मातीत मिळणार. नंतर तुम्ही किती- 
तरी वेळ आपल्या हातांकडे पाहात बसला 
होतात. मी आख्खी रात जागा होतो. अगदी 
घाबरून गेलो होतो मी. अजिबात झोप 
: लागली नाही . . . त्या लौंडीच्या छातीत 
सुरा खुपसताना देखील हाताची अजिबात 


थरथर झाली नव्हती. पण कालचा 
हज िमग्ययजायाज॒ायाबयावायबाा् 


डेकणाचा 
यमदूत 


मुजानिल केपो इंडस्ट्रीज 


चिंचवड, पुणें १९. 


४07२६5$0 /68 


अनुभव काहीतरी वेगळाच होता. क्या 
बात क्या है चाचाजी ?” 

“कया कह मदनलाल ” आपल्या हातां- 
कडे पाहात काहीतरी आठवल्यासारखे 
करीत करीमचाचा बोलू लागल्या, “ बडी 
ददंभरी कहाणी आहे बेटा. दहा वषं झालो 
त्या गोष्टीला. पण सगळं अजून डोळ्यांपुढे 
स्पष्ट दिसतंय्‌. वारा वर्षांपूर्वी या तुरुंगात 
विल्यम नावाचा एक जवान कंदी आला होता 
आम्ही सगळे विल्‌ म्हणायचो त्याला. 
लौकरच तो इथे वॉर्डर झाला. काय तव्येत 


होती यार त्याची. वीस-बावीस वर्षाचा 


छोकरा. सहाफूट उंच. गोरागोरापान. 
घारे डोळे होते. जवानीनं नुसता मुसमुसत 
होता. अँग्लोइंडियन पोरगा. पण वदफली 
होता. तीन खून केले होते पठ्ठ्यानं 
पैशाकरता. अर्थात्‌ त्याचा वोळविता धनी 
कुणी दुसराच असणार. 

विल्यमला आठ नंबरच्या वराकीत 
ठेवलं होतं. पण तो वॉर्डर झाल्यापासून 
सबंध तुरुंगभर हिंडायचा. आम्हा सगळ्या 
कैद्याना त्याचा दरारा वाटायचा. तो होताच 
तसा दादा. कधी कुणी कॅंद्यानं ज्यादापणा 
केला तर एक थोतरीत चढवून द्यायचा. 
बिचाऱ्या कैद्याला पाणी पाजायची वेळ 
आणायचा पण पाणीच नसायचं. 

विल्यम ज्यावेळी इथे आला त्यावेळी 
सॅमसन म्हणून जेलर होता. सेंमसन भल- 
ताच क्रूर होता. दिसायला धिप्पाड आणि 
ओबडधोबड. पण विल त्याच्या तोडीस 
तोड होता. इंग्रजीही फाडफाड बोलायचा. 
सॅमसनही विल्ला मानायचा. 

त्या सॅमसनलळा एक जवान छोकरी 
होती, मारिया. एकदम खुबसूरत 
जेलरचीच लडको ती. सगळया तुरुंगात 
हिडायची. पण तिच्याकडे डोळा वर करून 
पाहायची कुणाची हिमत नव्हती. सॅम- 
सनच्या घरात एवढी सुंदर छोकरी कशी 
काय पैदा झाली याचा आम्ही केदी लोक 
अचंबा करीत असू. 

एक दिवस त्या छोकरीचं आमच्या 
लीडरकडे-विल्‌कडे - लक्ष गेलं. विलनंही 


अनुक्रमणिका 


तिच्याकडे पाहिलं: त्यांची नजरानजर 
झाली अन्‌ वस्‌ मी वूढा अन्‌भवी माणूस 
काय ते समजलो. अरे फत्तरात पण 
इष्काची फुलं फुलतात. मारिया तुरुंगात 
वारंवार फिरायला आणि विल्‌ला भेटायला 
लागली. कितीतरी वेळ ती दोघं एकमेकांशी 
वोलत बसायची. मारिया विल्साठी चॉको- 
लेट्स घेऊन यायची.तो तिला केदखान्याच्या 
आवारात वाढणारी पिवळी रानटी फुलं 
द्यायचा. 

विल्चा शिपायांवरही वचक होता. 
ते सगळं निमूटपणे पाहात पण जेलरच्या 
कानावर या गोष्टी घालण्याची त्यांची काय 
ताकद होती ? तीन खून करणाऱ्या विलूला 
आणखी एखादा खून हत्याराशिवाय करणं 
अवघड नव्हतं. जेलर जरी इंग्लिश होता 
तरी शिपाई देशीच. वुझदिल कुठले. 

एकदा मारिया विलला म्हणाली : मी 
तुला इथून सुटण्याचा मार्ग दाखवते. तू 
पळून जा. मग आपण परदेशात जाऊन 
शादी करू. आमचा विल्‌ बडा उमदा. तो 
तिला म्हणाला, नाही. तू माझ्यावर प्यार 
करतेस. तुझ्या प्रेमाचा मी असा गैरफायदा 
घेणार नाही. कधीकाळी सुटका झालीच 
तर... 

एक संध्याकाळी विल आणि मारिया 
बराकोच्या मागच्या बाजूला बोलत बसली 
होती. थोडा अंधार पडला होता. इतक्यात 
जेलरसाहेब वराकीला भेट द्यायला आले. 
ही गोष्ट मी विळूला खुणा करून, बोलन 
सांगण्याची कोशिश केली. पण तो एकदम 
मश्गूल होऊन गेला होता. जेलरसाहे- 
बानी जेव्हा त्याच्या बाजूने बॅटरी मारली 
तेव्हा मारिया विलूच्या मिठीत विसावली 
होती. आपली लडकी एका मामुली कैद्याच्या 
मिठीत पाहून सॅमसनसाहेब संतापून गेले. 
आ जो त्यानी मारियाळा घरी जाण्या- 
बहल * आणि स्वत:ही तिच्या पाठो- 
पाठ दाणदाण पावलं टाकीत निघन गेले 
०१९ त्यानंतर मारिया पुन्हा तुरुंगात दिसली 
नाही. समसनसाहेबानं तिला तुरुंगात फिर- 
ण्याची सख्त मनाई केली. 


«<>“><><><>«> डिसेंबर क दी | पा | व | ली कि द्ट ट००>०>>>०-०->->५०५>५७५<>५०->५०५०५>५>५>५०५७५७५>५>५>५०५२५>>>५>५०>->->->>*->>->->> १५०००२००००. 


आपली लडकी आणि विल्यम यांचं 


एकमेकांवर प्यार आहे ही गोष्ट सॅमसन- 
साहेबाच्या ध्यानात आली. 


एक दिवस संमसनसाहेवानं मला 
त्याच्या कचेरीत बोलावून घेतलं. मला त्यानं 
बसायला सांगितलं आणि पुढे ग्लासभर 
अस्सल विलायती शराव ठेवली. म्हणाला, 
करीम माझं एक काम आहे. केलंस तर या 
जहद्मममधून .तुझी सुटका करीन 
जेळरसाहेबाचा तो प्लान ऐकून मी दंग 
होऊन गेलो. त्याला विल्यमला ठार करायचं 
होतं. त्याच्या लडकीवर प्यार केल्या- 
बद्दल विल्यमला त्याला शिक्षा करायची 
होती. कायमची. . . . दोन फूट रंदीचा, 
आठ फूट खोलीचा, सहा साडेसहा फूट 
लांबीत्ता एक खड्डा खणायचा. दंदीच्या 
बाजूने विल्यम उभा असताना जेलरनं 
त्याला आत खड्ड्यात ढकलायचं आणि 
वाजूला फावडं हातात घेऊन, मी लगेच 
वरून त्याच्या अंगावर माती आणि दगड 
ढकलायचे आणि त्याला पुरून टाकायचं 
असा तो प्लान होता. ( करीमचाचानं 
इथे सॅमसनसाहेबाच्या नावानं एक अर्वाच्य 
शिवी हासडली. ) खूप दिवसानी चांगली 
शराब भरपूर प्यायला मिळाल्यामुळे आणि 
आपली सुटका होणार म्हणून आनंद 
झाल्यामुळे मी आमच्या लीडरला ठार 
करण्याच्या कामी जेलरला मदत कर- 
ण्याचं मान्य केलं. 

काहीतरी कारण सांगून सॅमसनसाहे- 
बानं खड्डा तयार करवून घेण्याचं काम 
विल्‌्कडेच सोपवलं. आम्ही कंदी खड्डा 
खणीत होतो. बिल बेचारा स्वतःसाठी 
खणल्या जाणार्‍या खड्ड्याच्या कामावर 
देखरेख करीत होता. कमनशिबी होता. 
मी आतून घाबरून गेलो होतो. त्या दिवशी 
विलूतं मला खोदून खोदून विचारलं. तुला 
सॅमसनसाहेबानं कशासाठी बोलावलं होतं ? 
तिथे तुला मारिया दिसली का? कशी होती 
ती ? . . . मदनलाल, मी काही बोललो 
नाही. एकटा जेव्हा बाजूला गेलो तेव्हा 
हमसून रडलो. फार फार रडलो. स्वत:- 
शीच. 


साधारण अंधार पडायच्या संध्याकाळी 
सॅमसनसाहेव आला. विल खड्ड्याच्या 
रुंदीच्या भागावर उभा राहून बोलत 
होता. खडड्यातून खणून काढलेली माती 
आणि दगड वाजूलाच पडले होते. मी तिथेच 
होतो. धकधक चाळू होती. बोलता बोलता 
सॅमसनसाहेव फिरला. . . . दुसर्‍या क्षणी 
विल्‌ त्या खोळ खड्ड्यात उताणा पडला. 
मी वरून दगड आणि माती टाकायला 
सुरुवात केली. त्याला हालचाल करता येणं 
मुश्किल होतं. जिवाच्या आकांतानं त्यानं 
किकाळी फोडली. “ साथियों ५5५5 ! रुक्‌ 
जा$$ व. ये धोखा है.” दगड माती ढकलणारे 
हात ती दर्देभरी किकाळी ऐंकून जिथल्या- 
तिथे रुकळे. माझ्या कृत्याचा मला पश्‍चा- 
त्ताप वाटू लागला. मी बेवफाई करतो आहे 
याची जाणीव होऊन माझे हात थांबले. . . 
पण पुढच्याच क्षणी वाटलं, जर विल्‌ 
खड्ड्याच्या बाहेर आला . . . तर आपली 
खैर नाही. या विचारासरशी हातात 
कुठली तरी विजेरी शक्‍ती येऊन ते भराभर 
दगड आणि माती, खड्ड्यात लोटू लागले. 
खड्डा पूण भरला. सॅमसनसाहेब 
समाधानाच्या केफात निघून गेला.मी त्या 
खड्ड्याच्या जागेकडे आणि हातांकडें आळी- 
पाळीनं पाहात सुनत्नपणे बघत बसलो. 
खडड्यातून बाहेर आलेला विल्‌ आपल्या 


कणखर पंज्यानं आपली मान आवळतो 
आहे असं मला सारखं वाटायला लागलं. 
नंतरच्या २-४ दिवसानी 
आलेल्या अमावास्येच्या रात्री वाराच्या 
सुमारास आठ नंबरच्या बराकोची दारं 
गदगदायला लागली. विल्यमची जिवाच्या 
आकांतानं मारलेली किकाळी मला आणि 
सगळ्यानाच ऐकू आली, “ रक्‌ जा 5५ व. 
ये धोखा है. साथियों, तुमने मुझे धोखा 
दिया है. मै तुम्हे कभो माफ नही करूगा. ” 
आवाजाची तीव्रता वाढत गेली. मी घावरून 
गेलो. दरदरून घाम फुटला मला. आठ 
नंबरच्या बराकीतले केदी घावरले. नंतर 


त्याना दुसऱ्या बराकोंमधून हलविण्यात 
आलं. 

दर अमावास्या आणि पोौणिमेला 
रिकाम्या असलेल्या आठ नंबरच्या बराकी- 


तून असेच भौषण आवाज येतात आणि 
भोवतालची सारी सृष्टि थरारून उठते. 

विल्यम गेला. सॅमसनसाहेब दगाबाज 
निकला. माझी सुटका झाली नाही. नंतर 
तो विलायतेला निघून गेला. 

माझी सुटका त्याच दिवशी होईल, की 
ज्या दिवशी विल्यम येऊन मला ठार करेल. 
त्याच दिवशी त्याच्या आत्म्याला शांती 
लाभेल . . . आणि माझ्याही.” 

करीमचाचा आपल्या हातांकडे पाहू 
लागला. 

७०७ 


परशुरामाची सांवठी 


: दीपावली ' ने आपल्या रजत महोत्सवी वषीत पदार्पण केल्याच्या निमित्ताने 
कादंबरी-स्पधो जाहीर केली होती, त्यातील पहिल्या पारितोषिकाची ' प्रतीक्षा ! 
कादंबरी दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झाली आहेच. ती कादंबरी आवडल्याची असंख्य 
वाचकांची पत्रे आमच्याकडे येत आहेत. याच स्पर्धेतील दुसऱ्या क्रमांकाची कादंन्नरी 
: परशुरामाची सावली ! ही श्री. रवींद्र पिंगे यांच्या ढंगदार लेखणीतून उतरलेली 
असून ती '* दीपावली ! च्या जानेवारी १९६९ च्या अंकापासून क्रमशः प्रसिद्ध होत 
आहे. वाचकानी आली प्रत आगाऊ राखून ठेवावी. 


अनुक्रमणिका 


-र्‍संपादक 


पलंग हा माणसाचा रोजचा 
सोबती . - . - त्याच्या अद्धुत इति- 
हासाचा हा उत्तराधै. ( पूर्वोथ 
“ दिवाळी १९६८' अंकात प्रसिद्द 
झालेला आह) 


राजाराम हुमणे | 


एक रोमहर्षक 


एका पलंगावर दोन किवा अधिक माणसानी झोपावे 
कौ नाही ? ज्याअर्थी देशोदेशी जोड किवा दुहेरी पलंग अस्तित्वात 
आहेत त्याअर्थी दोघानी एका पलंगावर झोपण्याची प्रथा सवेमान्य 
आहे असे मानायला हरकत नाही. .दोन पलंग प्रथम एकत्र जोडले 
ते ग्रीक आणि रोमन लोकानी. हा जोड पलंग अर्थात्‌ जोडप्यासाठीच 
होता हे ओघाने आलेच. ( पती पत्नीला एकत्र आणणारा जोड- 
पलंग तयार करून या लोकानी पुण्यकमं केले की पाप हे वैवाहिक 
जीवनाचा दीर्घकाळ अनुभव घेतलेल्यानीच ठरवावे.) वैवाहिक 
जीवनाचा पहिला उत्माद गेल्यावर या जोड पलंगावर ते जोडपे 
“पाठीला पाठ करून कसे झोपते हे पाह्यचे असेल तर आपल्याला 


लग्त करूनच पाहिले पाहिजे. नवपरिणीत दांपत्याची सोय हा 


जोडपलंग निश्‍चित पहातो. पडतु * दोन देहात एक हूंदय ' अस- 
छेल्या या जोडप्यातील कुणीतरी एक घनघोर घोरणारे असेल तर 
हा जोडपलंग म्हणजे एक शापच आहे असे दुसर्‍याला वाटले तर 
नवल नाही. 

पतीपत्नीनी एकत्र शयन करावे हे नेसगिक आहे. परंतु संत 
आणि महात्मे सुखासाठी नव्हे तर ' आत्यंतिक दुःबा'चा अनुभव 
घेण्याप्ताठी, आत्मपीडनासाठी, सुंदर स्त्रियांबरोबर शय्यासोबत 


शद 


प्रवास 


करीत असल्याचे अनेक दाखले रेनॉल्डस्‌ने ख्त्रिचिन संतांबाबत 


' सांगितले आहेत. माल्मेस ल्युरीचा सेंट अल्ढेम तर याच्यापुढे जाऊन 


दोन बाजूला दोन तरुण मुली घेऊन झोपत असे म्हणे. हे संतमहात्मे 
आपल्या संयम शक्तीची, मनदमनाच्या मनोधैर्याची परीक्षा घेण्या- 
साठी आणि मोहावर मात करण्यासाठी हा जुलमाचा रामराम करीत. 
आपण असे वागलो म्हणजे लोक आपली निदा करतील आणि ही 
लोकनिदा सहून करण्याचे सामर्थ्यं आपल्यामध्ये आले तर 'स्वर्गाचे 
द्वार ' ( असे नाही तर तसे - किवा असे आणि तसेही ) आपल्या- 
समोर उघडले जाईल अशीही त्यांची समजूत होती. 

ग्रीस, इटाली, फरान्स इत्यादि देशात पतिपत्नीनी एका पर्यंका- 
वर झोपण्याची प्रथा सर्रास रूढ आहे. याच्या उलट इंग्लंड- 
मध्ये एका पलंगावर पतीपत्नीने झोपणे ( म्हणजे रात्रभर) 
अनैसगिक, अशिष्ट आणि मूर्खपणाचे मानले जाते. इंग्लंडमध्ये तर 
प्रत्येक माणसाला त्याचा वेगळा पलंग असतो. पाहुण्यासाठी 
एखादा पलंग म्‌दह्ाम राखून ठेवण्यात येतो. घरात पाहुणा माला 
आणि त्याच्यासाठी रिकामा पलंग नेसला तर इंग्लिश माणूस त्याची 
* औपचारिक ' माफी मागून त्याला सरळ बौहेरचा रस्ता किवा 
हॉटेल दाखवितो. इंग्लंडमध्ये ' प्रत्येकाला पलंग ' परवडत असेल. 


अनुक्रमणिका 


परंतु जपान, हिंदुस्यानसारख्या देशात हे कसे परवडणार ? एका 
खोलीत दहा दहा माणसे दाटी-दाटीने झोपत असल्याचे दृश्य म्हणू- 
नच आपल्याला अनोखे वाटत नाही. 'एस्किमोतही असे एकत्न झोप- 
ण्याची प्रथा आहे. पैशाची किंवा हवेची ऊब नसल्यावर असे हे 
व्हायचेच ! 
झोपावे कसे! 

आता प्रन उरतो तो माणसाने कसे झोपावे? कपडे घालून को 
कपडे काढून? मध्यय्‌गात पाश्‍चिमात्य देशात विछान्यात नग्न झोप- 
ण्याची प्रथा सर्रास रूढ होती. इतकी की १४ व्या शतकात शटं 
आणि पायजमा घालून झोपायला आलेल्या एका पुरुषाची त्याच्या 
स्त्रीनेचे 'बावळट' आणि “ मूर्ख ' माणूस म्हणून कुचेष्टा केली. 
परंतु १६ व्या शतकापासून इंग्लंड आणि इतर देशात लोक अभंगावर 
कपडे घालून झोपू लागले आणि मग ' रात्रीच्या कपड्यांच्या ' अनेक 
* फॅषन्स देशोदेशी निघू लागल्या. पुरुषाला 'झेब्रा/ वनविणारा 
चट्ट्यापट््याचा पायजमा आणि ष्ट मात्र १९ व्या शतकाच्या 
उत्तरार्धात आला. आपल्या देशातील जून्या वाडमयात उत्तर- 
रात्रीच्या शृंगार वर्णानातही ' उत्तरीया'चा उल्लेख आढळतो. 
त्यावरून आपल्याकडे ( कारणाशिवाय ) नग्न झोपण्याची प्रथा 
नसावी. 

संन्यात सैनिकाचा गणवेश सतत त्याच्या अंगावर असतो की 
नाही हे फार कटाक्षाने पाहिले जाते. एकदा एका सैनिकाला गणिके- 
कडे जाण्याची लहर आली. आणि तिच्या शय्यागारात गेल्यावर गण- 
वेश उतरल्याशिवाय दुसरा तरणोपाय राहिला नाही. त्याच अव- 
घड स्थितीत त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानी त्याला पकडले. त्याच्या- 
वर खटला भरण्यात आला. तो गणिकेकडे गेला म्हणून नव्हे तर 
त्याच्या अंगावर त्याचा गणवेश नव्हता म्हणून ! आपल्या बचावाचं 
भाषण करताना त्या सैनिकाने सांगितले, “ त्त्यायाधीणश महाराज, 
मी गणवेश घातला नव्हता हा आरोप खोटा आहे. मी हाती घेत- 
लेल्या कामगिरीला योग्य असाच गणवेश त्यावेळी परिधान केला 
होता. ” साधूंप्रमाणेच वातावरण हेच आपले वस्त्रप्रावरण मानणारे 
असेहो काही दिगंबरपंथी लोक असतात. 

प्रणयाप्रमाणे प्रसुती हीही पलंगाशी निगडित असलेली मानवी 
जीवनातील एक गूढ घटना होय. प्रसूति वेदनांच्या मरणप्राय 
दुःखाची तमा न बाळगता पुन्नप्राप्तीसाठी नवससायास, अंगारे- 
धूपारे करणारी स्त्री सर्वाना परिचित आहे. परंतु अपत्य संभव 
म्हणजे प्रचंड शक्तिपात मानणाऱ्या स्त्रियाही ऑस्ट्रेलियातील 
क्वीन्सलैडमध्ये आढळतात. गेळेली शक्‍ती पुन्हा मिळविण्यासाठी 
वाघिणीप्रमाणे स्वत:चेच मूल स्वतः खाणाऱ्या स्त्रियाही या जगात 
आहेत. प्रसववेदनांच्या असह्य यातना आणि कधी कधी प्रसूतीची 
मत्यत होणारी परिणती यामुळे प्रसूतिविषयीही अनेंक लोक- 
अम आहेत. त्यामुळेच आपल्याकडे पाचवी, सटवाई, जोगाई इत्यादि 
देवदेवताना बायाबापड्या मानत आल्या आहेत. 


बाप बाळंतीण बनतो 


प्रसूतीचा आणि पुरुषाचा वास्तविक कारणापुरता “ संबंध ” 
परंतु प्रसूति कालात पुरुषाने गर्भवतीप्रमाणे पलंगावर पडून 
राहण्याची प्रथा जशी आदिमानवात होती तशीच पश्‍चिम युरोपा- 
तील सुसंस्कृत देशात अद्यापही प्रचलित आहे. हा पुरुष नुसता पलं- 
गावर पडून रहात नाही तर स्त्रीचे कपडेही करतो. गर्भवतीप्रमाणे 
जडपणे बोलतो, चालतो मणि पोटात कळा आल्याचे नाटकही 
करतो. गर्भवती स्त्रीप्रमाणे अपत्य जन्मापूर्वी काही काळ किवा 
तब्बल नऊ महिने त्याला शस्त्रे वापरण्याची, जड उचलण्याची 
किवा जड काम करण्याची बंदी असते आणि जेव्हा मुलाचा जन्म 
होतो तेव्हा आईच्याऐवजी बापालाच मूल कुशीत घेऊन पलंगा- 
वर झोपून रहावे लागते. नातेवाईक आईच्या ऐवजी बापाच्या 
तोंडात साखर घालून त्याचे कोडकौतुक करतात. मार्कोपोलोनें 
झारदनदन प्रांतातील या 'गर्भार बापाची कथा सांगताना पुत- 
जन्मानंतर बाळंतीण नित्याचे काम करायला मोकळी होते आणि 
मुलाला वाढविण्याचे काम बापाला महिना दीड महिना तरी करावे 
लागते असे सांगितले आहे. 

या बापाला कराव्या लागणार्‍या “ बाळंतपणा'ला परेंच, जमन, 
इंग्रजी भाषेत खास शब्द आहेत. निरनिराळ्या प्रवाशानी चीन, 
हिंदुस्थान, बोनिओ, सयाम, युरोप आणि दक्षिण व उत्तर अमे- 
रिकेत ती प्रथा असल्याचे लिहून ठेवले आहे. आफिरकेत ही प्रथा 
अभावानेच असली तरी सुदान आणि कांगोमध्ये काही ठिकाणी 
ती अस्तित्वात असल्याचे दिसून आले आहे. खुद्द इंग्लंडमधील पूर्व 
ऑग्लिया भागात लोकांची अशी समजूत होती को स्त्रीच्या गर्भार-. 
पणाचा पुरुषावर अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. त्यामुळे पुरुषाला मळ- 
मळायला लागलं की भावी. अपत्य संभवाबद्दल त्याला इतर मंडळी 
चिडवायला लागत. या प्रथेची जी अनेक कारणे सांगण्यात येतात 
त्यातील महत्त्वाचे कारण म्हणजे पित्याचा मुलावरील हक्‍क प्रस्था- 
पित करण्याची पूर्वतयारी. मातृसत्ताक कुटुंबपद्धतीचे पितृसत्ताक. 


शूमन सकेशीतील मुस्ताफा घोड्याला झोपण्यासाठी 
खास पलंग 


२: $ 


अनुक्रमणिका 


कुटुंबपद्धतीत रूपांतर व्हावयास या वाप्याच्या बाळंतपणाने हातभार 
लावला असे काही जणांचे म्हणणे आहे. पुरुष हा स्त्रीपेक्षा अधिक 
सा मर्थ्येंशाली असल्याने मुलांवर येणारी दैवी संकटे घालविण्या- 
साठी किवा “ इडापिडा ' टाळण्यासाठी मुलांचे संगोपन करण्याचे 
कार्य अशा रीतीने त्याच्याकडे सोपविण्यात येत असावे असे दुसर्‍या 
काही जणांचे मत. पुरुषाच्या स्तनातून दुग्धोद्‌्भव होतो अशी सम- 
जूतही या प्रथेच्या मुळाशी असावी. स्त्रीप्रमाणे विशाल वक्षस्थळ 


असलेले आणि क्वचित्‌ प्रसंगी दूध देणारे पुरुषही आढळले तरी हे' 


कारण आता अशास्त्रीय मानले जाते. 

पाळणा म्हणजे पोरांचा पलंगच. पाळण्यानेही पलंगाप्रमाणे अनेक 
स्थित्यंतरे पाहिली आहेत. झाडाच्या ढोलीपासून चंदनाच्या पाळण्या- 
पर्यंत. मध्यंतरी झाडाच्या फांद्याना बांधलेल्या कापडाच्या झोळधा, 
गळ्यात कांगारुप्रमाणे मुलाला बाळगणारा खोळ येऊन गेले. चार 
पायावर झुलणारा आणि वर चिमण्या-मोर बसविलेला पाळणा 
जसा होता तसाच आढयाला टांगलेला झूलाही होता. पलंगाप्रमाणे 
पाळण्यानेही खूप वैभव पाहिले. चांदी, सोने, हस्तिदंत, मखमल, 
जरतार सारे काही. राजघराण्यात तर पलंगाइतकाच पाळण्यावर 
खर्च होऊ लागला. 
पलंग पुरुषांची उदाहरणे 

पलंग, म्हटला की माणसाला दिसतो प्रणयी युगुलाचा शृंगार. 
परंतु कामक्रीडेपेक्षा इतरही अनेक कामे पलंगावर करणारी मंडळी 
आहेत. “ असेल माझा ह्री तर देईल खाटल्यावरी ” असा भगवंतावर 
भरवसा ठेवून देहाचा भार पलंगाच्या अंगावर टाकणारे आळशी 
गंगारामही या जगात फार आहेत. सामान्य माणसाप्रमाणे एक- 
तृतीयांशच नव्हे तर आपले उमे आयुष्य पलंगावर आडवे पडून घाल- 
विणारे हे महाभाग. चोवीस तास पलंगावर पडून राहिलेला, आपले 
जेवणखाण पलंगावरच करणारा आणि क्वचितच जमिनीवर उभा 
रहाणारा एक माणूस खुद्द आपल्या महाराष्ट्रात - अहमदनगरमध्ये 
आहे. याला आता कशाचा तरी आधार ' घेतल्याशिवाय उभेच 
रहाता येत नाही. घरची माणसे बाहेर गेली तर त्याच्या खाण्याची 
पंचाईत होऊ नये म्हणून त्याला पलंगावर पडल्या पडल्या त्याच्या 


चा 28२35१8 
सुग्रास भोजन, गरमागरम व चविष्ट उपाहार 
खासाठीं दादर भागातील सुप्रसिद्ध -- 


छाया रेस्टॉरन्ट अँण्ड 
कन्फेक्ठानरी 


डॉ. डी!सिल्व़ा रोड, दादर ( पश्चिम रेल्वे ) 
मुंबई-२८, फोन : ४५१६९० 


3.९., 


हाताला लागेल असे शिकाळे बांधून ठेवतात. या माणसाला काही 
व्याधी वगरे झाली असेल असा जर तुमचा समज असेल तर तो साफ 
चुकीचा आहे. हा घट्टाकट्टा माणूस केवळ पलंगाशी अतिसंग केल्या- 
.मुळे लुळापांगळा झाला आहे. सुप्रसिद्ध कादंवरीकार इव्हॉन गॉन- 
चेरान्ह याती आपल्या एका कादंबरीत असाच पलंगावर पडून रहाणारा 
' ऑबलोमोन्ह ' नावाचा पलंग-पुरुष चित्रित केला आहे. या पात्नाने 
इंग्रजी भाषेला “ पलंग प्रेम ” व्यक्‍त करणारा ' आंबलो मोव्हिटिस्‌ 
( ०णळ्ण०पं४५ ) हा शब्द दिला. 

जगातील काही श्रेष्ठ व्यक्‍तीनाही पलंगाचा संग प्रिय वाटला. 
अंडिसन, रूसो, व्हॉल्टेर, स्वीफट, माकट्वेन, चचिल इत्यादि थोर 
लेखक आपले वरेचसे लिखाण पलंगावर करीत. चर्चिलते तर दुसऱ्या 
महायुद्धाच्या इतिहासाचा बराचसा भाग पलंगावरूनच आपल्या 
लेखनिकाला सांगितला. मिल्टनचे ' पॅरेडाइज' लॉस्ट ' हे महाकाव्य 
पलंगावरच जन्माला आले. थॉमस हॉन्झने अंकगणिताची बरीचशी 
प्रमेये पलंगावरच रचली. अंकगणिताचे आकडे तो स्वत:च्या अंका- 
वर नाहीतर पलंगपोसावर मोडीत असे. पेझेलो, रोझिनी, डॉनि- 
झेट्टी, ग्लिन्का, पुसिनी इत्यादि संगीतकारानीही आपल्या संगी- 
तिका पलंगावरच बांधल्या. रोझिनीला तर पलंग सोडणे अगदी जिवा- 
वर येई. त्याची अशी एक कथा सांगतात की संगीतिकेचा त्याने रच- 
लेला एक भाग पलंगावरून खाली पडला. उठून तो कागद उचल- 
ण्याचे त्याच्या जिवावर आले आणि मग त्याने त्याच्या ऐवजी दुसरा 
नवा भाग लिहिला. अनेक चित्रकारही रेखाटन करण्यासाठी पलं- 
गाचा उपयोग करीत. जी. के. चेस्टरटन हाही पलंगाचा पाठीराखा 
आणि वामकुक्षीचा पुरस्कर्ता होता. इटाली, स्पेन, ग्रीस, इत्यादि 
देशात वामकुक्षीची प्रथा इतकी प्रचलित आहे की तेथील कार्यालये 
दुपारपासून चार वाजेपयंत बंद असतात. ( आपल्याकडे कारकून 
मंडळी कार्यालय चालू असतानाही साहेबाचा डोळा चुकवून ल्या 
वामकुक्षी घेतात -- साहेबाच्याही कधी हे डोळयावर येत नाही 
कारण त्याचाही नेमका त्याच वेळेला डोळा लागतो. ) इंग्लंडमध्ये 
मात्र वामकुक्षी घेणे ' अपौरुषेय ' मानळे जाते. तरीही काही 
'पुरुषासारखे पुरुष ' वामकुक्षी घेण्याचे धाडस करतात. कार्यालयात 
कर्मचारी सोडल्यास इतरेजनाना आपल्याकडे धकाधकीच्या जीवन 
कलहामुळे रविवारखेरीज वामकुक्षी घेणे अशक्यप्राय होऊन वसले 
आहे. 

माणसाप्रमाणेच पलंगावर प्रेम करणारे इतरही काही प्राणी 
आहेत. ते म्हणजे ढेकूण, डास, पिसवा, चिलटे, झुरळे आणि 
उंदीर. पलंगावर प्रेम करणार्‍या माणसाचा ते म्हणूनच फार दुस्वास 
करतात. त्यांचा डोळ्याला डोळा लागू देत नाहीत. त्याना ' सळो की 
पळो' करून सोडतात. 


पलंगावर दिवसभर लोळणारी किवा सूर्य कासराभर आला तरी 
झोपून रहाणारी 'सूयंवंशी माणसे' पुष्कळ आहेत. परंतु वर्षानवर्षे 
'पर्यकस्थ' राहिलेल्या माणसांच्या ' अद्भुत आणि चमत्कारिक 


अनुक्रमणिका 


_____ लहान मुलांचं जगच निराळं! त्यात सारंच लुटुपुटीचं ! 
पण खरंखुरं लग्न म्हटलं को खच आलाच. भग कितीही काटकसर करा, 
खर्च काही चुकत नाहो. विमा उतरवून या साऱ्या सर्चाची 

अगदो सहज आणि निश्चित सोय करता येते. तुमची मुलगी लहान' 
असतानाच थोडक्या हप्त्याची पॉलिसो घ्या. म्हणजे ठराविक वेळो 

* ठरलेले पैसे निश्चित मिळतील व तुमची काळजी दूर होईल. 

* मग तुम्ही असा वा नसा. 


___________भैतुकतीचा ढवाहा कितीसा सर्व पेशा! 
६४ आयुर्विम्याला पर्याय नाही! 


विम्याच्या अनेक योजना आहेत. 
लाइफ इन्जुअरन्स कार्पोरेशानचा एजंट 


' आपल्याला योग्य अज्ञी विषा योजना. 
मुचवील. आजच त्याला मेटा. 


270&71॥18-. ९34 


दीपावली डिसेंबर १९६८ १९ 


अनुक्रमणिका 


.>>०< ०५ २० <><_२००-००५०>०५०००९००००००००-२२०>०२>२०२०२२०२२०२०>>>>>०>- डिसेंबर हि दी ] पा | > | ] ली हि द्ट >>>» 


गोष्टीही पुष्कळ आहेत. ऑँंबिव्हिले गावात १९२८ साली पलंगावर 
पडलेला राडल दुव्हल नावाचा एक गृहस्थ सतत १८ वर्षे पलंगावरच 
पडून होता. 'या दुष्ट जगाशी कसलाही संवंध नको - त्याचा विचार 
सुद्धा करायला नको' म्हणून पलंगावर निवृत्त झालेल्या या माणसाचा 
निश्‍चय फक्त १९४० मध्ये गावावर बॉम्बवर्षाव झाला तेव्हा थोडासा 
ढळला तेवढाच. गॅलिसियामधील एक स्पॅनिश डॉक्टरही असाच स्वेच्छेने 
१८७५ मध्ये बिछान्यात घुसला तो १६ वर्षे तिथून हलला नाही. 
बिछान्यावर आडव्या पडलेल्या रोग्याना तपासण्याचा वीट आल्यामुळे 
त्यांने स्वत:च बिछान्यावर आडवे होण्याचे ठरविले. या काळात तो 
फक्त आपल्याकडे उभ्या उभ्या का होईना पण स्वतःच्या पायाने 
चालत येऊ शकणार्‍या आजारी माणसाना तपासण्याचे काम करी. 
पलंगावरून न्यायदान 
न्यायदेवता आंधळी असते असे म्हणतात. परंतु पलंगावरून न्याय- 
-. दान करण्याची प्रथा सुरू करून आपल्या पूर्वजानी ती निद्रिस्त 'ही 
असते हे दाखवून दिले. पूर्वी राजेमहाराजे, हुकुमशहा, किवा धरर्मोप- 
देशक पलंगावरून न्यायदान, राज्यकारभार किवा उपदेश करीत. 
अर्थात त्यांचा हा पलंग नित्याचा निजायचा पलंग नसे. ते असे सिहा- 
सनच, पण पलंगासारखे ऐसपैस. त्यावर आडवे ओठंगून राजेमहा- 
राजे प्रजाजनाना न्याय देत किवा राजाज्ञा करीत. ग्रीसमध्ये तिसर्‍या 
शतकात शिकंदर आपल्या तंबूत सोन्याच्या पलंगावर आडवा होऊंन 
आपल्या सभोवतीच्या उभ्या राहिलेल्या सैनिकाना युद्धाचे हुकूम 
फर्मावीत असे. रोमन राजे आणि शासकीय अधिकारी असेच “आडवे 
होऊन ' प्रजाजनांची गाऱ्हाणी ऐकत. मध्य युगानंतर फरान्समध्ये तर 
सिंहासनापेक्षा पलंग हेच राजाचे खरे आसन मानले जाऊ लागले. 
१४ व्या शतकात तर फरान्सचा राजा उभ्या पालंमेंटमध्ये त्याच्या- 
साठी ठेवलेल्या खास पलंगावर चक्क आडवा होऊ लागला. 
नंतर राजांची ही 'गादी' पश्‍चिम युरोपातील अनेक प्रतिष्ठीत 
मंडळी चालवू लागली. “ताठ' न बसता 'ताठरपणा” दाखविण्याचा 
हा 'राज'मार्ग अनेकजण आचरू लागले. आपल्याला भेटायला 
येणाऱया लोकांपुढे 'ताठ' वसणे म्हणजे पाठीला कणा नसल्याचे- 
कमीपणाचे - लक्षण मानले जाऊ लागले. लब्धप्रतिष्ठीत मंडळी, 
विशेषतः मिजासखोर बायका घरात मतिक झाल्यावर किंवा 


न या 
आम्ही दिलगीर आहो 
: दीपावली ' चा दिवाळी विशेषांक दरवर्षीप्रमाणे यंदाही 
बर्गणीदाराना दिवाळीतच मिळावा अशा बेताने म्हणजे दि. 
१६ ऑक्टोबरलाच रजिस्टर पोस्टाने येथून रवाना करण्यात 
आला होता, पण पोस्टातील करमेचाऱ्यांच्या “ घीरे काम ! 
धोरणामुळे असेल, कित्येकाना तो ऐन दिवाळीत न मिळता 
नंतर काही दिवसानी मिळाला. या प्रकारामुळे वाचकांचा 
अत्यंत विरस झाला. आमचा इलाज नसलेल्या या घटनेबद्दल 
आम्हाला दुःख वाटते. कसलाही गैरसमज होऊनये म्हणून 
हा खुलासा. -- न 


-ःसंपादक 


अनुक्रमणिका 


लग्तसमारंभातही 'आडव्या-आडव्याने 'च आल्यागेल्यांचा समाचार 
घेऊ लागल्या. १८ व्या शतकात तर सजविलेल्या शय्यागारात भर 
जरी कपडे आणि विविध अलंकार घालून पलंगावर पडल्या पडल्या 
अनेंक समारंभ पार पाडण्याची फॅशनच स्त्रियांमध्ये बोकाळली. ती 
इतकी कौ, काही ठिकाणी तिला कायद्याने बंदी घालावी लागली. 
आपल्या गर्भाधान समारंभाशिवाय पलंगाचा असा वापर क्वचितच 
केला जातो. वाळंतीणीला बिचारीला नाइलाजास्तव पडल्या 


, पडल्या भेटायला येणार्‍यांशी बोलावे लागते. 


मनुष्य एकदाच जन्मतो- आणि एकदाच मरतो. अमर्याद शंगार 
हाही मर्यादित कालखंडापुरता मर्यादित असतो. परंतु रोज रात्री 
निद्रेची आराधना करण्यासाठी आपल्याला पलंगापुढे ( म्हणजे 
पलंगावर ) साष्टांग नमस्कार घालावा लागतो. प्रत्येक प्राण्याला 
अन्नाप्रमाणेच निद्रा आवश्यक असते. हत्ती आणि मासे झोपत नाहीत 
असे म्हणतात. परंतु ते खरे नव्हे. हत्तीला तासा-दोन तासाची झोप 
पुरी होते. तर माशाला जाता-येता चार ड्लक्या घेतल्या तरी त्याचे 
काम भागते. याच्या उलट मगरी, कासवे इत्यादि प्राणी आयुष्या- 
तील बराच काळ झोपण्यात घालवितात. शीत कटिवंधातील स्तन्य 
आणि सरपटणारे प्राणी तर महिनेच्या महिने सुस्तपणे पडून रहा- 
तात. माणसाला झोप नसेल तर वेड्यासारखे होते. मग इलकी येते. 
डोळ्यावर झापड येते. मनाविरुद्ध डोळे आपोआप मिटतात. अति- 
श्रमानंतर नाहीतर अतिजाग्रणानंतर तर माणसाचा आपल्या शरीरा- 
वरील आणि मेंदूवरील ताबाच नष्ट होतो. म्हणूनच अशी माणसं 
आंघोळ करता करता बुडून मेल्याची किवा शेक घेता घेता जळन 
मेल्याची उदाहरणे आढळतात. मोटार चालविताना झोपी जाणारी 
व कायमची झोपणारी माणसेही काही कमी नाहीत. 


निद्रानाश हा माणसाचा तसाच पलंगाचा वेरी. ही ' वैऱ्याची रात्र ' 
निर्माण होते दुःख, चिता, भीती, महत्त्वाकांक्षा यातून. आपल्या 
सुखदुःखावर सार्‍या जगाचं जणू काही सुखदु:ख अवलंबन आहे ् असे 
समजणारी आत्मनिष्ठ माणसं निद्रानाशाला बळी पडतात - 
भूतलावर दोन अब्जाहून अधिक वर्षे प्राणीजीवन अस्तित्वात बात. 
परंतु मनुष्य प्राणी १०० वर्षाहून अधिक काळ सहसा जगत नाही 
अशा स्थितीत आपल्या सुखदुःखाचा बाऊ करण्यात आणि निद्रा- 
नाशाला आमंत्रण देण्यात काय हंशील आहे? कविवर्य तांव्याप्रमाणे 
जन पळभर म्हणतील हाय हाय '-- मी जाता राहील कार्य काय” 
असाच प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे. मानवाने पलंग निर्माण केला 
तो निवांतपणे निद्रा घेण्यासाठी-- अस्वस्थ होऊन या कुशीवरून । 
त्या कुशीवर तळमळत पडण्यासाठी नव्हे. वी 


निद्ठानाशासारखा अतिनिद्रा हा रोगच 
याकड ह. आवा ८याकका क क सक 


माणसाला निद्रानाशाप्रमाणे अतिनिद्रेचाही 
अशी माणसं जिवंतपणी मृत मानून जाळली फना पुरती तरही शकतो. 
'कुभकर्णा' चे असले काही वंशज सतत १५ दिवस मृतवत गाढ ता 
गेल्याची उदाहरणे आहेत. यातील एक वंशज तर सतत १४ र 
निद्रिस्त होता म्हणे. दीर्ध निद्रेचे सर्वात मोठे १ धी आठवडे 
स्वीडीश मुलीचे. वयाच्या १४ व्या वर्षी ती जी झोपली ती जे एका 
जागी झाली. तिच्या या निद्रेमागे क्रतु संभवाची रे व 


>>**>*डिसेंवर्दी [पा[व|ली०७६८ 


भीती असावी असे शास्त्रज्ञ सांगतात. नाहीतर क्रतु येण्याच्या काळात 
तिला निद्रा आली नसती आणि क्रतु जाण्याच्या काळात नेमको 
ती जागी झाली नसती. कारण ४६ व्या वर्षानंतर ती बरीच वर्षे 
सववसामान्य माणसासारखी जगली. 

मानवी जीवनाला व्यापून टाकणाऱ्या नाना रसांचा राजा म्हणजे 
शृंगार. इतर राजांप्रमाणे या राजालाही पलंग प्रिय वाटला तर नवळ 
नाही. आदिमानवाचा अडाणी, रांगडा, धसमुसळा शृंगार असो 
नाहीतर प्रगत मानवाचा प्रणयाराधनपूर्व शृंगार असो त्याची 
परिणती अंती पलंगावरच होणार. शरीरमीलन हो स्त्री-पुरुष 
- संबंधाची अंतिम परिसीमा. दीर्घायृष्य लाभल्यामुळे पलंगाचा 
दोघे सहवास लाभलेली माणसे जशी या जगात आहेत, तसेच 
प्रणयासाठी पलंगाचा प्रदोघं काळ उपयोग करणारे भाग्यवान पुरु- 
षहो या जगात होऊन गेले आहेत. हंपशायर परगण्यात अल्डेर- 
व्युरी गावात रहाणारा थॉमस पार नावाचा 'पुरुषोत्तम' १४८३ ते 
१६३५ म्हणजे १५२ वर्षे जगला. वयाच्या १२० व्या वर्षी त्याने दुसरे 
लग्न केले. त्याची दुसरी बायको ५२ वर्षाची तरुण विधवा होती. 
असे सांगतात या विवाहामुळे तिच्यावर पश्‍चात्ताप करण्याची पाळी 
आली नाही. या बिजवराबद्दल तक्रार करायला तिला काहीच जागा 
नव्हती कारण तिच्या दृष्टीने तो “ म्हातारा इतुकान इतका तरुण 
होता. नॉर्वेमध्ये जोसेफ सरिग्टन नावाचा असाच एक गृहस्थ १७९७- 
मध्ये वयाच्या १६० व्या वर्षी मरण पावला. त्याच्या मागे त्याची 
तरुण पत्नी ( अर्थात दुसरी ) होती आणि नवरा मेला तेव्हा तिला ९ 
वर्षाचे ( अर्थात्‌ त्याच्यापासून झालेले ) मूल होते. त्याच्या मृत्यच्या 
वेळी पहिल्या बायकोपासून झालेल्या मुलाचे वय मात्र जरा जास्त 
होते. ते त्यावेळी १०३ वर्षाचे होते. 

आणि शेवटी माणसाने निद्रेसाठी निर्माण केलेली शय्या हीच त्याची 
चिरनिद्रा घेण्यासाठी घडविलेली मृत्युशय्या बनते. विश्रांती घेण्या- 
साठी बनविलेल्या पलंगावरच त्याला कायमची विश्रांती घ्यावी 
लागते. ज्या पलंगाचा आधार घेऊन तो या जगात पाऊल टाकतो 
त्याच पलंगाचा आधार घेऊन त्याला या जगातून पाऊल उचलावे 
लागते. पांढरवेश परिचारिकांच्या सान्निध्यात, पांढर्‍या पलंग- 
पोसावर त्याचा देह पांढरा फटफटीत होतो. सगेसोयरे माना गुड- 
घ्यात घालून दूर बसलेले असतात. अगदी जवळ असतो पलंग. 
निष्प्राण होत असलेल्या देहालाही आत्मीयतेने जवळ करणारा पलंग 

सर्वसामान्य माणस आपला देह शेवटी पलंगावरच ठेवतो. मग तो 
जराजजंर देह असो नाहीतर व्याधिग्रस्त देह असो. याला अपवाद 


फक्त रणांगणात शरणय्येवर निद्रिस्त होणाऱ्या शूराचा, जीवनाला 
भिऊन पाण्यात किंवा आगीत देह टाकणार्‍या आत्मघातकी, भ्याडाचा, 
आकाशात भरारी मारायला निघालेल्या आणि अनंत आकाशात 
असतानाच अनंतात विलीन होणार्‍या वीरांचा, नाहीतर रस्त्यावर 
किंवा रुळावर अपघाती मरण पावणाऱ्या हतभाग्याचा. बाको 
सर्वांच्या जीवन-प्रवासाची सुरुवात होते पलंगावर आणि त्या 
प्रवासाचा शेवटही होतो पलंगावर. पलंगापासून पलंगापर्यंतचा हा 


रोमहर्षक प्रवास म्हणजेच मानवी जीवन ! ७७७ 


रे 4 >>>. 


डं 

रोग्य 
चांगले राण्यासाठीं आपणाला 
नेहमी आवशयकता असते ती 


व्हिटमिन्स 
रवनिज द्रव्यें यांची 


किंवा रोज . 


फक्त एका. टॅब्लेटची ! 
व्हिमग्रॅनूमध्यें महत्त्वपूर्ण अशीं ११ व्हिटॅमिन्स 
आगि ८ घवनिज द्रव्पे असतात. 
रोज व्हिपग्रॅनची एक टॅब्लेट म्हणजे 
चांगल्या आरोग्याची हपी 
आजपामन व्हिपग्रॅंत घ्यायला 
सुरवात करा 


७ 
छि्ाएए 54२५७५) ९६00105 (8 रनिस्रः रेशमाके 


झा $८ 539/67 (1६० 


अनुक्रमणिका 


*** . म्हताऱ्या मावशीला घरात ठिवावं त बाईल देखू सकत नाय... 
(8 र रि सोसा 

बायलीला वठून भाइर काढावं तर राचा इस्कोट . . . अशा 

परिस्थिर्तात मायंबा न्हाव्यानं सुचविलेली ही तोड . . . 


गडात पडून मस आवाद झाल्यानं 
काळोख चांगलाच पडला होता. त्या 
टायमाला बोरी शिरोलीचा दाजी 
कुंभार राजूरीच्या बाजारात मडकी विडकी 
ओपायची झाल्यानं आपल्या मरतुकड्या 
घोड्यावर बसून गावाकडं फिराडू होत 
होता. कधी नवस ती आज त्याची सारीच्या 
सारी मडकी खपल्यानं, त्याच्या मळकट 
कवज्याच्या खिश्यात बरीच चिल्लर जमा 
झाली होती. त्यामुळं आतां रस्त्यानं 
चाळताना घोडं जर एखाद जागी दगड- 
धोंड्यावर ठेचाळलं, तर त्याच्या खिश्यातील 
चिल्लरीचा खळकन्‌ आवाज होई. . . अन्‌ 


मग दाजीला आज बरीच कमाई झालीय, 
ह्या गोष्टीची जाणीव होई. 

खरं पाहता घोडा दगडावर ठेचाळताना 
जेव्हा चिल्लरीचा खळकन्‌ आवाज होई, 

तेव्हा गरीव दुबळ्या दाजीनं मोहरून 
जायला हवं होतं. जादा कमाईच्या नादात 
स्वतःला विसरून जायला हवं होतं. पण 
तसं मात्र काही एक झालं नाही. कारण 
काय तर आज सकाळी राम प्रहरात त्याच्या 
वायलीनं, रुक्‍मानं त्याला बाजारला निघ- 
ताना सार्‍या गावाला दौंडी देणार्‍या 
लुकड्या नार्‍या महारागत बेंबीच्या देठा- 
पून ओरडून सांगितलं होतं, 

“घनी, आज दोन रोज तुमच्या बेल्ह्याच्या 
म्हताऱया मावशीनं आपल्या घरात ईना- 
कारण तळ दिलाय. तव्हा तिला थराभाईर 
वढून काढा. तिला तिच्या दिरापं बेल्ह्याला 
न्ह्यन घाला. नाह्यतं तुमी बाजरा गेल्याव 
मी लय भंडोडा करील. तुमच्या म्हतार्‍्या 
मावशीला तिच्या गठुड्यासुगाट घराभाईर 


अनुक्रमणिका 


काडील. हां, उजून सवदानं बोलू देयची 
नाह्य ...' 

आपल्या हटवादी आत्नंग बायकोनं 
खरोखर आपल्या मावशीला तिच्या गटुड्या- 
सुगाट घराबाहेर काढलं असेल, ह्या विचा- 
रानं दाजी कुंभार उदास मनानं घराकडं 
फिराडू होत होता. चितागती होण्यागत 
त्याची ही स्थिती! मग तो आजच्या जादा 


कमाईच्या नादात स्वतःला हरवून कसा 
काय बसणार ? 


गाव जेव्हा अर्धा कोस राहिलं तेव्हा 
दाजी आपल्या मरतुकड्या पण इमानी 
अप्या घोड्यावरून खाली उतरला. 
घोड्याच्या तोंडावरून मोठ्या मायेनं 
हात फिरवीत विचार करू लागला. आता 
घरी गेल्यावर काय कराव ? विचार 
करता करता दाजी कुंभाराचं डोक त्याच्या 
चक्रागत गरारा फिरू लागलं. निर- 
निराळया विचारांची मडकी त्याच्या टाळ- 
क्यात तयार होऊ लागली... 

€ घरात म्हाताऱ्या मावशीला 
ठिवावं का नाह्य ? जर ठिवावं त बाईल 
तिला देखू सकत नाह्य. तिला पाण्यात पग- 
तीय. बरं बायलीला घराभाईर वढून काडून 
मावशीसंगं ऱ्हावं त सौंसाराचा इस्कोट ! 
मावशीला भाईर काडून बायलीसंगं सुखानं 
ऱ्हाबं त बिचार्‍या मावशीनं कुटं जावं, 
कुन्हाक ऱ्हावं ? तिला त आपल्याबिगार 
मार्येचं दुसरं कोन्हीच नाह्य. तिच्या दिरानं 
तर तिला घराभाएर काडलंय. उंबऱर्‍यात हुबं 
र्‍्हाव दिनार नाह्य, असं म्हंतीय. तिला जर 
अशीच बेल्ह्याला त्यापं न्ह्यन घालावी, त 
त्यो आपल्याला खेटर काडणार ... 


* काय करावं व्वा ? आपल्याला त 
मावशीबी पाह्यजे आन्‌ बाईल बी ! रुक्‍मा 
मावशीला घरात सुखानं र्‍्हाव दिल, 
ह्यावंच काईतरी फस्कल्लास तोड काडली 
पायजे. जेणं मावशी आपल्याकं मरस्तो- 
वर सुखानं र्‍्हाएल' . . . दाजी फस्टं क्लास 
तोड काढीत असतानाच त्याचं इमानी घोडं 
जरासं विचकलं. फुरफुर करू लागलं. 
अन्‌ कां कोण जाणे मोठ्यानं खिंकाळलं- 
सुद्धा! त्यासरशी दाजीनं घोड्याच्या तोंडा- 
वरून हात काढीत मागं वळून बघितलं. 
तो दोन तीन माणसं काळोखाचा फायदा 
घेऊन त्याच्या रोखानं पळत येत होती. 
दाजीचा हात लगेच कबज्याच्या खिश्या- 
तील चिल्लरीकडं गेला. अन्‌ त्याला दर- 
दरून घाम फुटला. मग त्याला कुठला दम? 
त्यानं लगेच घोड्यावर टांग टाकली. 
इमानी घोड्यानं धन्यावरचा तो वखत 
ओळखला. तो ' चेतका'गत सुसाट सुटला... 

दाजीचं , घोडं गावात येऊन नेमकं 
चावडीपुढं थांबलं. चावडीत त्यावेळी 
अंधारात बसून कुणीतरी चिलीम फुंकित 
बसलं होतं. दाजी घाबरत घुबरत बोलला, 

“क्‌ .. क्‌. . . कोन्हाय्‌ चावडीत ?' 

* ऑँ, कोण दाजी ? आरं, मी हायना 


तुहा जीवाचा दोस मायंबान्हावी. कांरं? 
येकी दम माराय्‌ .. . ' 


दाजी चिलमीचा चांगला दम. मारून 
आपल्यावर आलेल्या प्रसंगाची गोष्ट 
सांगणार होता. पण त्यानं एकदम डाय- 
रेक मायंवाला म्हणलं, 

* मत्ता मायंबा, माह्या घरशी काय 
बात ?' | 

तसा चिलीम टाकून मायंबा न्हावी 
उठला. दाजीजवळ येऊन गंभीरपणानं 
बोलला, 

* अरारा ! लय वंगाळ. सांगोत नाह्य 
दाजी, आयच्यानं .. . ' 

* पर सांग की बयेद्वार, काय झालं 
ल व 


' रकमा वह्यणीनं तुझ्या मागारी लय 
भंडोडा केला बाबा. आपल्या मावशीला 
तिनं दोपारच्या पारी गट्‌ड्यासुगाट 
घराभाएर वढून काडलं. म्हातारीची 


वह्यणीनं लयेय रं दवना केली. मला त 
बघवाना .. .' 

* काय म्हंत्त्तूस ?' 

* काय सांगू आत्ता ?' 

' आत्ता मावशी कुटाय?' 

* कुन्हीक जाणार ती थकली .मांदली 
मावली ? तिचं शरीर तिला जड. बस- 
लीय तुह्याच घराच्या वट्याव तिचं गठ्डं. 
घ्व्यून. म्या म्हणलं, माझ्या घरी चाल. 


त येया तयार नाह्य. तिथंच बसली 
ठिय्या देवून. ' 


' मंग आत्तारं मायंवा ?' 

* बग व्वा. हाय ह्य आसं. जगाला 
हसून्‌ आपलं खडू. नाह्यका?' 

* वह्य. पर कारं, तुला यखांदी तोड 
सुसती का ? जणं तुही वह्यणी आपल्या 
मावशीला मरस्तोव्हर सुखानं खाव पिव 
घालील ... 

* दाजी, तुला म्हाल्ताय. मी जातीनं 
न्हावी; पर तोड काडाय माहं डोक लय 
चल्लाक म्हून .. . 

कारान त्यापंच तुहा समदा यव्हार 
नाह्य का?' 

*कसा बोल्लास ? मंग आईक तोड... 

“सांग कनी ... ' 

मायंबा न्हाव्यानं सांगितलेली तोड 
ऐकून दाजी पार चाटच पडला. त्यानं 
त्या भरात मायंबाच्या हातावर इतकी 
मोठी टाळी दिली को मायंबाच्या हाताला 
क्षिणझिण्या आल्या. 

निम्मी रात पलटून गेली होती. 
म्हाताऱ्या रात्रीनं काळोखाच्या पाटी- 
खाली सारं काही झाकून ठेवलं 
होतं. त्यावेळी दाजी झोपेतून आप- 
सुक्यास जागा झाला. उठून बसला. जरासा 
मोठ्यानं खाकरला. मग कसली तरी 
चाहूल घेऊ लागला. आणि एकाएकी 
चमकला. गोधडी तोंडावर घेऊन बिन- 
घोरपणे झोपलेल्या आपल्या ब्रायकोला 
गदगदा हलवीत तो म्हणाला, 

ये, आगं ये ...' 

झोपेतून उठून डोळं चोळीत त्याची 
बायको तरासून बोलली, 

“कां जीव चाल्लाय ?' 


अनुक्रमणिका 


“ आगं, कसला कायनृं अवाज मायकुं 
यतोय आपल्या वट्यावरनं. पग तरी. .' 
त्या बोलानं रुक्‍माची झोप उडाली. 
मशेरीचा बोकणा भरून ती घोईनं उठली. 
बंद कवाडाजवळ गेली. नि बंद अस- 
लेल्या कवाडाच्या भल्यामोठ्या सापटी- 
तून वट्यावरनं कसला आवाज ऐकू 
येतोय, हे पाहू लागली. तिच्या पाठी- 
मागं दाजी बी येऊन उभा होता. 
बाहेर ओट्यावर दाजीची म्हातारी 
मावशी आपलं गटुडं सोडून एक एक 
दागिना बाहेर काढत होती. डोळ्यां- 
समोर धरून निरखत होती. आणि मग 
स्वतःशीच खदखदा हसत होती. . . 
अडीच तोळ्याची बोरमाळ, बारा 
पुतळ्या न्‌ एक पानाचं गाठलं, डोरलं, 
गरसूळ, पाटल्या, नथ, हे सोन्याचं दागिनं. 
ग्वाट, जोडवी, याळा, मासोळ्या, मोठ्या 
घाटाचं तोढं, हे चांदीचं दागिनं. हे सारं 
करमाक्रमानं नीट पाहिल्यावर म्हातारी पुन्हा 
ते डाग आपल्या गटुड्यात बांधू लागली. 


द. स. काकडे 


तसा रुक्मानं दाजीला जोराचा चिमटा 
घेतला. हळू बोलली, 

* बया, तुमच्या मावशीकं कितीवं 
ह्य डाग ?' 

* खरच व्वा, मी सुदिक तुह्यागत 
चाट पडलोय. जर आपून तिला सुखानं 
संबाळलं असतं, त ह्य समदं डाग ती मेल्याव 
तुला नसतं. कां झालं ?' 

' व्हय बया, पर मला ह्या डागांइखी 
कुटं माह्यती व्हती ? नाह्यतं म्या नसतं 
म्हातारीला भाएर काडलं ... ' 

* मंग आत्ता ?' 

* आवं, तुमी तुमच्या मावशीला घरा- 
मंदी आणा. तिला मी पुन्ना नाह्य घरा- 
भाएर काडणार. * 

* पर ती आत्ता अजून घरात यईल 
का?' 

* यईल ब. कवाड त उगडा पह्यलं. ! 

दाजीनं कवाड उघडलं तशी म्हातारी 
घाबरून उठली. आपलं डागाचं गठडं 
खाकेला मारून लगलगा चालू लागली. 
दाजी तिळा आडवा झाला. 


गदे 


* मावश्ये 'कुन्हकं, चाल्लीस ? ' 

* चाल्ले म्हसणात. तुला काय करा- 
चंय ? व्हय बाजूला. ' म्हातारी रागानं 
बोलली. 

*गठुडं दय मपं. मंग जा. ' 

* व्वा 5 , शयेणाच हैस की. त्यात 
मपल्या जल्माची दवलत हाय दवलत. 
हैस कुट तू आन तुही ती ?' असं म्हणून 
म्हातारी परत चालू लागली. दाजोनं 
तिचा सुरकतलेला हात पकडला. बोलला, 

* ह्या डागांचं काय करणार तू मावष्ये? ' 

' येड्या पिरा, मी आता यखांदा 


धरमाचा पूत बघील. त्यापं ह्य दिल. 
आन्‌ म्हणंल, बाबा ह्याच्या बदली मला 
मरस्‌तव्हर सुखानं संबाळ, बास ! तुपल्याकं 


“अप्स 


ऱहवाऊन तुला ह्य डाग देणार व्हृत्ये. पण 
तुह्या बायलीने रंग उघाळला. तिनं 
माही वज राखली नाह्य. आत्ता तुमा 
दोगांचं त्वांड मला पाह्मचं नाह्य. सोड 
माद्या हात .. . 

रकमा पुढं झाली. म्हतारीच्या पाया- 
वर डोक ठेवून तळमळून बोलली, 

* अत्त्यावाय, गुन्ना घडला मपून. 
उजून नाह्य घडणार. चला घरामंदी. 
मला बी सासूबाय न्हायती. तुमीच आत्ता 
माह्या सासूबाय. माही चूक पदरात 
घ्या-' 

* व्हय मावश्ये, हिला पग पचिताप 
झालाय. आत्ता तूच हिची सासू म्हून 
राघतर्‍हा चाल..." 


र 


ऑईल 


पुच 


थांबतात. 

७ केसांची मुळे औषधी अर्क शोवून 
घेत असल्यग्न त्यांची वाट सतत 
खालू रहाते, केस काळे होतात १ 
केसांना अप्तक येते. 

७ ह्या ताला सुगंधाने दिवसभर 


डोंगरे बालाखूत ब ड्राइप धोटर निमाते- के. टी. होंगरे आणि क॑ प्रा. लि. मुंब १. पक 


२8 


अनुक्रमणिका 


म्हातारी दाजीकड पाहून कसल्या 
तरी अर्थानं हासली. बोलली, 

* तुमा दोगाना काय वाटलं, माह्या 
गठुड्यात निस्त्या चिदया हेती वह्य ? 
भारं, तशी कोल्डी असत्ये त तुमाप आलेच 
नसत्ये. तिकंच बेल्ह्यात यखांदी हीर 
बाख जवळ केली असती. बरं जावंदे, 
समदं दागिन तुमच्या हवाली कर्ये. ' 

घरात आल्यावर आपल्या गटुड्या- 
तल॑ सारं सोन्या चांदीचे डाग 


दाजीच्या सवादया करीत म्हातारी 
बोलली, 


* दाजी, व्ह याक राह्यलंच. ह्या गावात 
सावकारी कोण करतं बाबा. ' 

* संकर तेली. कां ?' 

* त पग. सकाळी त्यच्याक जा. भान 
ह्य डाग त्यच्याकं गहान ठू. तुमी 
दोगं का म्हून पुसाल, त अंका. माहा 
दीर अजून ह्या डागाच्या तपासासाठी 
माह्या पाळतीवं हाये. मला तो लुबाड- 
णार. म्हून असं सावद असलीलं बरं. ! 

* मंग ह्य डाग मला घालाय कवा 
मिळणार आत्त्याबाय ?' रुक्‍्मा घाबरून 
बोलली. 

“मी मेल्याव ह्य डाग तुमचंच. मंग. 
खृश्याल ह्य डाग सावकाराकून सोडायचं. 
आन्‌ रुक्मा त्वां त्य घालून खुश्याल मिर- 
वायचं .. .' 

* खरच आत्त्याबाय, तुमी किती चांग- 
ल्यावं .. . ' रुक्मा म्हतारीच्या पाया 
पडत पुन्हा बोलली. अन्‌ म्हातारी किती 
दिवसानी मरणार, ह्याचा अंदाज करू 
लागली. 

सकाळ झाली. दाजीनं सारं डाग घोत- 
रात बांधलं. मग तो गावात सावकारी 
करणार्‍या शंकर तेल्याकडं न जाता सरळ 
मायंबा न्हाव्याच्या घरी गेला. आणि सारं 
डाग त्याच्या पुढ्यात ठेवून तो हृसत 
बोलला, 

* चल्लाक डोक्याच्या मैत्रा, तूं ह्य माह्या 
राधा वह्यनीचं डाग घ्व्यून राती मावशीक 
कंदी माला व्हतास ? आन्‌ तिला 
तोड वठवायची आयड्या सांगून घरी 


कंदी फिराडू झालास?! ७ ७ 6 


मारतीय क्रिकेटचा कंठमणी 


कनल सी. के. नायडू 


कनल सी. के. नायडूंच्या गतवर्षी 
झालेल्या निधनाने भारतीय क्रिकेटमधील 


एक तेजस्वी तारा अस्तंगत झाला, एक. 


अलौकिक व्यक्तिमत्व काळाच्या पडद्या- 
आड गेले. घधावसंख्येच्या हिशेबाने 
त्यांच्या कतुत्वाचे मोजमाप करता 
येणार नाही. धावांचे डोंगर रचणारे 
फलंदाज आपल्याकडे वरेच झाले. 


पण लोकप्रियतेच्या बाबतीत नायडूंचा 
जोड मिळणे कठीण. 


हातात बॅट घेऊन नायडू विकेटकडे 
निघाले की आता आगळा डाव आप- 
ल्याला पहावयाला मिळेल याबद्दल प्रेक्षक 
निःशंक असत. प्रेक्षकांची अपेक्षा पूरण 
करण्यास ते सहसा चुकत नसत. बॅट ही 
चेंडूला झोडपण्यासाठी आहे याचा विसर 
त्याना कधीही पडत नसे. कुस्तीत गामा, 
हाकीत ध्यानचंद तशी क्रिकेटमध्ये त्यांची 
कोर्ती होती. धावसंख्या फुगवून' रटाळ 
खेळ खेळत बसण्याचा त्याना मनस्वी 
कंटाळा. फलंदाजी तडाखेबाज करायची 
हे त्यांचे ब्रीद असे. आपल्या झंझावती 
खेळाने ते डावात असा काही रंग आणीत 
की त्यांच्या त्या डावाची स्मृती क्रिकेट- 
प्रेमिकांच्या मनात चिरकाल टिके. शतक- 
वीर म्हणून गाजलेले फलंदाज आपल्या- 
कडे बरेच झाले. पण हमखास षटकार 
मारणारे फक्त सी. के. च. त्याबाबतीत 
त्यांची बरोबरी कुणी करू शकलेले नाही. 


शेभर_ मिनिटात ११_षट्कार नि 
१३ चौकार 


नायडंची जन्मभूमी नागपूर. त्यांचे 
वडील अन्‌ चुलते क्रिकेटचे षौकिन होते. 
अत्‌ ते उभयता रणजींबरोबर विलाय- 


तेत शिकत होते. क्रिकेटप्रेमाचा वारसा 
नायडूना वडिलांकडून मिळाला. पुढे 
१९१६ सालापासून त्यानी चोरंगी साम- 
न्यात खेळण्यास सुरूवात केली अन्‌ मग 
ते नावारूपाला आले. १९२६ साली 
त्यानी ऑर्थर गिलीगनच्या नेतृत्वाखाली 
इकडे आलेल्या एम. सी. सी. संघाविरुद्ध 
त्यानी धावांची जी आतषबाजी केली 
त्यामुळे त्यांचे नाव भारतात सवंतोमुखी 
झाले. एम. सी. सी. च्या जी. एफ्‌ अलं 
नावाच्या फलंदाजाने हिंदु संघाविरुद्ध 
९ षट्कार मारून एक विक्रम केला 
पण नायडूनी त्याच्यावर ताण केली. 
त्यानी एम्‌. सी. सी. विरुद्ध १०० मिनि- 
टांत ११ षट्कार अन्‌ १३ चौकार 
मारून १५३ धावा करून एक नवीनच 
विक्रम केला. तेव्हापासून ते लोकप्रिय- 
तेच्या शिखरावर जे एकदा आरूढ झाले 
ते कायमचेच. सी. के. म्हणजे षटकार 
असे जणू समीकरणच झाले म्हणाना. 
चोरंगी पंचरंगी सामने त्यानी गाजविले 
अन्‌ १९३२ च्या पहिल्या अधिकृत दोऱ्या- 
वर ते विलायतेसही जाऊन आले. त्यावेळी 
ते ३७ च्या घरात असूनही त्यानी डोळ्यात 
भरण्यासारखी कामगिरी तिथे बजावली. 


भाविद ताठके 


बब रा र यया या स 
“विस्डेन' वाषिकाने आपल्या क्रिकेट- 


पटूंच्या पंचायतनात त्यांचा समावेश करून 
म्हटले -' संघाचे सुदैव को त्यात नायडं- 
सारख्या सर्वोत्तम फलंदाजाचा समावेश 
झाला होता. चाळीशी उलटल्यावर 
१९३६ च्या विलायत दौर्‍यावर दुसर्‍यांदा 
जाण्याची संधीही त्याना लाभली. १९२ २- 


अनुक्रमणिका 


क्म््स ्ी 


टि काज्लट-. 
च्या दौर्‍यात त्यानी १८६२ धावा करून 
७९ विकेटस्‌ घेतल्या. त्यावेळी त्यानी 
३२ षट्कार मारले. छत्तीसच्या इंग्लंड 
सफरीतही हजाराच्या वर धावा काढून 
विकेटस्‌चे अर्धशतक त्यानी ओलांडलेच. 
उमेदीचा काळ संपल्यानंतरच त्याना दोन 
वेळा इंग्लंडला जाण्याची संधी मिळाली 
त्यामुळे कसोटी सामन्यात त्यांचे तेज 
फारसे पडले नाही. पण त्यांच्या पौलीदार 
अन्‌ आक्रमक खेळामुळे भारतात मात्र 
ते क्रिकेट रसिकांच्या गळ्यातले ताईत 
बनले. 
बहुरंगी नि अष्टपैलू व्यक्तिमत्व 
कृष्णवर्णी नायडूंना उंचीचे वरदान 
होते. क्षेत्ररक्षणात त्यांचा हातखंडा. 
क्रीडांगणावरही शिस्त पाळण्यात ते कधी 
चुकायचे नाहीत. पोलादी मनगटे अन 
घारीसारखी नजर या ईषवरदत्त देणग्यां- 
मुळे त्यांची फलंदाजी शेलीदार वाटे 


२५ 


नि त्यामुळेच त्यांचा खेळ आक्रमक स्वरू- 
षांचा वाटायचा. ऑन, ऑफ अन्‌ डरॉई- 
व्हजूचे त्यांचे फटके पहाणे म्हणजे नुसंती 
मेजवानी असायची. खेळातली सहजता 
हा त्यांचा खास गुण. त्यानी क्रिकेटमध्ये 
प्रथम प्रवेश केला मंदगती गोलंदाज 
म्हणून पण नैसर्गिक गुणांमुळे पुढे ते 
धडाडीचे फलंदाज म्हणून प्रख्याती पावले. 
क्षेत्ररक्षण हाही त्यांचा एक खास प्रांत 
म्हणून सांगता येईल. इंग्लंचा वली हॅमंड 
अगर वेस्ट इंडीजचा लिअरी कॉन्स्टंटाईन 
यांच्या तोडीचे त्यांचे क्षेत्ररक्षण होते. 
नायडू अन्‌ कॉन्स्टंटाईन यांच्यात साम्यही 
विलक्षण होते. दोघेही घडाडीचे फलं- 
दाज अन्‌ चमकदार खेळाचे चाहते. 
दोघेही उत्तम क्षेत्ररक्षक. फरक हा की 
कॉन्स्टंटाईन हा वेगवान बोलर तर नायडू 
हे मंदगती गोलंदाज. नायडूंना ' काळा 
ब्रॅडमन ' म्हणतात. पण ते नाव बरोबर 
आहे असे म्हणता येणार नाही. * हिंदी 
कॉन्स्टंटाईन ' असा फार तर त्यांचा 
उल्लेख करता येईल. 

१९३२ साली भारतीय संघ विलाय- 
तेच्या पहिल्या अधिकृत दौर्‍यावर गेला 
तेव्हा भारतीय संघाचे नेतृत्व नायडूंकडेच 
यावयास हवे होते. खेळातला चतुरस्र- 
पणा, लोकप्रियता, वय अन्‌ अनुभव या 
चतुःसूत्रीच्या बळावर कणंधारपदी 
त्यांचीच निवड योग्य ठरली असती. पण 
तेव्हा संस्थानिकांचे प्रस्थ आपल्याकडे 
फार असल्याने त्यांचा कप्तानपदाचा टरक्‍क 
डावलला गेला. १९३६ सालीही त्याचीच 


(स्थापन्हा १९१०) 
, सुंबर्जड २८. 


पुनरावृत्ती झाली. त्यावर्षी विलायत 
दौऱ्याचे नेतृत्व विजयानगरच्या महाराजां- 
कडे ( बिझी) देण्यात आले. तरीही नाय- 
डूनी अपमान गिळला अन्‌ चाळीशी उल- 
टली होती तरी इंग्लंडमध्ये हजारच्या 
(११०२) वर धावा अन्‌ ५१ बळी घेऊन 
आपली संघातली उपयुक्तता त्यानी पट- 
वून दिली. त्यावर्षी हजार धावा फक्त 
मर्चंट अन्‌ नायडू यानीच केल्या. वयाच्या 
दृष्टीने पहाता त्यांची ती कामगिरी 
कौतुकास्पदच होती. म्हणूनच डॉ. राघा- 
कृष्णनसारखे तत्त्वज्ञ म्हणायचे, “नायडू, 
तुमची बॅटींग पहाण्यासाठीच मी ऑक्स- 
फडडहून लंडनला आलो. ” 
नायड म्हणजे मुतिमंत चेतन्य 
भारताप्रमाणे विदेशातही नायडूना 
चाहते मिळाले. विख्यात क्रोडासमीक्षक 
नेव्हिल काडंस्‌ही त्यांच्या बॅटींगवर 
मोहीत झाला होता. त्याने नायड्‌ंबद्दल 
म्हटले आहे --- नायडू चांगले उंच आहेत. 
मर्दपणाचा फुंद त्यांच्या व्यक्‍तिमत्वावर 
सदैव ओसंडत असतो. आक्रमक फलं- 
दाजीचा बेलभंडार ते नेहमीच उचलतात. 
मनगटांप्रमाणे त्यांच्या पायांची हाल- 
चालही मोठी मनोवेधक असते. समोर 
आलेल्या चेंडूवर गरुड झेप घेण्यात ते 
नेहमीच दक्ष असतात. ' ज्या महंमद 
निसारची वेगवान गोलंदाजी ते पुढे 
जाऊन चोपून काढीत त्याची आठवणही 
नायडूंच्या कतंत्त्वावर प्रकाश पाडणारी 
आहे. १९५५ साली भारतीय संघ पाकि- 
स्तानात गेला तेव्हाची गोष्ट. त्यावेळी 
पाकिस्तान क्षेत्ररक्षकानी. व्यूह रचून 
वांझोटी ( !४९८४81४8 ) गोलंदाजी 
टाकण्याचे अस्त्र बाहेर काढले होते. 
त्यामुळे भारतीय फलंदाज बिचकत बिच- 
कत खेळत होते. तो सामना निसार पहात 
बसला होता. भारतीय फलंदाजांची कम- 
कुवत अन्‌ भित्री फलंदाजी पाहून 
त्याला फार हळहळ वाटली अन्‌ मग 
त्या आवेगात तो जवळच्या बसलेल्या 
एका भारतीय क्रिकेट समीक्षकाला 


अनुक्रमणिका 


डिसेंवर दी | पा | व | ली ७६८ २००००2 


( श्री. गुरुनाथन्‌ ) म्हणाला- “ नायडना 
असले क्षेत्ररक्षण अन्‌ असली निगेटिव्ह 
बोलींग टाकण्याची हिमत मला खास 
झाली नसती. कारण अशा गोलंदाजीच्या 
त्यानी पुढे जाऊन चिंधड्या उडविल्या 
असल्या. ” वेगवान गोलंदाजी खेळण्यात 
नायडूंचा कसा हातखंडा होता अन्‌ ती 
ते कशी निर्भयपणे खेळत त्याची साक्ष 
निसारच्या उद्गारात पहावयास मिळवे. 


वासष्टाव्या वर्षापयंत क्रिकर खेळले 
ह नऑऑऑऑऑऑऑशनश॒हह्॒॒॒ााआआ॒ाजबजदवह्ाकेकमिविकती 


नायडूनी चौरंगी सामन्यात पाच शतके 
काढली. दोन मुसलमान संघाविरुद्ध, दोन 
पार्शाविरुद्ध अन्‌ एक युरोपियन संघा- 
विरुद्ध. चोरंगी सामन्यातल्या स्व क्रिकेट- 
पटूंपेक्षा त्यानी जास्त धावा केल्या. 
१९२४ साली प्रो. देवघरांबरोबर १९७ 
धावांची उच्चांकी भागिदारीही त्यानी 
केली. पंचरंगी सामन्यात मात्र ते कधी 
शतक काढू शकले नाहीत.' वयाच्या पन्ना- 
शोत १९४५ साली बडोद्याविरद्ध रणजी 
करंडक सामन्यात त्यानी द्विशतक काढले. 
रणजी करंडक सामन्यात त्यानी २३०५ 
धावा अन्‌ १०४ वळी घेतले. प्रथम श्रेणी 
सामन्यात त्यानी ८७८१ धावा केल्या, 
१४ शतके काढली अन्‌ २९९ विकेट्स 
घेतल्या. वयाच्या ६२ व्या वर्षापर्यंत 
(१९५७) ते रणजी करंडक सामन्यात 
खेळत होते त्यावरून त्यांच्या उत्साहाची 
अन्‌ उत्तम आरोग्याची कल्पना येते. 


१९३४ साली जाडिन संघाविरुद्ध 
अधिकृत कसोटी सामन्यात नायडंनी 
भारतीय संघाचे नेतृत्व केले. रणजी करं- 
डक सामन्यात होळकर संघाचे अन 
चौरंगी पंचरंगी सामन्यात हिंदुसंघाचे 
नेतृत्व तेच करीत. भारतात तरी त्यांच्या- 
सारखा आक्रमक संघनायक झाला नाही 
असेच म्हणावे लागेल. संघनायकत्वाला 
लागणारे सारे गुण त्यांच्या ठायी होते अन 
त्यांच्यापासून इतर सहकार्‍याना जशी 
स्फूर्ती मिळे तशी आपल्याकडे तरी कुणा 
डुसर्‍याकडून क्नचितच लाभली असेल. 


>*>***« डिसिंर७दी |पा]व|ली ० ६८ 


, सोन्याच्या बंटीचा आहेर 
विलायत दौर्‍यात नायड्‌ंकडे नेतेपद न 
देण्यात जसा त्यांचा अपमान करण्यात 
आला तोच प्रकार १९३७ साली त्यांच्या 
वाटद्यास पुन्हा आला. टेनिसन संघाविरुद्ध 
त्यावर्षी भारतीय संघात त्यांची निवड न 
करून त्यांची मोठीच मानहानी करण्यात 
आली. हे प्रकार वगळता त्यांच्या इतके 
मानसन्मानही आपल्याकडील कुणाही 
क्रिकिटपटला लाभले नसतील. १९२६ 
साली त्यानी षटकारांचा विक्रम केला 
त्याप्रीत्यय॑ हिंदु जिमखान्याने त्यांचा 
सत्कार करूंन एक मोटरसायकल त्याना 
बक्षीस दिली. त्यांच्या ५१ व्या वाढ- 
. दिवशी हिंदु जिमखान्याने महोत्सवी 
सामना उभारून त्याना १८००० रुप- 
यांची थैली दिली. क्रिकेटमधून निवृत्त 
झाल्यावरही त्याना २१००० हजारांची 
थली देण्यात आली. १९५६ साली भारत 
सरकारने त्याना * पद्मभषण' पदवो दिली 
१९६० साली इंग्लंडच्या एम्‌. सी.सी. ने 
त्याना सन्माननीय सभासद करून 
घेतले. मारतीय क्रिकेट मंडळातल्या 
निरनिराळया अधिकाऱ्याच्या जागा 
त्यानी भषविल्या त्याप्रमाणे कसोटी 
सामन्याच्या वेळी नभोवाणीवर तज्ज्ञ 
म्हणून सामन्याचे समालोचन करण्याचा 
मानही त्यांना लाभला होता. ज्या बॅटीने 
त्यानी पराक्रम गाजविला त्याच्या स्मृती- 
प्रित्यथं म्हणनच को काय त्यांच्या एका- 
वक्माव्या वाढदिवशी मंबईच्या रुईया 
बंधनी एक छोटीशी सोन्याची बॅट 
देऊन त्यांचा अपूव गौरव केला 
नायडूंचा नोकरीचा काळ इंदूर संस्था- 
नात गेला. तिथे ते कनलच्या हुद्यापयँत 
चढले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली रणजी करं- 
डक चार वेळा होळकर संघाला मिळाला. 
शिष्यांची प्रभावळही त्यानी तयार केली. 
मुस्ताक अल्ली हे त्यांचे पट्टशिष्य म्हणून 
सांगता येतील. त्यांचा खेळ आपल्या 
गरुप्रमाणेच आक्रमक असे. क्रिकेट खेळत 
तरी नायडना सव खेळांची भारी आवड 
होती. फुटबॉल व हॉकी खेळात तरुणपणी 
त्यानी चांगले प्रावीण्य मिळविले होते. 
बिलियडं त खेळत तसा टेनिसचा नादही 
त्याना होता. नेमबाजी, घोड्यावर बसणे 
अन मोटार हाकण्यातही ते निष्णात होते 
सिगरेट ओढणे हा त्यांचा विरंगुळा. एरवी 
सी. के. हे खरेखुरे शिपाई गडी होते 


२९9 <<2००-०-७ 


आगामी रजत-महोत्सवाच्या निमित्ताने 
नव्या वर्षांच्या नवनन्वा आशा-आकांक्षा 


जानेवारी अंकाची झठक 


५ आनंदी गोपाळ * कादेबरीवररीळ चर्चेच्या वेव्ठी 
* साहित्य क्षेत्रातील धोंड ' म्हणून ज्यांचा काही ' जादा शहाण्यानी ' कुत्सित 
उल्लेख केला त्या प्रा. म. वा. घोंड यांच्या साहित्यप्रच्‌र लेखणीतून उतरलेला 
खास परीक्षणात्मक लेख 


साहित्य क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडवून देणार 


परशुरामाची सांवली : श्री. खींद्र पिंगे यांची कादंबरी 
याशिवाय नेहेमीप्रमाणे कथा, विनोदी साहित्य, इत्यादि-- 


तसच 
मासिक बिंगाचेत्रमाला 


आणि इंद्रधनुष्य, दीपमाळा, रंगमंच, ऐसी अक्षरे रसिके मेळवीन 
ही नेहेमींची लोकप्रिय सदरे 


शेवटचे काही महिने नायडू अर्धाँग- 
वायने आजारी होते. ३१ ऑक्टोबरला 
त्यांचा बहात्तरावा वाढदिवस साजरा 
झाला. अन्‌ नंतर १४ नोव्हेंबर १९६७ 
रोजी मंगळवारी पहाटे पावणेदोन वाजता 
इंदूर येथे कोट्टारी कंकय्या नोयडू 
निधन पावले. भारतीय क्रिकेटच्या या 
भीष्माचार्याला-सी. कें. ना त्यांचे पटुशिष्य 
मस्ताक अल्ली यानी पुढीलप्रमाणं श्रद्धां- 
जली वाहिली -- 

*“ ते माझे गुरू होते. त्यांचे निधन हा 
मोठा धक्का आहे. हमखास षटकार 


अनुक्रमणिका 


मारणारे सी. के. आता पुन्हा नाही दिस- 
णार. क्रिकेट क्षेव्रातले. एक .ढंगदार 
व्यक्तित्व काळाच्या आड गेले. ,कीडांगणा- 
वर ते जशी झुंज देत तशीच. झुंज -त्यानी 
आजाराशीही दिली. 

गगनचुंबी षटकारांचे शहेनशहा सी 
के. आता क्राही पुन्हा दिसायचे नाहीत 
म्हणूनच एकेचाळीस वर्षापूर्वीच्या त्यांच्या 
तेजस्वी खेळाच्या स्मृत्ती आठवत 
चमकदार खेळाच्या यया 'कॉस्ट ऑफ दि 
रोमन्स'ला, भारतीय क्रिकेटच्या या. दंठ- 
मण्याला, कंकय्या तायडूना ही श्रद्धांजली! 


७-७ ९ 


१९४२ ची गोष्ट. (कालेकर? ग्रॅंड सकसचा मुक्काम त्या 
वर्षीच्या नाताळात कलकत्ता येथे होता. त्या वर्षी सकसचे खास आक- 
षण म्हणजे रशियाहून खास आणविलेले रशियन जगलर रोडंको 
बंधू हे होते. त्यांच्याबद्दलची जाहिरात कलकत्ता शहरात खूपच आक- 
षंक पद्धतीने करण्यात आलो होती. त्यामुळे पहिल्या दिवशी सकंसच्या 
तंबूवर अफाट गर्दी झाली होती. अवघ्या अर्ध्या तासात तिकीट विक्री 
बंद होऊन प्रेक्षकानी तंबू खच्चून भरला होता. बेंडच्या मधुर सुरात 
खेळाला सुरवात झाली. 

लवकरच ज्यांच्या अद्‌भुत खेळाची प्रेक्षक उत्सुकतेने वाट 
पाहत होते ते रोडंको बंधू मंद मंद पावले टाकीत रिगणात आले व 
त्यानी रशियन पद्धतीने दोन्ही हात पुढे करून व मान खाली वाकवून 
प्रेक्षकाना अभिवादन केले. त्याबरोबर प्रेक्षकानी टाळ्यांच्या प्रचंड 
कडकडाट करून त्यांचे स्वागत केले. 
कोठूनद्दी फेकलेला चेंडू 
"प्रथम रोडेंको बंधूनी गोळे, बशा, वगैरे हवेत उडवून ते झेलून, 
दाखविण्याचे छोटे प्रयोग करून दाखविले. एका बंधूचे नाव फिलीप 
आणि दुसर्‍याचे नाव जोसेफ होते. फिलीपने नंतर खास आकषक 
खेळाला. सुरवात केली. त्याने रिंगणात जाहीर केले को प्रेक्षकानी 
चेंडू कसाही फेकावा तो मी माझ्या तोंडातील लाकडी दांडुक्यावर 
बरोबर झेलून दाखवितो. त्याप्रमाणे एक मोठा रबरी चेंड्‌ प्रेक्षकांकडे 
देण्यात आला. प्रेक्षकांनी रिंगणात चेंडू कसाही फेकला तरी फिलीप 
आपल्या तोंडातील लाकडी दांडुक्यावर तो चेंडू बरोबर झेलीत असे. 
प्रत्यक वेळी टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट होत असे. शेवटी एका प्रेक्ष- 
काने तर कहरच केला. त्याने चेंडू वरून न फेकता भुईसपाट फेकला. परंतु 
शाब्बास त्या फिलीपची ! त्याने न डगमगता जमिनीवर पालथा पडून 


सर्कस सुंदरीचे प्रेम 


तो;चालत येणारा चेंडू आपल्या तोंडातील दांडूक्यावर बरोबर झेलला. 
" यावेळी टाळ्यांचा जो प्रचंड कडकडाट झाला, त्याने तंबू हवेत उडून 
जातो की काय असा क्षणभर भास झाला. भुईसपाट चेंडू फेकणार्‍या 
गृहस्थाचा चेहरा मात्र फोटो काढण्यालायक झाला. 
| यानंतर त्या दोघा बंधूनी पुढील अद्भुत कार्यक्रमास सुरुवात केली. 
रिगणात दोन ऑस्ट्रेलियन वेलर घोडे आणण्यात माले. त्यांची 
पाठ खूपच रंद होती. ते दोन्ही घोडे खूप पुष्ट व मजबूत होते. हे 
ऑस्ट्रेलियन घोडे रायडिंगसाठी खूपच उत्कृष्ट असतात. प्रत्येकी सहा 
हजार रुपयास है दोन्ही घोडे ऑस्ट्रेलियातून खरेदी करून आणले होते. 
घोडे रिंगणात आल्यावर दोघे बंधू दोन घोड्यांवर स्वार झाले. 
व परस्पर विरुद्ध दिशेने ते घोडे धावू लागले. नंतर धावत्या घोड्या- 


वर उभे राहून त्या दोघा बंधूनी चेंडू व बशा झेलण्याचे प्रयोग करून 
दाखवले. 


अनुक्रमणिका 


घोड्यावरील अपूवे कसरत 


या पुढचा प्रयोग तर आश्चर्याने थक्क करणारा होता. प्रेक्ष- 
कानी फेकलेला चेंडू फिलिपने चालत्या घोड्यावर उभे राहून तोंडा- 
तील दांड्क्यावर बरोबर झेलून दाखविला. इतकेच नव्हे तर चेंडू 
तसाच ठेवून धावणारे घोडे परस्पराजवळ येताच दोघा बंधूनी 
उड्या मारून घोडे बदलले व पुनः परस्परांजवळ घोडे येताच 
फिलिपने आपल्या तोंडातील दांडुक्यावर असलेला चेंडू तोंडानेच 
उडवून तो जोसेफकडें फेकला व जोसेफने तो चेंडू आपल्या तोंडातील 
दांडूक्यावर झेलला. या अद्भुत प्रयोगानी प्रेक्षक इतके थक्क झाले 
की त्यानी कित्येक मिनिटे टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट चालू ठेवला. 

त्यानंतर फिलिपच्या सर्वात रोमांचकारी प्रयोगास सुरुवात 
झाली. फिलिपने धावत्या घोड्यावर उभे राहून तोंडातील दांडुक्‍्या- 
वर चेंडू घरला. याच वेळी एक मोठे जळते कडे घोड्यासमोर धरण्यात 
बाले. त्या जळत्या कड्यासमोर येताच फिलिपने तोंडातील चेंड्सह्‌ 
त्या कड्यामधून उड्डाण करून तो परत घोड्याचे पाठीवर चेंडू न 
पडता उभा राहिला. फिलिपचे हे अपूव कसब पाहून प्रेक्षक बेहद्द 
खूष झाले. 
वडील व आत्या सकेशीत 

रोडेंको बंधूंचा जन्म रशियातील युक्रेत प्रांताची राजधानी 
कीव्ह्‌ या शहरात झाला. त्यांचे वडील पीटर रोडेॅको एका कार- 
खान्यात मेकॅनिक म्हणून काम करीत होते. १९१७ सालची गोष्ट. 
त्यावेळी रशियात झारचे राज्य होते. ज्ञारच्या जुलूमशाहीला सारी 
रशियन जनता कंटाळून गेली होती. गरीब लोकांचा त्राता कोणीच 
उरला नव्ह्ता. तरुण पीटरही याला अपवाद नव्हता. त्यातच एक 
भयानक घटना घडली व फीटरला देश सोडून परागंदा व्हावे लागले. 
फौटरचे आईवडील लहानपणीच वारले होते. त्यावेळी पीटर अवघा 
१५ वर्षाचा होता. त्याला एक धाकटी बहीण होती. तिचे नाव ल्यूसी. 
तिचे वय १४ वर्षाचे होते. ल्यूसी अत्यंत स्वरुपवान होती. लहानपणीच 
तिचे सोंदये पाहून लोक चकित होत. आईवडील वारल्यानंतर ल्यूसीचा 


सांभाळ करण्याची जबाबदारी पोटरवर येऊन पडली. पीटरने 
आपल्या मित्लांच्या सहाय्याने एका कारखान्यात नोकरी मिळवली. 


त्यावेळी झारच्या 'जुलमी राजवटीविरुद्ध क्रांती होण्याची चिन्हे 
दिसू लागली. लेनिनच्या नेतृत्वाखाली कामगार व शेतकरी संघटीत 


होऊन त्यानी झारची राजवट उलथून पाडण्याचा निश्‍चय केला 
होता. उलट क्रांती दडपून टाकण्याचा झारचा आटोकाट प्रयत्न 
खालला होता. 

एके दिवशी पीटर कारखान्यात कामावर गेला. ही संधी साधन 
झारच्या एका उन्मत्त सरदाराने ल्यूसीला मॉस्कोला पळवन नेले 
ल्यूसीवर त्याचा अनेक दिवसापासून डोळा होता. शेवटी संधी साधन 
त्याने आपल्या हस्तकांकरवी तिला मॉस्कोला पळवून नेले. पीटरच्या 
काही मित्नानी ही घटना पाहिली व तात्काळ पीटरला बातमी कळ- 
विली. ही भयंकर बातमी ऐकताच दु:खाने पीटर जणू वेडाच झाला. 
क्षणाचाही विलंब न लावता पीटर घोड्यावर स्वार झाला व दोडत 
मॉस्कोच्या रोखाने निघाला. 


ल्यूसीचा शोध 


पीटर आपल्या_गोड वागणुकीमुळे फारच लोकप्रिय होता व॑ 
त्याचे मित्रमंडळही खूप मोठे होते. पीटरबरोबर त्याचे अनेक धाडसी 
मित्रही मॉस्कोला दौडत निघाले. लवकरच ही टोळी मॉस्कोला येऊन 
पोहचली. ल्यूसीला पळविणाऱ्या दुष्ट सरदाराचा शोध पीटरनें 
मोठ्या मृष्किलीने लावला. जीवावर उदार झालेला पीटर आपल्या 
मित्रांच्या साहाय्याने त्या सरदाराच्या महालात घुसला व सरदाराला 
तलवारीने कंठस्तान घातले व ल्यूसीला बरोबर घेऊन तो तडक 
घोड्यावर स्वार होऊन कीव्हला परत आला. त्याच्याबरोबर त्याचे 
सवंगडीही होतेच. 

पोटरने अपूव साहस करून ल्यूसीची सुटका केली खरी, 
परंतु त्याचे प्राणही धोक्यात आले. कारण ज्या सरदाराचा पीटरने 
खून केला तो झारच्या मर्जीतला होता. त्यामुळे झारने तात्काळ 
पीटरला पकडण्याचा हुकूम सोडला. पीटरलाही या गोष्टीची कल्पना 
होतीच. त्याने आपल्या मित्रांच्या सहाय्याने मोठ्या नाट्यपूर्ण रीतीने 
स्वदेशातून पोलंडमध्ये पलायन केले. पीटरने स्त्रीवेष धारण करून 
आपल्या मित्राची पत्नी बनून व ल्यूसीने पुरुष वेष धारण करून 


स्वदेशातून पलायन केले. दोघांची भेट पूर्वी ठरल्याप्रमाणे वॉर्सा 
येथे झाली. तेथून ते दोघे जमंनीत गेले. 


शि. शं. कार्ठेका 


जमंनीत त्यावेळी युद्धाचे वातावरण होते. पीटरने तेथे जमन 
सैन्यात नोकरी धरली. व ल्यूसीने परिचारिकेचे काम पत्करले. 
परंतु लवकरच जमंनीचा पराभव झाला व युद्ध थांबले. ल्यूसी 
व पीटर बर्लीन येथे राहू लागले 

यावेळी जर्मनीत ' हंगनबेग सकस ' प्रसिद्ध होती. बलिनमध्ये 
त्या सकसचा मृक्‍काम असताना पीटर व ल्यूसी यानी त्या सकसमध्ये 
प्रवेश मिळविला. पीटर उत्तम घोडेस्वार होता. त्यामुळे थोड्याच 
दिवसात त्याने रायडिंगचे काम आत्मसात्‌ केले. ल्यूसोला रशियन 
नृत्य उत्तम येत असे. (सोलर डान्स) अशा रीतीने बह्ीण-भावांचा 
त्या सकसमध्ये उत्तम जम बसला. 

या सकेसमध्ये एक रशियन कुटुंब होते. त्या कुटुंबातील वीरा 
नावाच्या सुस्वरूप मुलीबरोबर पीटरचा विवाह झाला. तर निकोलया 


नावाच्या वीराचा एक भाऊ होता. त्याच्याबरोबर ल्यूसीचा विवाह 
झाला. काही दिवस सर्कसमध्ये काढल्यानंतर पीटरला स्वदेशात 
जाण्याची संधी मिळाली. यावेळी रशियात क्रांती होऊन जुलमी 
झारची सत्ता नष्ट झाली होती व कामगार शेतकरी यांची कम्युनिस्ट 
सत्ता प्रस्थापित झाली होती. 


पहिली रशियन सकस 


रशियात कम्य्‌ निस्ट सत्ता आल्यानंतर लककरच पीटर आणि 
त्याची पत्नी आणि ल्यूसी व तिचा पती निकोलाय रशियात परत आले. 
यावेळी कीव्ह्‌ षाह्रात त्याच्या मित्रानी त्याचे प्रचंड स्वागत केळे. 
इतकेच नव्हे तर त्यावेळच्या सत्ताधार्‍यानी त्याला मॉस्कोला बोलावून 
त्याचा बहुमान केला 


रर 


अनुक्रमणिका 


*»०->०->> दे० 


मॉस्कोला गेल्यानंतर त्याने रशियन अधिकाऱर्‍्यांसमोर 
मापल्या ' स्टेट सकस ऑफ रशिया ' या योजनेविषयी विचार मांडले. 
रक्षियात त्यावेळी एकही सर्केस नव्हती. म्हणून रशियन सरकारने 
त्या योजनेस ताबडतोब मंज्‌री दिली व पीटरच्या नेतृत्वाबाली 
वहिली रशियन सर्कस १९२२ साली स्थापन झाली. 
भारतात येण्याचे आमंत्रण 


या रशियन सकंसमध्ये असताना पीटरला दोन पुवरत्नांचा 
काभ झाला. त्यांची नावे त्याने जोसेफ आणि फिलिप अशी ठेवली. 
त्या दोघा भावांमध्ये फ्त एक वर्षाचे अंतर होते. दोघा भावांच्या 
चेहे*्यात विलक्षण साम्य होते. पीटरने दोघानाही .लहानपणापासून 
कसरतीची अनेक कामे शिकविली. इतकेच नव्हे तर खाजगी शिक्षक 
ठेवून त्यांच्या शालेय शिक्षणाचीही उत्तम व्यवस्था केली. त्यामुळे 
ते दोघे भाऊ उत्तम कसरतपटू झालेच. शिवाय सुसंस्कृतही झाले. 
या दोघा भाबाना पीटरने जगलिंगचे काम (गोळे व बशा हवेत उंच 
उडवून परत हातात अचूक झेलण्याची कसरत) शिकविले. त्यांच्या 
या कामाची ख्याती सार्‍या यरोपभर पसरली. त्यांचे फोटो अनेक 


बर्तमानपत्रातुत व नियतकालिकातून प्रसिद्ध झाले. त्यापैकोच एक- 


नियतकालिक कोलेकर ग्रॅड सर्कसचे मॅनेजर रामभाऊ जोशी यांच्या 
बाचनात आले. अशा आंतरराष्ट्रीय कोर्तीच्या रशियन सकसपटूला 
आपल्या सक॑समध्ये आणल्यास भारतीय जनतेला त्यांच्या उत्कृष्ट 
कलादर्शनाचा लाभ होईल, सकसलाही आथिक लाभ होईल, अशी 
त्यांची खात्री पेटली. प्रो. शंकररावांच्या अनुमतीने त्यांनी . रोडेको 
बंधूना भारतात येण्याचे आमंत्रण दिले. 
भारतात व इतर आशियायी देशात जाऊन आपली कला 
दाखवावी असे रोडेंको बंधूना वाटत होतेच. ही संधी पाहून त्याना 
आनंदच झाला. दरमहा ५ हजार रुपये पगारावर कलकत्ता मुक्कामी 
ब्ले. कालेकर ग्रँड सकसमध्ये येऊन दाखल झाले. पण ते भारतात 
भ्राले ती वेळ अत्यंत अपशकुनी असली पाहिजे. कारण लवकरच एक 
झयंकर घटना घडली. 
ज्यावेळी * कालॅकर ग्रॅंड सर्कस 'चा मुक्काम कलकत्ता शह्रात 
होता. त्याच वेळी ' इसाको ' या जपानी स्कसचा मुक्‍कामही कलकत्ता 


गई ' रन-आऊट ' झाला ! 

संगीत कलानिंधी मास्तर कृष्णराव ह्याना क्रिकेटचं फार 
वेड आहे. कुठेही क्रिकेटचा मोठा सामना असला की मास्तर तेथे 
हृजर असतात. एकदा मास्तर एका गाण्याच्या बेठकीला गेले असताना 
गाणारा एकाएकी बेसूर झाला त्याबरोबर शेजारी बसलेल्या आपल्या 
मित्राला मास्तर म्हणाले, “ भरे, हा 'रन-आऊट' झाला बघ! ” 


-दि. श्री. क. 


डिसेंबर ७ दी |]पा|व|ली ७६८ 


येथेच होता. त्या सर्कसमध्ये ' लारा ' नावाची एक षोडशवर्षीय 
लावण्यवती रशियन युवती सोलरनृत्याचा फार बहारीचा कायंक्रम 
करीत असे. लाराच्या सौंदर्याचे वणेन करताना शब्द अपुरे पडावेत 
इतकी ती सौंदर्यवती होती. ' इसाको ' सकसमध्ये ती व तिचे आई- 
वडील एवढेच एक रशियन कुटुंब होते. त्याना जेव्हा रोडॅको बंधूंचो 
कोर्ती समजली तेव्हा साहजिकच त्यानी त्यांचा परिचय करून घेतला. 
लाराच्या सौंदर्याने दोघे बंधू दिपून गेले. फिलिपच्या व्यक्तिमत्वावर 
लारा मोहीत झाली होती. तो देखणा व हसतमुख असे. फिलिप व 
लारा एकमेकांकडे आर्काषत झाले. जोसेफचेही लारावर प्रेम बसले. 
लारा दोघांशीही हसून खेळून वागे. प्रत्येकास वाटे को हिचे प्रेम 
आपल्यावरच आहे. 
तंबूमघीळ पसंग 

एके दिवशी लारा व फिलिप चित्रपट पहावयास गेले असताना 
जोसेफही त्यांच्या मागोमाग त्याना न कळत गेला व चित्रपट सुरू 
झाल्यावर हळूच त्या दोघांच्यामध्ये येऊन बसला. लारा व फिलिप. 
याना या गोष्टीची काहीच कल्पना नव्हती. ती दोघे एकमेकांच्या 
गळ्यात गळा घालून चित्रपट पहात होती. त्याचवेळी लाराने फिलि- 
पला सांगून टाकले की “माझे तुझ्यावर प्रेम आहे. मी तुझ्याशीच 
विवाह करणार. माकडतोंड्या जोसेफ मला मुळीच आवडत 
नाही.” हे ऐकून मागे वसलेल्या जोसेफच्या अंगाचा भडका उडाला. 
तो ताबडतोब चित्रपटगृहातूत बाहेर पडून घरी भाला. 

या अपमानाचा फिलिपवर सूड घेऊन बदला घेण्याचे त्याने 
ठरविले. ज्या घोड्यावर फिलिप काम करीत असे, त्या घोड्याला 
खेळ सुरू होण्यापूर्वी थोडा वेळ त्याने कुसंबा नावाचा मादक पदाथ 
खाऊ घातला होता. त्यामुळे खेळाच्या वेळी तो घोडा बेफाम झाला 
होता. पण जिद्दीने फिलिपने प्रयोगास सुरुवात केली. परंतु घोडा 
इतका आवाक्याबाहेर गेला की त्याचा एकही प्रयोग यशस्वी होईना. 
जाळाच्या कड्यातून उडी घेण्याच्यावेळी तर फिलिपचा तोल जाऊन 
तो जाळावरच पडला. त्याचे सवं कपडे पेटले व रिगणाशेजारी 
असलेल्या एका लोखंडी मेखेवर आदळला. त्याच्या डोक्याला 
भयंकर जखम झाली. व तो बेशुद्ध पडला. लोकांनी त्याचे कपडे 
विझवले व त्यास दवाखान्यात नेले. परंतु त्याची जखम इतकी तोब्र 
होती व सर्वांग इतके भाजून निघाले होते की त्याचे प्राणोत्कमण 
झाले. 
शोककारक शेवट 

लाराला ही बातमी कळताच ती धावतच दवाखान्यात आली. 
आपल्या लाडक्या फिलिपचे शव पाहताच तिने जोराने किकाळी 


फोडली व त्याच्या शवावर ती कोसळली ती तिचीं 
प्राणज्योत फिलिपच्या प्राणज्योतीत विलीन १. तीत तिचीं 


या सवव घटनांचा जोसेफच्या मनावर इतका परिणाम झाला 
को त्याला वेडच लागले. आपल्या दुष्कृत्याचा त्याला भयंकर पश्चाताप 


झाला. शेवटी प्रो. शंकरराव कालेकर यानी त्याची रशियात 


रवानगी केली. केविन 


अनुक्रमणिका 


हह. अड १६६६४७४, 
द वा ऱ्वी योड ळीली >>> 


अनेक-स्वर्‌, 


दीषाबली "न्न स्टार्ट १९६८ 


* ' अतिदि हंचातक, महाराष्र शासन, दर, 


अनुक्रमणिका 


३१. 


र्‍णफे. वि. पे 


* बॅट आणि बॉल ' या पथिकोश्रमाचा चालक रीचर्ड नायरेन 
हा त्याच खेड्यातील क्रिकेट संघाचा कणंधार होता आणि त्याच्या 
संघाने पंचवीसपेक्षा अधिक वेळा अखिल इंग्लंड संघाचा पराभव 
केला होता. त्यावेळेपासून क्रिकेटच्या खेळाचा जगातल्या निरनिराळघा 
भागातून प्रसार झाला. इंग्लंडमधील असंख्य शहरातून आणि खेड्या- 
तून सूर्य-प्रकाशात पाचूप्रमाणे चमकणाऱ्या हिरवळी, पाश्‍वेभूमीवर 
पानानी डवरलेली वृक्षराजी, बॅटवर आपटलेल्या चेंडूचे आवाज, 
शुक्र फ्लॅनेल्समध्ये वावरणार्‍या खेळाडूंच्या हिरवळीवर लांबलांब 
होत चाललेल्या ख्रावल्या अशा प्रकारची दृश्ये हे वसंत कतूतळे 
एक वैशिष्ट्यच होऊन राहिले आहे. 

हिरवळीच्या पाहणीपासून तो स्टम्प्स काढण्यापर्यंत सर्ब 
गोष्टी शास्त्रशुद्ध आणि परंपरेनुसार करण्याचा खेळ म्हणजे क्रिकेट. 
क्रिकेटची बॅट तयार करण्याच्या कामीसुद्धा परंपरा आणि संस्कार 
यांचा भाग असतोच. बेंटीसाठी एका विशिष्ट प्रकारचेच लाकूड 
लागते आणि त्याची मूठही एका विशिष्ट प्रकारच्या वेताचीच 
लागते. फलंदाजाच्या हातात सहज खेळती राहील अशी बॅट बन- 
विण्यासाठी बॅटीच्या लाकडाकरिता झाड लावण्यापासून तो बेंटीला 
पॉलिश करण्यापर्यंत अनेंक गोष्टी आवश्यक असतात. त्यापैकी 
बेटी बनविण्याचा दीघे अनुभव आणि बॅट तयार करणाराचे कौशल्य 
याना फार महत्त्व असते. | 

उत्तम बॅट बनविण्यासाठी ' सॅलिक्स केरुली ' नावाच्या 
झाडाच्या लाकडाचा उपयोग होतो. कोणत्याही तीग्म हवामानात 
हे झाड वाढत नसल्याने ब्रिटनमध्येच या झाडांची चांगली 
छकागबड होऊ कते. भॉस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, बेस्ट इंडीज, भारत, 


१२ 


पाकिस्तान, सीलोन, मलेशिया इत्यादि ठिकाणचे खेळाडू इंग्लंड- 
मधूनच आपापल्या बेटी मागवितात त्याचे हेच कारण होय! सॅलीक्स 
कॅर्ली हे झाड झपाटाने वाढते आणि त्याची लागवड करणेही 
सोपे असते. 


झाडाच्या शोधाची कहाणी 


या ज्ाडाचा शोध मोठ्या गंमतीदार रीतीने लागला. एका 
शेतकर्‍याच्या बायकोने कपडे वाळत घालण्यासाठी दोरी वांघण्या- 
करिता एक झाड आणून पुरले. काही महिन्यातच त्याची वाढ झाली 
आणि बॅट तयार करण्यासाठी त्याच्या लाकडाचा ससेक्समधील ग्रे 
निकोल्स नावाच्या कंपनीने सहूज उपयोग करून पाहिला, 
तर ते लाकूड बॅटीसाठी अप्रतिम असल्याचे आढळून आले. शंभरा- 
पेक्षाही अधिक वर्षे ग्रे निकोल्स ही कंपनी वॅटी तयार करीत आहे. 
हवे झाड बारा वर्षात चाळीस फुटांपयंत वाढते. पण जमिनीपासूनचे 
पहिले पाच फूट सोडून त्यावरील दहा फुटांचा ओंडका बॅटीसाठी 
वापरता येतो. त्याचा घेर चार फुटांपेक्षा अधिक असावा लागतो. 
बॅटी तयार करण्यासाठी झाड पाडले म्हणजे सव्वादोन फुटापेक्षा 
थोडे अधिक असे त्याचे ओंडके करण्यात येतात आणि बॅटीची पात 
तयार होईल अशा फळा त्या तुकड्यातून काढण्यात येतात. 
फळ्या कापून झाल्यावर त्याना बॅटीचा ओवडधोबड आकार देण्यात 


. येतो आणि त्यांचे ढीग करून ते उघड्यावर ठेवण्यात येतात. एका 


झाडापासून तीस ते चाळीस बेटी तयार होतात. 


अशा प्रकारे त्या फळ्या ' सीझण्ड ' झाल्यावर बॅट तयार 
करण्याचे काम सुरू होते. प्रथम प्रत्येक फळीची नीट तपासणी होते. 
फळीला गाठी असल्या तर त्या कापण्यात येतात. इतर काही दोष 
असले तर तेही दूर करण्यात येतत. हे झाल्यानंतर त्या फळी- 
पासून कोणत्या आकाराची बॅट तयार करता येईल हे निश्‍चित करंता 
येते. फळीचा बराच भाग कापावा लागला तर त्याची बॅट मुलांसाठी 
उपयोगी पडेल. बेंटीच्या लांबींच्या प्रमाणात तिची रुंदी नक्की कर- 
ण्यात येते. सर्वात अधिक आणि सर्वात कमी झंदीमध्ये जास्तीतजास्त 
एक इंचाचाच फरक असतो. बॅटीची लांबी रुंदी नक्की झाली म्हणज 
त्या फळीवर प्रत्येक चौरस इंचाला दोन हजार पौंड इतका दाब देण्यात 
येतो. त्यामुळे बॅटीचा पृष्ठभाग टणक होतो आणि चेंडूचा कितीही 
जोराचा फटका सहन करण्यास तो योग्य होतो. या' दागावटे केव्हा 
केव्हा आपल्या साध्या दृष्टीला दिसणार नाहीत अशा चिराही पडतात. 
अशी फळी निरुपयोगी ठरते. न 


अनुक्रमणिका 


बॅटीसाठी वताची मूठ 


बॅटीची मूठ वेताची असते. हा वेत पूवं आशियातून माणण्यात 
येतो गाणि त्याला 'सारावाक' वेत म्हणतात. हा वेत फार महाग 
तर असतोच आणि त्याचा बराच भाग फुकटही जातो. बॅटीच्या 
एका मुठीत वेताचे बारा तुकडे असतात. एक हंड्रेडवेट वजनाच्या 
वेतातून सुमारे चाळीस मुठी तयार करता येतात. बॅटीला मूठ 
बसपिणे हे अतिशय कौशल्याचे आणि म्हणूनच फार कठीण काम असते. 
बॅटीच्या पातीमध्ये ही मूठ योग्य रीतीने वसविली म्हणजे ती इतकी 
घट्ट बसते की सरसाने ती चिकटविली नाही तरीसुद्धा ती ओढून 
काढता येत नाही. ग्रे निकोल्स कंपनीतल्याच एका कामगाराने अशीच 
एक वॅट स्यानिक सामन्यात खेळण्यासाठी नेली. सरसाने मूठ न 
चिकटविलेलीच बॅट त्याला चुकून देण्यात आली होती. त्या बॅटीने 
त्याने चौदा चौकार हाणून गंभरावर धावा केल्या पण मूठ जरासुद्धा 
ढिली झाली नव्हती. 


अलीकडच्या उत्तम प्रकारच्या बॅटीच्या मुठीत एक पोलादी 
कमान (स्प्रि) आणि रबर बसविलेले असते. त्यामुळे चेंडूच्या 
फटक्‍्याचा दणका ती वॅट सहन करू शकते. पोलादी कमानीमुळे 
दीर्घकाळ वापरल्यानंतरही मूठ वाकत नाही. बेंटीला अंतिम आकार 
देण्याचे काम फार कोशल्याचे असते. कुशल कारागीर ते हातानेच 
करतो. त्यासाठी रंधा आणि चाकूचे पाते यांचाच तो वापर करतो- 
आणि बॅटीला तोल आणून देतो. बॅटीचा आकार कायम झाल्यावर 
तिचा पृष्ठभाग घासून घासून गुळगुळीत करण्यात येतो आणि त्याला 
चकाकी आणण्यात येते. नंतर बॅटीची मूठ लेथवर लावून फिरविताना 
तिच्यावर फीत आणि दोरी गुंडाळण्यात येते. ती फिरविण्यासाठी 
लेथवर लावल्यामुळे पातीच्या तळाला बारीकसे छौद्र पडते. काही 
मुलाना वाटते त्याप्रमाणे ते तेल सोडण्यासाठी ठेवलेले छिद्र नसते. 


बॅटी तयार होत असताना त्यांची वारंवार पाहणी-तपासणी 
होत असते आणि बॅट तयार झाल्यावर तज्ज्ञाकडून तपासून तिची 
वगंवारी ठरविण्यात येते. 


बॅटीची फटका मारण्याची शक्‍ती बॅटीच्या सर्वात जाड 
भागातील लाकडावर अवलंबून असते. अलीकडे काही बॅटी थोड्याशा 
उतरत्या खांद्याच्या करतात. त्यामुळे बॅटीचे वजन कमी होऊन 
खालच्या भागात लाकडाचा अधिक साठा राहू शकतो आणि 
फटक्य़ाची गुणवत्ता वाढते. सुप्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियन खेळाडू रीची 
बेनॉं याने एक नवी बॅट प्रचारात आणली आहे. तिची मूठ आखूड 
पण नेहमीपेक्षा थोडी जाड असते. डावखुऱ्या फलंदाजांसाठी खास 
बॅटी तयार करण्यात येतात. त्यांचा तळवा नेहेमीच्या विरुद्ध दिशेला 
घासण्यात येतो. पण अशा बॅटींचे उत्पादन फारच कमी प्रमाणात 
म्हणजे दर हजारी फक्त पाच या प्रमाणात करण्यात येते. 


तुमच्या ग्रंथागाराचें वेभव 


ठरतील अशा 
दलाल आर्ट स्टुडिओचीं 


अभिमानास्पद 
प्रकाशने 
चित्रांजठी 


१२ रंगीत चित्रे, मराठींतील 

प्रथितयश लेखकांनी त्यावर केलेलें भाष्य; 
ब अनेक दुर्मिळ रेखाचित्रे. किं. ७॥ रु. -- 
रजि. पो. खच निराळा. 


भारताचे भाग्य विघाते 


१४ रंगीत चित्रे, संशोधनपूर्वक 
केलेलें जीवनभाष्य ब अनेक 

दुर्मिळ रेखाचित्रे, कि. ७॥ रु. -- 
रजि. पो. खचच निराळा. 


च 
अमतमेधघ 
११ रंगदार कळाकृति व ११ रंगीत 
रेखाचित्रे. भारतांतील बारा महाकवींची 
अद्भुतरम्य अशी सचित्र ओळख. 
किं, ६ र. -- रजि. पो. खे निराळा. 

* ळीपावव्ही'च्या वर्गणीदारांना पाहिव्ळी 
दोन पुस्तके प्रत्येकी रू. ८ मर्थ्ये ब"अमृतमेछ' 
रू. ४ मध्यें 'मिळेळ. त्रैवार्ध्क वर्गणी रू. २९ 
झपरणारांना यांपैकीं एक पुष्तळ न्सप्नेम क्लेट 
देण्यांत येईळ. 

_ एकमेव विक्रेते-अ. अं. कुलकणी, 

कॉन्टिनेन्टल प्रकारान, टिळक रोड, पुर्ण-२. 


दीपावलीचे आजच वर्गणीदार व्हा ! 


३्रे 


अनुक्रमणिका 


दीळीदार ठेखक म्हणून श्री. नेव्हिल कार्डस्‌ याना 
क्िकेट-जमतात गोराविळे जाते. त्यांच्या मिस्किल 
शेठीचा हा रासिकठा आविष्कार.... 


बसंत व्हतु सुरू झाला की माझ्या मनातील वसंत बहरून येतो 


झाणि मी' उत्साहाने चारी दिशाना नुसता भटकत सुटतो- 
केवळ क्रिकेट बघण्यासाठी ! क्रिकेटचा हा खेळ बघण्यासाठी 


मग मी कुठेही त कक कोपऱ्यातील केन्टपासून तिकडे दूर ऑस्ट्रे- 


लियापयंत. प्र वृत्तीने हे असं क्रिकेट पाह्यचं आणि ऑगस्ट- 
मधील एका सुन्न दुपारी क्रिकेटचा त्या हंगामापुरता निरोप घ्यायचा! 

संध्या-समय समीप आलेला असतो, सूयं उदास होऊन घरी निघालेला 
असतो- अगदी माझ्यासारखा! आमच्या उदासीततेचं कारण एकच. 
उद्या आम्हाला घोघानाही क्रिकेट बघायला मिळणार नाही. उद्या 
आमची दारुण निराशा होणार आहे. आजचा सामना हा शेवटचा 
सामना होता. त्या तिन्हीसांजी मी भांबावून उभा होतो-पक्ष्यांच्या 
थव्याकडे कलती मान करून! अजून आठवतोय्‌ केन्टमधील तो 
दिवस...... त्या दिवशी वुलीला आम्ही त्याच्या विजिगीष्‌, 
सामर्थ्यानिशी पाहिला होता. त्याच्या जोरकस शतकातील प्रत्येक 
घाव नजरेत सामावली होती. फलंदाजीच्या करामतीमुळे प्रेक्षकांवर 
त्याने अशी विलक्षण मोहिनी घातली होती की जो तो दिडमुढ होऊन 
चिडीचीप बसला होता. टाळ्या पिटण्याचंही त्याना भान राहिलं 
नव्हतं. कौतुकाचे बोल उच्न्चारायलाही ते विसरले होते. नुसती धुंदी. 
धुंदीत मश्गूल झाले होते ते! प्रेक्षकच काय पण आकाशातील ढगही 
बुलीचा खेळ पाहून वेडावले होते. मार्गस्थ होण्याऐवजी ते क्षणभर 
विसावले होते. परमेषवराने हेवा करावा असं विलक्षण दृश्य होतं ते. 
पण संपलं, संगळं संपलं. संध्या-छायेत ह्या क्रीडांगणावर मी एकटा 
उभा आहे. ' वसंत कतु केव्हाच गेला. मी विचार करू लागलो, 
* जाऊ दे. परंतु क्रिकेटशिवाय इथला कुठलाच वसंत कतु बहरणार 


नाही हेही निपचित. 
क्रिकेटचा खेळ बघण्यासाठी प्रत्येक इंग्लिपा माणसाला घरा- 


घरातून पाठ दिले जातात. प्रत्येक कतूचा रंग बदलत जातो आणि 
ह्या बदलत्या रंगाचं दर्शन मला क्रिकेटच्या खेळाची आठवण करून 
देतं. वसंतराज सृष्टीवर अवतरला की क्रिकेटपटू ऐन उमे दीत असतात. 
उत्साहाने नुसते ओथंबलेले असतात. त्यांच्या आशाआकांक्षांची कळी 
अशी उमलते! नव्या कोर्‍या बॅटस्‌ आणि सळसळत्या विजारी-सगळा 
अगदी उतावीळपणा, वशाखातील हवेत असतो तसा! वैशाखी पाव- 
साचे शिडकाव खेळाडूंची तारांबळ उडवतात. पण पॅव्हिलियनमध्ये 


३४ 


द्रव्य 
द्र र्र 


अ र 


ते पोचत नाहीत तोच तो वाकुल्या दाखवीत निघून जातो. खेळाडू 
पुन्हा लगबगीने क्रीडांगणावर परततात. क्रीडांगणावरील गवताचं 
प्रत्येक पातं उन्हात मोत्यासारखं चमकत असतं. त्या दृश्याने खेळाडू 
मोहीत होतो, त्याप्रमाणे स्वतःही खेळात चमकायला बघतो! बसंत 
*तूत सुरू होणारी अशी हो क्रिकेटची नांदी माझ्या मनाला खूप 
सुखावते. %तु तसा फार नाजुक असतो. त्याचं मागमन जाणवतं पण 
गमन कळत नही. त्याचं रॅगाळणं नव्या नवरीच्या नाजूक पदक्षेपांनी 
चालू असतं, दाणदाण नव्हे! तो मापल्यावर उसळून येत नाही- 
फुटबॉल यावा तसा! पदक्षेप जितका नाजुक तितकाच विनयशील. 
युगायुगांपासून दर वर्षी हा कतु नेमाने येतोय्‌ पण कधीही आपले हे 
गुण विसरून येत नाही. 

भग्रीष्माचं आगमन होतं तेव्हा क्रिकेट चांगलं बहरलेलं असतं- 
बागेतील फुलझाडं ज्याप्रमाण आता बहूरलेली असतात त्याप्रमाणे! 
बेळाने आता अजिक्य मुकुट चढविलेला असतो. खेळ अगदी शिगेला 


पोहचतो. लहानशा खेड्यापासून लंडन शहरापयंत प्रत्येक क्रीडां- 
गणाने शुभ्र वस्त्र परिधान केलेल असतं. क्रोडांगणे तापलेली असतात, 


खेळाडूंचं रक्‍तही तापलेलं असतं.! लॉडडस्‌वर खेळणारे फलंदाज 
शतकांची मिरासदारी बाळगून खेळत असतात पण दूर कुठेतरी 
खेड्यातही एखादा * हॉन्स्‌ ' नेवदीपक फटके मारीत असतो. गोलं- 
दाजही धृंदीने मस्त झालेले असतात. गोलंदाजी करताना दातांचा 
असा आक्राळविक्राळ आवाज करतात की भुईवर गडगडाट होतोय्‌ 
की काय असा क्षणभर भास व्हावा. यांची नजर इतकी घुंदावलेली 
असते की त्या नजरेला फ्त मधला स्टंपच्‌ तेवढा दिसत असतो; 
आणि जेंव्हा 'विकेट' पडते तेव्हा ' डीप 'कडे क्षेत्ररक्षण करीत 
असलेले खेळाडू ताण सहन न होऊन हिरवळीधर क्षणभर विसावतात, 


निळ्या आकाशाकडे दृष्टी लावून सुटकेचा श्‍वास सोडतात. माता 
क्रिकेटपटूच्या नवनवोन्मेषाची वेळ आली, जून संपून जुले सुरू 


झाला ! आता येणार्‍या प्रत्येक क्षणी तो प्रफुल्लीत असतो. इतक 
मुसमुसलेलं तारूण्य त्याळा क्वचितच्‌ अनुभवाला मिळतं. 


अनुक्रमणिका 


क्विकेट मोसम संपला की फुटबॉल सुरू 


मॉगस्ट उजाडतो आणि क्रिकेटमधील टवटवीतपणा कोमे- 
जतो. खेळात मुळी म्हणजे मुळीच उत्साह रहात नाही. क्रिकेटपटू 
अकाली प्रौढ होऊ लागतात तो समय हाच ! पोणिमेनंतर चंद्र जसा 
क्षीण होत जातो तसं काहीसं हे वाटतं.इतकं असूनही हंगाम आपली 
शालीनता विसरत नाही. त्याच्या उत्साहाला जराही तडा गेलेला 
नसतो कारण क्रिकेटपटूनंतर फुटवॉलपटूंच स्वागत करायला तो आता 
तयार असतो! पण एवढ मात्र खरं की सरत्या ऑगस्टमधील त्या 
काळोख्या रात्री क्रिकेटपटू एकामागून एक अस्तंगत होत असतात. 
हादिक शुभेच्छा हवेत लके रतात. जो तो आपला तंबू गुंडाळून निरोप 
घेण्याच्या तयारीत असतो पण त्याना निरोप द्यायला असतो कोण? 
ते उत्साहशोल कोटी कोटी ररासिक कुठे गेले? ते गेले त्या मोठ्ठ्या 
चेंडूचं (फुटबॉलचं) कौतुक करायला! आणि इकडे निरोपाच्या 
वेळी मात्र कोणोच नाही, अग दी कोणीच नाही! ह्या हताश अवस्थेत 
जेव्हा क्रिकेटपटूना क्रीडांगण सोडावं लागतं तेव्हा प्रथमच त्याना 
आस लागते त्यांच्या कौटुंबिक जीवनाची! इतके दिवस जगले 
ते कितीही झालं तरी लौकिक जीवन. घरी जाता जाताही क्रिकेट- 
वरील प्रेमाने तो घोटाळतो. हळूच क्रीडांगणावर शेवटचा कटाक्ष 
तो टाकतोच! पुढल्या वर्षी उन्हाळा अगदी लवकर येईल असं 
त्याला मनोमन उगीच वाटत असतं; म्हणजेच आपण क्रिकेट 
खेळायला पुन्हा लवकर इथे येऊ, ही हुरहूर त्याला सुखवीत असते. 

क्रतुराजाची करामत जाणणं ही एक कौशल्यपूर्ण गोष्ट आहे 
आणि तितकंच' क्रिकेटचा सामना बघणं ही सुद्धा एक कौशल्यपूर्ण 
करामत आहे. एकटक नजरेने आपण तो सामना बघत असतो-इतको- 
सुद्धा दृष्टी काढायला आपण तयार नसतो. न जाणो त्या गाफीलक्षणी 
नेमकं काहीतरी विपरीत घडेल आणि ते बघायला आपण नेमके 
मुकू-केवळ हीच भीती आपल्याला वेधक नजरेने तो सामना बघायला 
लावते. आणि हो नजर हपापलेली असते नेत्रदीपक खेळासाठी पण 
प्रत्यक्षात वघायला मिळतो तो मात्र कंटाळवाणा खेळ. कधी कधी 
र्टाळही! अशावेळी एखादा नेवदीपक फटका खेळात केवढं चैतन्य 
निर्माण करून जातो. तो पाहून मन टवटवीत होतं, भर उन्हाळयात 
अचानक येणार्‍या वार्‍याच्या झुळकेनं होतं तसं. पण हे क्वचित घडतं. 
अलिकडे तर खेळ फारच निष्प्रभ होत चाललाय्‌. इतका को खेळ 
पाहण्याऐवजी आपण खुर्चीत रेलून पडलेलो असतो. तोंडात पाईप 
आणि मधून मधून शेजार्‍्याशी गप्पा मारण्यात आपण दंग असतो.खेळ 
चालूच असतो! क्रिकेटचे सामने पाहून काळ्याचे पांढरे झालेले प्रेक्षक 
बडबडत असतात, 'भामच्या वेळी प्रत्येक चेंडू ठोकला जात असे... .! 


श्वास रोखून धरणारा झल 

इतक्यात एक बेसावध फटका, एक लक्ष्यवेधी चंडू, एक सुंदर 
झेल आणि प्रेक्षक धुंदीतून खडवडून जागे होतात. टाळ्यांचा नुसता 
कडकडाट होतो. पुन्हा चैतन्य दरवळतं. मग स्मृतीत रेंगाळू लागतात 
झेल सोडल्यामुळे गमवावे लागलेले चांगले सामने. कितीतरी झेल! 


पण सहनशक्‍तीची कमाल असते ती * लाँग-ऑन 'ला उभ्या असलेल्या 
क्षेत्रक्षकाची. त्याच्याकडे आकाशातून उंचावरून चेंडू येत असतो. 
वेधक नजरेने चेंडू खाली येण्याची तो वाट पहात असतो. एकाकीपणे! 
खेळाडू, अंपायसं, प्रेक्षक सगळे त्याच्याकडे श्‍वास रोखून वघत असतात; 
आणि इतक्यात कोणीतरी किचाळतं - “सोडणार बघा तो झेल, 
नक्कोच सोडणार! ” काही वर्षापूर्वो आस्ट्रेलियात इंग्लंडविरुद्ध 
झालेला कसोटी सामना आठवतो. ऑस्ट्रेलियाचे क्लेम हिल व 
व्हिक्टर टरृंपर अशी धडाकेबंद फलंदाजी करीत होते को धावांचा 
डोंगर पाहून इंग्लंड हबकून गेले. हे दोन श्रेष्ठ फलंदाज लवकर बाद 
होण्याचे चिन्ह दिसत नव्हते. तास न्‌ तास खेळत होते पण प्रत्येक फटका 
अचूक होता. इंग्लिश गोलंदाजांचा धुव्वा उडत होता. पण तरीही 
विल्‌फरेड ऱ्होडस्‌ नेटाने गोलंदाजी करीत होता. ' डीप मध्ये कधीतरी 
झेल उडेल ही भावना त्याला चेतवीत होती; आणि र्‍्होडसूचं भाकीत 
खरं ठरलं! हिलने एक जोराचा फटका मारला पण चेंडू आकाशात 
उंच उडाला व ए. ई. नाईट जिथे क्षेत्ररक्षण करीत होता त्या बाजूने 
तो खाली येऊ लागला. सगळ्यांचे डोळे नाईटवर रोखले गेले. एक 
सेकंद सगळ्यांचे श्‍वासही बंद पडले! चेंडू आता खाली येत होता, ' 
नाईट चुळबुळ करीत होता. 'सोडणार हो ' असे शब्द उमटले, पण 
नाईटने तो झेल पकडला आणि एकदम गुडघे दुमडून तो खाली बसला. 
त्याने मान तुकवली. त्याच्या सहकार्‍यांना वाटलं नाईटवर ताण 
पडून त्याची तब्येत बिघडलेली दिसते आहे. ते त्याच्याभोवती जमले- 
“काय झालं? काय झालं?” परंतु नाईट एकाएकी ताठ उभा राहिला 
व आवंढा गिळून म्हणाला, “ मित्रहो, काही झालं नाही. 1 ७5 


०१४ 818 पाश 1४8161.” क्रिकेट मनुष्यावर केवढा पगडा 
बसवतं. 


(पहा: २८५७००४७1५ ०8 फोडा) 0०७ ७ 8॥'008९05१.) 
क्रिकेट नसते तर? 

मला कधीकधी असं वाटतं की इंग्लंडमध्ये क्रिकेट नसतं तर? 
छे, हा विचार सहनही होत नाही. इंग्लंडमध्ये क्रिकेट इतक मुरलेल 
आहे की क्रिकेटशिवाय इंग्लंडमधील सगळं नाहीसं झालं तरी एकटा 
क्रिकेटचा खेळ पाहून इंग्लंडची परत पुनवंसाहत करता येईल! 
इंग्लिश भाषेशीही क्रिकेट चांगलंच निगडीत झालं आहे. जिथे इंग्रजी 
बोललं जात नाही तिथे अस्सल क्रिकेटही खेळल॑ जात नाही! म्हणूनच 
अमेरिकनाना हा खेळ खेळणं जमलं नाही. इंग्लंडमधील प्रत्येक खेडयात 
चर्चची ज्या कसोशीने उभारणी केली जाते त्याच कसोशीने 
क्रिक्रेटसाठी मैदान तयार केलं जातं. इंग्लंडमध्ये जन्मलेल्या प्रत्येकाला 
लहानपणीच 'क्रिकेटचा सामना म्हणजे काय? ' ह्याची अंधुक कल्पना 
असते. क्रिकेटचा सामना चालू असताना इंग्लिश माणूस कितीही 
घाईगर्दीत असला तरी क्षणभर थांबून मैदानात डोकावणारच! 
इतकंच काय पण प्रवास करतानासुद्धा तो गाडीच्या खिडकीतून 
बाहेर डोकावत असतो, ते एकाच कारणासाठी कुठेही वाहेर उजाड 
माळरानात क्रिकेटचा खेळ चालू असेल तर तेबढाच तो बघायला 

( पान ३७ वर पहा) 


३५ 


अनुक्रमणिका 


हाऊ इज दॅट 


प्रत्येक अंपायरला क्रिकेटच्या खेळात एका फार मोठ्या संक- 
टाला तोंड द्यावे लागते. ते म्हणजे गोलंदाजाने केलेले * अपील ! ' 
« कोणतीही डिक्शनरी घ्या, त्यात अपील या शब्दाचा अथे * अत्यंत 
कळकळीची विनंती' असा सापडेल. परंतु क्रिकेटच्या जगतात मात्र 
तो अगदीच वेगळा असल्याचे दिसते. * हाऊ इज्‌ देंट्‌? ' असे अंपायरला 
खेकसून विचारणारा गोलंदाज कळकळीची विनंती तर मुळीच करीत 
नसतो उलट तो त्या अंपायरला जणू काही चक्क धमकावीतच असतो. 
खरं म्हणजे तो म्हणत असतो-“अरे काय बनवलंय फलंदाजाला! 
नुसता बघतोस काय, बर्‍या बोलानं बोट वर कर! ” गोलंदाजाची 
“अपील” करण्याची पद्धत मात्र वेगळी असते. 

फरेडी टरुमन विजेचा झटका बसल्याप्रमाणे हवेत उडतो आणि 
हातपाय झाडीत आकाशपाताळ एक करणारी गजंना करतो. जणू 
काही त्याची अपेक्षा असते को निदान घाबरून तरी अंपायरने बोट वर 
करावे. उलट रीची बेनांचा अशा प्रकारच्या आरडाओरडीवर मुळीच 
विश्वास नव्हता. न्यायाधीशाने आरोपीकडे बोट रोखून अत्यंत गंभीर 
आरोप करावा त्या थाटात तो अंपायरच्या छातीवर बोट रोखून 
अत्यंत नाट्यमयरीत्या 'अपील' करीत असे. टोनी लॉक तर जणू 
अंपायरला किंमतच देत नाही. आकाशाकडे हात पसरून तो अपील' 
करतो-जणू काही परमेश्वराला ! त्याला म्हणायचे असते- “ परमे- 
शवरा! आता तूच पहा, ह्या फलंदाजाने तंगडी मध्ये घातली नसती 
तर बरोबर मधली दांडीच उडाली असती. पण फलंदाज पायचीत 
झाल्याची सरळ साधी गोष्ट ह्या अंपायरला कशी कळत नाही?" 
मात्र “टिच्‌' फिरमनला वर सांगितलेली कोणतीच पद्धत पसंत नाही. 
फलंदाजाच्या पॅड्स्‌ुवर चेंडू आदळला की तो भरल्या गळय़ाने 
केविलवाण्या सुरात अंपायरला विचारी “या खेपेला तरी'आशा आहे 
का?” 
अंपायरबरील दुडेरी संकट 

दिवसभर कमरेत वाकून उभ्या रहाणार्‍या अंपायरचे हे संकट 
एवढ्यावरच नाही संपत. तर कधी कधी त्याला “ दुहेरी 
अपीला 'ला तोंड द्यावे लागते. ती त्याची कसोटीच असते म्हणाना! 


द्द 


अनुक्रमणिका 


भरंपायरनेंच ' हाऊ इज देह ' 
अपीळ केळे भागी ब्िर्णय 
कोणी दिळा १ 


लॅकेशायरचा किग सरेच्या स्क्विअसंची गोलंदाजी खेळत 
होता. एक चेंडू त्याच्या पायाला, लागल्यावर ' अपील ' करण्यात 
आले. पण एक चेंडू बेंटीला लागून गेल्यामुळे अंपायरने त्याला नकार 
दिला. पण तो चेंडू पॅडस्‌वरून स्लीपमधील खेळाडूच्या हातात गेला 
होता. त्याने लगेच झेलबादासाठी 'अपील' केले आणि काही क्षणा- 
पूर्वीच नाबाद सांगितलेल्या फलंदाजाला बाद ठरवावे लागले. 

बिल्‌ ओरिलीच्या गोलंदाजीवर व्हॅलेंटाईन खेळत होता. 
यष्टीमागे घेतलेल्या झेलावद्दल सवं ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनी जोरदार 
* अपील ' केले. पण चेंडू बॅटला न लागता पॅड्स्‌ला स्पशं करून गेला 
होता. अंपायरने निणंय दिला- “ आऊट, पण झेलबाद नाही तर 
पायचीत! ” 

१९३८ सालच्या पहिल्या कसोटी सामन्यातील गोष्ट आहे. 
डॉन ब्रॅडमन हा ऑफ्‌ स्पिनर रेग सिन्‌फिल्डचा ए क चेंडू पुढे होऊन 
खेळायला गेला पण चेंडू त्याच्या बॅटीजवळून गेला. यष्टीरक्षक लेस्ली 
एम्सने बेल्स,उडविल्या व लेग अंपायरकडे 'अपील' केले. पण त्याने 
नकार दिल्यावर परक चेस्टर ह्या गोलंदाजाकडील अंपायरकडे 
अपील? केले. चेस्टरने सांगितले. “ आऊट, पण झेलवाद.'" ब्रॅडमनच्या 
बॅटीचा अतिशय सूक्ष्म स्पशं चेंडूला झाला होता. 

म्हणूनच अंपायरला प्रत्येक चेंडूचे काळजीपूवक निरीक्षण 
करावे लागते आणि प्रत्येक अपीलावर विचारपूर्वक निर्णय द्यावा 
लागतो. फलंदाज, गोलंदाज किवा क्षेत्ररक्षक यानी केलेल्या चकांवर 
त्यांच्या बाजूने जोरदार समर्थन करण्यात येते. फार काय कर्ण घाराने 
केलेल्या घोडचुका सुद्धा उदार अंत:करणाने पोटात घातल्या जातात. 
पण अंपायरची एखादीच सुद्धा चूक त्याच्या नाशाला कारणीभत 
होते. चुका करण्याचा हक्‍क एक अंपायर सोडून वाकी सर्वाना असंत. 
जणू काही अंपायर हा माणूस नसतोच! एका टीकाकाराने तर चक्क 
म्हटलेच आहे- “चुका करणे हा मनुष्यघमं आहे, परंतु अंपायर 
म्हणजे काय मनुष्य नव्हे? ” 

अशा रीतीने अतिशय काळजीपूर्वक विचार करूनच फलंदाज 
बाद की नाबाद हे अंपायरला ठरवावे लागते. परंतु कधीकधी अंपा- 
यरच्या न सता चुकून त्याचे लक्ष नसताना जर फलंदाज 
संशयास्पद रोतीने बाद झाला तर ज्याप्रमाणे एकाद्या 
संशयाचा फायदा मिळून आरोपी निर्दोष सुटतो त्याप्रमाणे र्य 

धे णे फलंदाजाला 


संशयाचा फायदा मिळतो आणि अंपायरला त्या फलं 
फलंदाजाल 
ठरवावे लागते. 1 नाबाद 


खेळाडूना संख्याचा फायदा 

ऑस्ट्रेलिया-वेस्ट इंडीज कसोटी सामन्यात वॉली ग्राऊटने 
व्हॅलेंटाईनचा एक चेंडू 'कट' केला. चेंडू यष्टीरक्षक व स्लीपमधील 
खेळाडूच्या मधून गेला त्यामुळे ग्राऊटने धावण्यास सुरवात केली. 
पण तेवढ्यात यष्टीरक्षक अलेक्झांडरने यष्टीवरून खाली पडलेली 


बेलू दाखवीत अंपायरकडे 'अपील' केले. पण अंपायर अर्थात चॅंडूकडे 


पहात होता व त्याचे बेल्सकडे लक्ष नव्हते. बेल्‌ कशी पडली हे न 
कळल्याने अंपायरने ग्राऊटला नाबाद ठरविले. 
अशीच एक गोष्ट इंग्लंड-ऑस्ट्रेलिया यांच्या कसोटी साम- 
न्यात झाली. फरेडी ट्रुमनने कॉलीन्‌ मॅकडोनल्डला एक आखूड 
टप्प्याचा चेंडू टाकला. त्याने तो बऱ्याच मागे यष्टीच्या जवळ येऊन 
* फाईन लेग ला वळविला. तेथे उभ्या असलेल्या खेळाडूने तो अडवून 
परत यष्टीरक्षकाकडे फेकला. तेवढ्यात जंमिनीवर पडलेल्या बेल्‌- 
कडे त्याचे लक्ष गेले. इतकेच नव्हे तर यष्टीच्या बुंध्यापाशी बुटाची 
खूणसुद्धा होती. पण अंपायरने स्वतः बेल पडलेली न पाहिल्याने 
मॅक्डोनल्डला संशयाचा फायदा मिळाला. 
एका कसोटी सामन्यात मॅक्डोनल्ड जखमी झाल्याने ' रनर ' 
घेऊन खेळत होता. त्याने एक चेंडू मारला व घाव घेण्यासाठी * कॉल ' 
दिला. सुरुवातीला त्याचा 'रनर' व दुसरा फलंदाज जरा गोंधळले 
तरी शेवटी ते घावलेच. पण चुकून मॅक्इन्स हा अंपायर यष्टीच्या 
चकीच्या बाजूला जाऊन उभा राहिला. आणि खेळाडूने अचूक फेक 
करून यष्टी पाडली हे अंपायरने पाहिले पण मॅक्डोनल्डच्या 'रनर'ने 
अंपायरच्या पाठीमागून धाव पूर्ण केली. एकटा तो अंपायर सोडला 
तर सर्वाना माहीत होते की घाव पूर्ण झाली नाही आणि मॅकडोनल्ड 
बाद झाला आहे. पण दुर्दैवाने अंपायरने हे न पाहिल्याने त्याने 
मॅक्डोनल्डला नाबाद.ठरविले. 
पण या “'अपील' करण्याच्या सवयीमुळे सर्वांत गम्मत जर 
कोणाची येत असेल तर ती यष्टीरक्षकाची! या यष्टीरक्षकाना 
'अपील' करण्याची इतकी सवय झालेली असते की कधीकधी यष्टी- 
रक्षण करीत नसताना सुद्धा ते संवयीमुळे अपील करतात- 
त्यांच्या अगदी न कळत! 
इंग्लंडचा यष्टीरक्षक लेस्ली एम्स एका कसोटी सामन्यात 
_ फलंदाजी करीत होता. त्याच्या जोडीदाराचा जेव्हा यष्टीरक्षकाने 
< झेल घेतला तेव्हा एम्सने अतिशय जोरात 'अपील' केले. त्यावेळेस 
अंपायरने त्याला विचारले- “अरे, तू कां 'अपील' करतोस? ” 
तेव्हा आश्चर्याने त्यानेच उलट विचारले-"मी अपील केलं?” सवयी- 
मुळे अगदी न कळत त्याने अपील केले. 
ग्लस्टरशायरचा यष्टीरक्षक जॅक बोडं हा नुकताच अंपायर 
झाला होता. त्याच्या त्या पहिल्या 'सिझन' मधल्या एका सामन्यातील 
गोष्ट आहे. यष्टीमागे घेतलेल्या एका झेलबद्दल त्याने स्वतःच जोरात 
'अपील? केले आणि लगेच बोट वर करून फलंदाज बाद हाही निणेम 
दिला. 
अंपायरचे अपील नि गोलंदाजाचा निणय 
इंग्लंडचा प्रसिद्ध अंपायर बिल्‌ रीव्हज्‌ इसेक्सकडून एम्‌.सी.सी. 
संघाविरुद्ध गोलंदाजी करीत होता व नॉटिगहॅम्पशायरचा गोलंदाज 
टॉमी ओट्स अंपायर होता. रोव्हजूचा एक चेंडू फलंदाजाच्या बॅटीला 
स्पर्श करून यष्टीरक्षकाच्या हातात गेला. त्याबरोबर नेहमीच्या 


सवयीने ओट्सने ' हाऊ इज्‌ दॅट? ' म्हणून अपील केले आणि 
क्षणाचाही विलंब न करता रीव्हजूने बोट वर केले. आणि 
फलंदाजसुद्धा तंबूत परतला - अगदी समाधानपुवंक! 

शेवटी एका न केलेल्या-आणि म्हणूनच गाजलेल्या-अपीलाची 
गोष्ट! हे कधीही न केले गेलेले अपील' ( 116 290९08 शाला 
४१85 16४९ 11806 ) म्हणून प्रसिद्ध आहे. 

१९२६ सालच्या इंग्लंड व ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पाचव्या 
कसोटी सामन्यातील हो गोष्ट आहे. आधीचे चारही कसोटी सामने 
अनिणित झाल्यामुळे या सामन्यावरच 'अँपोस'चे भवितव्य अवलंबून 
होते. ऑस्ट्रेलियाला पहिल्या डावात बावीस धावांची आघाडो 
मिळाली होती. इंग्लंडने आपला दुसरा डाव सुरू केला. हॉन्ज व सट- 
क्लिफ फलंदाजीस आले. पण खेळपट्टी अतिशय खराब झाल्याने 
ऑस्ट्रेलियन कर्णधार कॉलीन्स याने द्रुतगती गोलंदाजांऐवजी आपल्या 
फिरक्या गोलंदाजाना डावाची सुरूवात करण्यासाठी चेंडू दिला. 
ऑर्थर मेलीने पहिले षटक हॉन्जला टाकण्यास सुरवात केली. पहिलाच 
चेंडू डाव्या यष्टीच्या बाहेर पडून आत आला आणि उजव्या यष्टीच्या 
अगदी जवळून गेला. हॉन्ज थोडक्यात बचावला! दुसरा चेंडू गुगली 


सुधीर कणेका 


होता आणि हॉब्जच्या पॅड्स्‌वर आदळला. चेंडू उजव्या यष्टीवर 
पडला होता आणि मधली दांडी नक्की उडाली असती. आता सवे 
ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंकडून अतिशय जोरदार 'अपील ' होणार म्हणून 
अंपायर फरेक घेस्टर तयारीतच होता. इतकंच काय पण त्याने खिशा- 
तून हातसुद्धा बाहेर काढला होता. आता 'अपील' झाले की बोट वर 
करायचं! पण आपचर्याची गोष्ट, इतर खेळाडू तर राहोच पण 
मेली किवा ओल्डफिल्ड याने सुद्धा 'अपील' केले नाही. आणि त्यामुळे 
कोणाच्या न कळत गपचूप आपला हात परत खिशात घालताना 
मात्र चेस्टरची अतिशय तारांबळ उडाली. इकडे काहीही न झाल्या- 
प्रमाणे खेळ परत सुरू झाला. हे 'अपोल' जर केले असते व हॉन्ज 
शन्यावर बाद झाला असता तर कदाचित्‌ ऑस्ट्रेलियाने हा सामना 
जिकला असता व ' अँशेस ' मिळवल्या असत्या. पण शन्यावर बाद 
झालेल्या हॉन्जने आपले शतक पूणण केले, त्यामुळे इंग्लंडने तो सामना 
जिकला व * अँशेस पुन्हा मिळविल्या! 


अशा आहेत या अपीला'च्या गमती जमती-काही केलेल्या 

ब्र एका न केलेल्या! ०७०७७ 
"णा वन इणवल्नकतुराज क्रिकलार्‍ाााााााा 

मिळावा! क्रिकेटने इंग्लिश माणसाला नादावलं आहे ते असं! आता 
क्रिकेट पाच-सहा देशात खेळलं जातं पण क्रिकेटचं माहेर इंग्लंडच. 
माहेरी ह्या खेळाला जी शान लाभते ती इतरत्न नाही. ह्या खेळाचा 
अजिक्य खेळाड म्हणून केव्हाही इंग्लंडच्या डब्ल्यू. जी. ग्रेसचं महत्त्व 
नाकारता येणार नाही. ग्रेस गेला तरी क्रिकेट आहे आणि क्रिकेट 
आहे म्हणून ग्रेस अमर आहे ! क्रिकेटसाठी ग्रेसने काय केलं 
नाही? पदोपदी तो क्रिकेटचा ध्यास धेत होता. क्रिकेटला अस्सल 
इंग्लिश वैभव त्यानेच प्राप्त करून दिलं. 

आज इंग्लंडात किताबतीचा जमाना सुरू झाला आहे. ग्रेस 
आज असता तर त्याला “सर' ही किताबत नक्कीच लाभली असती. 
परंतु सर डब्ल्यू. जी. ग्रेस' ही कल्पनाच विनोदी आहे. अहो, ग्रेस 
ही एक संस्था होती तेव्हा किताबतीला अथं प्राप्त झाला असता- 
झा (लाालाल ! ७०७७ 


३७ 


अनुक्रमणिका 


“डा ॥कळ, 
क्रिकेटच्या खेळातील विविध क्षेत्रात निरनिराळ्या क्रिकेट- 
पट्नी आपल्या नावीन्यपूणे कर्तृत्वाने तऱ्हेतऱ्हेचे विक्रम 
केले आहेत. जॅक हॉन्ज ह्याने १९७ शतके फडकावून शतकांचा विकम 
केला आहे, डॉन ब्रॅडमन तर धावा काढण्याचे यंत्र म्हणून ओळखला 
जातो. फरेडी टरुमन याने कसोटी सामन्यात ३०७ गडी वाद करण्याचा 
उच्न्चांक गांठला आहे, तर गेरी सोबर्स आज बॅटिंग व बोलींगमध्ये 
अजोड असे प्राविण्य मिळवून ' झाले बहु, होतील बहु, आहेतही बहु 
परंतु यासम हा ' होऊ पहात आहे. अशा तर्‍हेने क्रिकेटपटूनी मैदान 
गाजवून आपले नाव सुवर्णाक्षरानी लिहून ठेवले आहे, पण इंग्लंडचा 
कप्तान कोलीन कौड़ी ह्याने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध नुकतीच संपलेली 
कसोटी सामन्यांची मालिका जमेस धरून असे दिसून येईल को, त्याने 
केलेले अनेक जागतिक विक्रम शतकांच्या प्रमाणात आहेत. कसोटी 
सामन्यांच्या नव्वद वर्षांच्या इतिहासात कधीही न झालेले व 
झालेले, होते ते सवे उच्चांक मोडून त्याने नवीनच विक्रम प्रस्थापित 
केले आहेत व तेही सारे त्याच्या केवळ चौदा वर्षांच्या क्रिकेट कार- 
कौर्दीत. १९५४ ते १९६८ या कालखंडात सातत्याने खेळून आपल्या 
खेळातील कौशल्यास जराही धक्का न लावता फॉर्म टिकविला 
आणि कसोटी सामन्यांची शंभरी ओलांडली. कौड़ीला बहुतेक 
सामान्य संख्या माहीतच नसाव्यात. तो फ्त शतकांचीच परिभाषा 
जाणत असावा. शंभरावा कसोटी सामना त्याने शतक फडकावूनच 
साजरा केला. कसोटी सामन्यात पकडलेल्या झेलांचे शतक त्याने 
दोन वर्षांपूर्वीच गाठले होते. प्रथम दर्जाच्या सामन्यातील शतकांचे 
शतकही तों एक दोन वर्षात सहज पुरे करू शकेल. गेल्या मोसमा- 
तील धावा जमेस धरून त्याची एकूण ८१ शतके झाली आहेत. 
शतकांच्या शतकाचा उंबरठा तो लवकरच ओलांडील आणि क्रिकेट- 


मध्ये आपले नाव 'शतकांचा' बादशहा म्हणून अजरामर करून 
ठेवणार हे निश्‍चित. 


कोड़ीने आज क्रिकेटमध्ये जे असामान्य स्थान मिळविले आहे 
ते तो मिळविणारच असे जन्मत:च निश्‍चित झाले होते. जन्मक्षणी 
एखाद्याचे भविष्य ठरणे हे मानव इतिहासातील एकमेव उदाहरण 


म्हणता येईल. त्याचे भवितव्य कोणा एका ज्योतिषाने वर्तविले 
नव्हते तर ते त्याच्याच वडिलांनी ठरविले होते, आखून दिले होते. 


शट 


अनुक्रमणिका 


दातकांचा बादशाह 

कॉलीन काऊड़े 
कॉलीन काऊ 
-सुधीर वैद्य 


नावाची आद्याक्षरे ' पम. सी. सी. ' 

कौड़ीचे वडील दक्षिण भारतांतील चहाच्या मळ्याचे मालक 
असल्याने त्यांचे अनेक वर्षे भारतात वास्तव्य होते. १९२६-२७ मध्ये 
भारतात आलेल्या गिलिंगनच्या संघाविरुद्ध युरोपियन संघा- 
तफ मद्रास येथील एका सामन्यात त्यानी ४८ धावांचा उच्चांक 
केला होता. एक उत्कृष्ट फलंदाज म्हणून ते ओळखले जात होते. 
भाईलाही क्रिकेटचा खेळ आवडे. मग झालेच! आपल्या चिरंजीवानीही 
क्रिकेट खेळून त्यात प्राविण्य मिळवावे अशी दोघांचीही उत्कट इच्छा 
होती. दोघानीही एकमत करून २४ डिसेंवर १९२३२ रोजी त्याना 
झालेल्या अपत्याचे नाव त्यानी मायकेल कोलीन कोौड़ी असे ठेवून, 
४1. €. €. ह्या ख्यातनाम सर्वोच्च मध्यवर्ती क्रिकेट संघटनेच्या 
आद्याक्षरांशी मिळती जुळती आद्याक्षरे होतील अशा पद्धतीने नाव 
ठेवून कोलीन कौड़रीचा जन्मापासूनच क्रिकेटणी घनिष्ट संवंध जुळ- 
विण्याचा प्रयत्न केला. 

कौड़रीने आयुष्यभर क्रिकेट खेळावे असे भवितव्य त्याच्या 
आईवडिलानी जन्मावरोबरच ठरविले. कौोडीचा जन्म क्रिकेट 
खेळण्यासाठी आहे असे २४ डिसेंबर १९३२ रोजी निश्‍चित झाले 
होते. याहीपेक्षा ञाश्‍्च्यंकारक गोष्ट म्हणजे एवढ्या लहानपणी 
आखून दिलेला भार्ग कोलीन कौड़ी गेली ३६ वर्षे यशस्वीरीत्या 
आक्रमीत आहे, एवढेच नव्हे तर क्रिकेटमध्ये त्याने अढळ स्थान मिळ- 
विले आहे. मातापित्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे कोलीन सातत्याने क्रिकेट 
'खेळत आहे. प्रत्येक मुलगा आपल्या आईवडिलांच्या आकांक्षा 
पुर्‍या करतोच असे नाही, पण कोलीन मात्र त्या तंतोतंतपणे पुर्‍या 
करीत आला आहे. त्याला क्रिकेट खेळण्याची कला खरोखरीच 
अवगत आहे. 

वयाच्या साडेपाच वर्षेपर्यंत तो वडिलांजवळ बंगलोरलाच 
राहिला. तो तेथे वडील आणि घरगड्यांसमवेत क्रिकेट खेळे. ॥॥.(-.(. 
ह्या आद्याक्षरांचे नाव ठेवून कोलीन मोठा क्रिकेकपटू व्हावा एवढी 
इच्छा प्रकट करून वडील स्वस्थ बसले नाहीत, तर त्यानी तो मोठा 
होत गेल्यावर त्याला टेनिस कोर्टवर क्रिकेटचे धडे देण्यास सुरुवात 
केली व त्याच्या क्रिकेटचा पाया रचला. 

सहाव्या वर्षी कोलीनला एकट्यालाच इंग्लंडला पाठविले 


व 'गा0॥2७ ह्या सुप्रसिद्ध शाळेत घातले. ह्या शाळेत 
अभ्यासाबरोबरच आठवड्यातील चार दिवस हेडमास्तरांकरवी 
क्रिकेटच्या तंत्राचे शिक्षण दिले जाई, दोन दिवस सामने होत असत 
व रविवारी संपूर्ण विश्रांती असे. पहिल्या वर्षी क्रिकेटचे एवढे ज्ञान 
त्याला पुरे झाले. त्याने पुढल्याच वर्षी आंतरशालेय सामन्यात 
९३ धावा काढून जॅक हॉन्ज बॅट बक्षीस मिळविली. त्याचा खेळ 
पाहून एका रसिकाने त्याला अभिनंदनपर पत्न पाठून प्रेत्साहून दिले. 
क्रीडांगणावर मोठमोठे पराक्रम करण्याची महत्वाकांक्षा वाढविण्यास 
हवे प्त इतके प्रभावशाली ठरले की ते पत्र त्याच्या शय्यागृहात परेम- 
मध्ये अजूनही टांगून ठेवलेले दिसले. ह्या पत्मापासूनच त्याला नेहमी 
स्फूर्ती मिळत असे ते असे तो आपल्या “गा 8 8 १२९]०101” 
ह्या भात्मचरित्नात म्हणतो. 

गोळंदाजाचा फलंदाज झाला' 

एक उत्कृष्ट लेग-ब्रेक बोलर म्हणून कोलीनने आपल्या 
क्रिकेटची सुरुवात केली. त्यावेळी सुरुवातीच्या एका सामन्यात 
त्याने ३८ धावात नऊ गडी बाद केले होते. त्यात एका “ हॅट-ट्रिक “चा 
सुद्धा समावेश होता, बोलर असल्याने तो नेहमी अकरावा खेळत असे. 
जसजसे तो फलंदाजीमध्ये प्रभुत्त मिळवू लागला तसतसे तो 
बॅटिंग ऑडंरमध्ये वर वर चढू लागला. 

१९४६ साली त्याला पहिल्या दर्जाच्या आंतरशालेय क्रिकेट 
स्पर्धेत गोलंदाज म्हणून खेळावयास मिळाले. त्या पहिल्याच वर्षी 
त्याने आपल्या चतुरस्त्र खेळाची सर्वांना चुणुक दाखविली. एका 
सामन्यात त्याने ७५ व ४४ धावा काढल्या आणि विरुद्ध संघाच्या 
पहिल्या डावात ५८ धावात तीन व दुसर्‍या डावात ५९ धावात 
पाच बळी घेतले आणि शाळेला सामना जिकून दिला. त्याच्या ह्या 
चतुरस्त्र खेळाचे वर्णन करताना 1.01007 ंगा& ने म्हटले होते 
की “एका लेगब्रेक बोलरला बौटिंग ऑर्ड रमध्ये बढती मिळाली. 

तिसर्‍या वर्षी, १९४९ मध्ये तो शाळेचा कॅप्टन झाला आणि 
दुसर्‍याच सामन्यात त्याला मोठे आव्हान स्वीकारावे लागले. कमीत 
कमी वेळात २५४ घावा करून सामना जिकावयाचे आव्हान त्याने 
स्वीकारलेही. स्वतः आघाडीला आला आणि सामना संपण्यास ४० 
मिनिटे असताना दोन गडी बाद २६२ धावा करून सामना जिकला. 
त्याने नाबाद १८१ धावा काढून शाळेच्या चाळीस वर्षांच्या फलं- 
दाजीतील उच्चांक गाठला. 

ह्या मोसमात त्याने बॉटिंग-बोलींगच्या सरासरीत १९४८ च्या 
हंगामाप्रमाणे' पुन्हा एकदा अग्रक्रम मिळविला. त्याची त्यामुळे 
ए०॥०॥० 5क्०$ संघात विनासायास निवड झाली. त्यावेळी त्याने 
६२ धावात €0ण१॥ताा€त $शश०& चे पाच गडी बाद केले 
त्यामध्ये पीटर मे हाही होता. 

: विस्डेन 'कडून गौरव 

१९५० साली त्याला अव्वल दर्जाच्या सामन्यात खेळावयास 

मिळाले. त्या वर्षीच्या खेळाचा आढावा घेताना ४71७0 ह्या 


सुविख्यात क्रिकेट वाषिकाने कौड़ीच्या “ एखाएंतृ्हा चा 
कॅप्टन कौड़ी ह्याने केंट परगण्याकडून खेळताना पहिल्याच वर्षी 
आपल्या क्रिकेट कारकीर्दीची सुरूवात यशस्वीरीत्या केली आहे. फक्त 
लेस्ली एम्स्‌ आणि कोलीन कोड़ी ह्यानीच वेगवान गोलंदाजीला 
आत्मविश्‍वासाने तोंड दिले.” असा उल्लेख केला आहे. 
बॅटिंगची जबाबदारी वाढत गेल्याने त्याच्या गोलंदाजीवर 
परिणाम होऊ लागला व बॅटने तो जितक्या उत्कृष्ट रीतीने खेळू 
लागला तितक्याच प्रमाणात त्याची गोलंदाजी निष्प्रभ ठरू लागली. 
१९५२ पासून तो ऑक्सफर्ड विद्यापीठातर्फे खेळू लागला व 
पुढे तिसऱ्याच वर्षी त्याने विद्यापीठाचे कणंधारपद भूषविले. 
नामवंत खेळाडूंचा खेळ पाहून त्यापासून काही शिकता येईल 
याकडे त्याचे नेहमी लक्ष असते. त्यादृष्टीनेंच तो सामने पाहत असतो. 


. बिश्याद आहे कॅच सुटण्याची 

भारतीय क्रिकेट क्लबच्या कार्यालयात एकदा एक १०/१२ 
वर्षाचा मुलगा आला. सुदैवाने त्याच वेळी क्लबच्या संघाचे क्णंघारही 
तेथे आले होते. मुलाने ' बंडू बडोदेकर ' असे आपले नाव सांगून 
क्रिकेटक्षेत्रात, विशेषतः भारतीय संघाच्या दृष्टीने आपण फार मह- 
त््वाचा शोध लावला असल्याचे सांगितले, तेव्हा कणंधार त्याचे 
म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकू लागले. तो म्हणाला, “ मॅचमधला एकही कॅच 
सुटणार नाही असा माझा शोध आहे.” अधिक स्पष्टीकरण करण्यास 
सांगितल्यावर तो म्हणाला, “ कसोटी सामन्यासाठी वापरावयाच्या 
चेंडूमध्ये लोखंडाची गोळी बसवून ठेवायची आणि खेळाडूंच्या हाताच्या 
सवं बोटातून लोहचृंबकाच्या आंगठ्या घालावयाच्या; मग काय 
बिशाद आहे की एकही कॅच सुटेल! ” 


अनिलचे अजब अंदाजपत्रक 

क्रिकेट मॅचला अनिल आरोळकर भारी तिकोट काढून 
आला होता. त्याच्या तुटपुंज्या पगारात त्याला हे कसं परवडतं म्हणून 
मी त्याला भीतभीतच त्याबद्दल विचारलं. त्यावर तो अगदी सहजपणे 
म्हणाला, “ मी माझ्या उत्पन्नाचं अंदाजपत्रकच आखून टाकलं आहे. 
पगाराचे ४० टक्‍के घरभाड्यात, ४० टक्के अन्नधान्यादि पदार्थात, 
२० टक्‍के कपड्यात आणि २५ टक्के नाटक-सिनेमा-खेळ इत्यादींमध्ये 
मी खरचं करतो. ” मी म्हणालो, “ अरे हे तर सव्वाशे टक्‍के झाले. ” 
अनिल म्हणाला, “ मला ते माहीत नाही असं समजता की काय?” 


-- किशन 


३९ 


अनुक्रमणिका 


१९५२ मध्ये भारतीय संघाचे कर्णधार विजय हजारे ऑक्सफड 
विद्यापीठाविरुद्ध खेळत असताना कौड़ीला त्यांचा खेळ फार आवडला. 
गुडघ्यावर बसून स्क्वेअरला फटका टोलविण्यासाठी हजारे घेत 
असलेला पवित्रा कौड्रीच्या मनात भरला. लेन.हटनला तो ग्रुस्थानी 
मानतो. नंतर हजारे त्याला आपले देवत वाटू लागले. हटन, हजारे 
व इन्सोल ह्यासारख्या अग्रगण्य फलंदाजांच्या खेळाचा अभ्यास 
करून त्याने आपले क्रिकेट घडविले. लहानपणी त्याच्या खेळातील 
एकाग्रता वाखाणण्यासारखी होती. त्याबद्दल अनेकानी त्याला 
शाबासकी दिली होती. मोठमोठे क्रिकेटपटू त्याच्या खेळाबद्दल 
प्रशंसोद्गार काढीत असत. त्यामुळें त्याचा आत्मविश्‍वास वळावला. 
सुप्रसिद्ध गोलंदाज मॉरिस टेट ह्याजकडूनही त्याला क्रिकेटचे पाठ 
मिळाले होते. अशा तर्‍हेने लहानपणीच त्याला थोरामोठ्यांचे 
मार्गदर्शन लाभल्याने तो क्रिकेटमध्ये चांगलाच वाकबगार झाला. 
कौड़रीचा खेळ मुख्यत्वे 3७७१ 1199 प्रकारचा आहे. 

ऑफ व ऑनला शानदार ड्राईव्ह करण्यात तो पटाईत आहे. गुड- 
घ्यात वाकून सफाईने कट्स्‌ मारण्यात तो सराईत आहे. त्याच्या खेळात 
शैली व॑ कला यांचा सुरेख संगम झालेला आहे. फलंदाजीच्या 
वेळचे पदलालित्य 10०७०1 प्रेक्षणीय असते. १९५५ मध्ये 
दक्षिण भाफिरकेचे द्रुतगती गोलंदाज नील अँडकॉक व पीटर 
हायने ह्यांची फास्ट पण आखूड गोलंदाजी (४1०1६ तथा४टा12) 
कौड्टीच्या ”िफ़छा0 018” पद्धतीमुळे हातावरच आदळत 
असे. पण ह्याही आखूड गोलंदाजीवर त्याने आपल्या 
फॉरवडं खेळात थोडाफार बदल करून मात केली आहे. तो जेव्हा 
आक्रमक रीतीने फलंदाजी करतो तेव्हा त्याच्याकडून निरनिराळ्या 
प्रकारचे स्ट्रोक्स पहावयास मिळतात. ऑस्ट्रेलियामधील फास्ट 
विकेटस्‌वर त्याचा खेळ प्रेक्षणीय ठरतो. 

सुविख्यात क्रिकेटपटू वॉल्टर हॅमंड आणि कोलीन कौड़ी ह्या 
दोघांच्या खेळात बरेच साम्य असल्याने बर्‍याचदा क्रिकेट समीक्षक 
कौड्रीची तुलना हॅमंडशी करतात. हॅमंडप्रमाणे कौड्टी आत्मविश्वासाने 
खेळतो. बॅटिंगची मनोवेधक शैली हॅमंडसारखीच आहे. दोघांची 
शरीरयष्टी धिप्पाड व खांदे रुंद असून सरळ स्ट्रोक्स व ऑफ ड्राईव्ह 
मारण्यात दोघेही सारखेच पटाईत आहेत, म्हणून कौड़ीचा खेळ 
पाहताना तो हॅमंडची आठवण करून देतो. हॅमंडसारखे कौड़रीचे 
स्लिपमधील क्षेत्ररक्षणही अतिशय कसबी व हुकमी आहे. शंभराहून 
अधिक कझेलांवरून हे सिद्ध होतेच. 
डोकाकारांचा 'विकट' धतली 

१९५४ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध झालेल्या चौथ्या कसोटी 
सामन्यासाठी कौड्रीची बारावा गडी म्हणून निवड झाली होती. 
'पण पुढे तीन-चार महिन्यातच ऑस्ट्रेलियाला जाणाऱ्या इंग्लंडच्या 
संघात त्याचा समावेश करण्यात आला. तो आपला पहिला कसोटी 
सामना परदेशात-ऑस्ट्रेलियामधील ब्रिस्वेन येथे खेळला. ह्या 
दौर्‍याचे बेळी तो भक्सफडं विद्यापीठाचा विद्यार्थी होता. 


१९५३ च्या मोसमात केंट परगण्यातील क्रिकेटपटूंच्या बॅटिंग. 
सरासरीमध्ये पहिला क्रमांक (३५.६४) मिळविला होता. पण 
१९५४ सालच्या मोसमात त्याने लक्षवेधी स्कोअसं केले नसताना- 
देखील त्याची ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यासाठी निवड केली म्हणून त्याच्या 
निवडी विरुद्ध टीकाकारानी गदारोळ उठविला होता. पण कोड़ीने 
सिडनी येथे न्यू साऊथ वेल्स विरुद्ध खेळताना दोन्ही डावात शतके 
फडकावून आपली नियुक्‍ती किती साथं आहे हे दर्शविळे व टीका- 
काराना निवड समितीच्या वतीने परस्पर उत्तर दिले. दौऱ्यावरील 
पाच कसोटी सामन्यात खेळून कांम्पटनच्या खालोखाल ३१९ 
धावा करून एकूण सर्व सामन्यात हटन व मे वरोवरीने हजार 
घावा पुर्‍या केल्या. दौरा संपल्यावर सर्व टीकाकारानी एकमताने 


पीटर मे सारखा अगदी भरवशाचा आणि आधारस्तंभ खेळाड 
म्हणून त्याचा गौरव केला. र 


मेलबर्न येथील तिसर्‍या कसोटी सामन्यात त्याने लावलेले 
पहिलेच शतक हे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत काढलेले असल्याने 
फार महत्त्वाचे आहे. इंग्लंडच्या संघाचा १९१ धावात खुर्दा उडविला 
होता. त्यामध्ये एकट्या कौड़़ीच्या १०२ धावा होत्या. प्रख्यात क्रिकेट- 
समीक्षक नेव्हील कार्डसने तर कौड़ीचे * हे पहिलेच शतक म्हणजे 
क्रिकेटमधील असामान्य कतृंत्वाचे उदाहरण” म्हणून प्रशंसिलेले 
आहे. रि 
आघाडीची फलंदाजीडइी गाजविली 

१९५५ मध्ये हटनच्या निवृत्तीमुळे इंग्लंडच्या संघाला 
आघाडीच्या फलंदाजाची उणीव फार प्रकर्षाने जाणवू लागली. 
ट्रेव्हर वेलळीबरोबर केनियन, ग्रेव्हनी, लोसन, आयकिन ह्यासारख्याना 
पाठविण्याचा प्रयोग करून पाहिला पण कोणीही ती कामगिरी 
अपेक्षेप्रमाणे पार पाडू शकले नाही. अखेरीस निवड समितीने कौड्रोला 
आघाडीच्या फलंदाजीची सवय करायला आज्ञा केली. कौड्रीने हा 
आदेश शिरसावंद्य मानून अव्वल दर्जाच्या सामन्यात भरपूर 
प्रॅटीस करून निवड समितीच्या विश्वासास तो पात्र ठरला. 
आघाडीचा फलंदाज म्हणून त्याने १९५६ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 
कसोटी सामन्यात थोडेफार यश संपादिले; पण त्याला घवघवीत यश 
कमविता न आल्याने दक्षिण आफिरकेच्या दोऱयावर शेवटी शेवटी 


परत चोथ्या-पाचव्या क्रमांकावर बॅटिंग करावी लागली. मात्र वेळ 
येईल त्याप्रमाणे तो अधूनमधून आघाडीला बौटंगसाठी खेळत 
असतोच- 

दक्षिण आफिरकेच्या दौर्‍यावरून परतल्यावर १९५७ साली 
त्याने कॅट परगण्याची धुरा वाहण्यास प्रारंभ केला तो आजपयंत. 
ह्याच वर्षी त्याने एका जागतिक विक्रमात भाग घेतला. बमिगहूम 
येथील पहिल्याच कसोटी सामन्यात वेस्ट इंडिजच्या रामाधीनने 
इंग्लंडच्या फलंदाजाना फक्त १८६ धावात लोळविले व नंतर 
वॉलकॉट, सोवसं, स्मिथ, वॉरेल ह्यांनी ४७४ धावांचा डोंगर रचला. 
अशा परिस्थितीत दुसर्‍या डावात पीटर मे बरोबर कौड़ीने ४११ 
धावांची भागीदारी करून चौथ्या विकेटसाठी जास्तीत जास्त 
धावांच्या भागीदारीचा जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला. 


अनुक्रमणिका 


यानंतर मला 
प्रन्हा मूल 
केव्हा व्हावे 


,बालकाच्या विकासाच्या दृष्टीने त्याच्या जीवनातील . मोफत सेल्ला व सहाय यांच्यांसीठी 
पहिल्या चार पाच वर्षांचा काळ फार महत्त्वाचा ,,: नजीकच्या कुटुंब नियोजन केंद्रात 
असतो असं डॉक्टसं सांगतात. मातेच्या आरोग्याच्या ” विचारणा करा. 
दृष्टीनेही, पहिल्या अपत्याचा पाठीवर तिला निदान 
तीन-चार वर्षांनंतरच पुन्हा मुठ होणे इष्ट असते. 


आणि लक्षात ठेवा : 


संतती नियमनाच्या अनेक साघ्या ब परिणामकारी 
पद्धती जाजमितीस उपलब्ध आहेत. आता 
भपत्यजन्म हो योगायोगाची अथवा नशिबाची गोष्ट 
राहिले ली नाहीं. पाहिजे तेन्हाच आपणांस अपत्य 

न होऊ देणे आता तुमच्या हातचे आहे. 


०८०/7.५१/२४ 


दीपावली डिसंबर १९६८ ४१ 


अनुक्रमणिका 


- लक्ष देऊ नका! 
कसोटी सामन्यानंतर बरेच झेल सोडलेल्या एका खेळाडूचा 


मित्र त्याला भेटला नि म्हणाला, ' “ तुझ्यावर “ दाणादाण ' पत्नात 
किती टोका आलीय ती पाहिलीस का? " खेळाडू म्हणाला, “ मला 
माहिती आहे तो “* दाणादाण 'चा संपादक. त्याला स्वत:ची मुळीच 
अक्कल नाही. लोक बोलतात त्याचीच तो केवळ पोपटपंची करीत 
असतो. त्याच्याकडे लक्ष देऊ नको! ” 


तेवढी बॅट काटून घ्या की ! 
क्रिक्रेटच्या खेळाची माहिती नसलेला एक खेडवळ एकदा 
क्रिकेटचा सामना पाहात उभा होता. गोलंदाजाने चेंडू टाकला की 
फलंदाज तो फटकावीत असे. ते पाहून त्याने चौकशी केली की या 
चेंडू फेकणार्‍याने काय करायचे असते. तिथे उभ्या असलेल्या एकाने 
खुलासा केला की त्याचा चेंडू फलंदाजानजिकच्या दांड्याना लागला 
म्हणजे तो 'बाद' होईल. तेव्हा तो खेडूत म्हणाला,“ते तर अगदी सोपं 
आहहे. त्याच्या आजूबाजूला ५/६ जण दिसताहेत, त्यानी त्या फलं- 
दाजाला घरून त्याच्या हाताची ती फळी काढून घ्यावी, म्हणजे 
पहा चेंडू त्या दांडयावर आपटतो को नाही ते. ” 
-- किरन 


आणखी एका जागतिक विक्रमात कौड़रीने भागीदारी केली 
आहे. ती भागीदारी बॉटिंगची वरची फळी सांभाळताना नव्हे तर 
अगदी शेवटी शेवटी खेळताना केली आहे. १९६३ साली वेलिंग्टन 
येथील दुसर्‍या कसोटी सामन्यात क्षेत्ररक्षण करीत असताना त्याच्या 
हाताची बोटे इतकी दुखावली होती को त्याला बॅटही नीट धरता 
येत नव्हती. म्हणून दुसर्‍या दिवशी बॅटिंगसाठी अगदी खालच्या 
क्रमांकावर म्हणजे सातवी विकेट पडल्यावर आला. बोटांना इजा 
झाली असल्याने बॅट धरण्याची पद्धत वदलून त्याने नावाद शतक 
झळकाविले. आणि यष्टीरक्षक स्मिथबरोबर नवव्या विकेटसाठी 
१६३ धावांची भागीदारी करून एक नवा जागतिक उच्च्चांक 
प्रस्थापित केला. 
विक्रमांचीच मालिका 

१९५८-५९ मध्ये ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंडला गेलेल्या इंग्लंडच्या 
संघाचा कौड़ी उपनेता होता. कर्णधारपद भूषविण्याचा मान त्याला 
१९५९ मध्ये भारताविरुद्ध झालेल्या चौथ्या कसोटी सामन्यात 
मिळाला. कारण कणंधार मे हा आजारी पडला होता. कणंधारपदाची 
माला खऱ्या अर्थाने १९६० मध्ये दक्षिण आपिरकेविरुद्ध झालेल्या 
भामन्यात कौड़ीच्या गळयात पडली. त्याने आजपर्यंतच्या २४ 
कसोटी सामन्यांचे नेतृत्व स्वीकारलेल्या सामन्यांमध्ये तो ४ वेळा 
हरला तर आठ वेळा त्याने विजयश्री संपादिली. पाकिस्तानखरीज 


|. 8. 


सव देशात मिळून खेळलेल्या १०१ कसोटी सामन्यात त्याने एकूण 
७,११७ धावा केल्या असून डॉन ब्रॅडमनच्या ६९९६ धावांचा उच्चांक 
मोडला व वॉल्टर हॅमंडच्या ७,२४९ धावांचा सर्वांक ओलांडावयास 
त्याला आता कितीसा अवधी लागणार ? पाकिस्तानखेरीज सवे 
देशात व पाकिस्तानसहीत सर्व देशांच्या संघांविरुद्ध त्याने शतक 
झळकाविले असून १९६२ साली पाकिस्तानविरुद्ध ओव्हूलवर 
काढलेल्या १८२ धावा हा त्याचा कसोटी सामन्यातील सर्वोच्च 
स्कोअर होय 

१९५० ते १९६८ ह्या १८ वर्षांच्या प्रथम दर्जाच्या क्रिकेट 
कारकोर्दीत त्याने एकूण ३३,३४६ धावा केल्या असून ८१ शतके 
फडकाविली आहेत. त्यांच्या धावांची सरासरी प्रत्येक डावात ४३.७० 
पडते. ह्या काळात त्याने मोसमात हजार धावा काढण्याचा विक्रम 
२२ वेळा केला असून दोन मोसमात दोन हजार धावांची मजल मारली 
आहे. एका सामन्यातील दोन्ही डावात शतके लावण्याचा पराक्रम 
त्याने तीनदा केला आहे. १९६२-६३ मध्ये अंडलेड येथे दक्षिण 
ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध केलेल्या ३०७ घावा त्याच्या प्रथम श्रेणीच्या 
सामन्यातील सर्वात जास्त धाबा होत. 
पितछत्र हरपळे 

कोड्रीचे क्रीडानंपुण्य फक्त क्रिकेटपुरते मर्यादित नव्हते. शाळा- 
कॉलेजमध्ये असताना तो इ तरही खेळ खेळत असे. रॅकेट, टेनिस गोल्फ 
रग्‌ बी, फुटबॉल वगेरे खेळातही त्याने बक्षिसे मिळविली आहेत 
एकदा फुटबाल खेळताना त्याच्या दोन्ही पायांच्या आंगठःयाना जबर 
मार बसला होता. त्यामुळे त्याने फुटबॉलला कायमचा रामराम 
ठोकला. नंतर पुढे एका क्रिकेट सामन्यात एका वेगवान चेंडूने ह्याच 
अंगठ्यावर पुन्हा एकदा दुखापत झाली. दहा दिवस असह्य कळा 
सोसाव्या लागल्या. वडिलाना जेव्हा तो आपले दुःख सांगू लागला, 
तेव्हा ते म्हणाले, “ हात वेड्या, एवढ्या मामुली दुखापतीने काय 
रडतोस. क्रिकेटपटूना याहीपेक्षा मोठ्या जखमा होतात. अशा तऱ्हेने 
तू जर लहानशा बाबतीत रडत बसलास तर तू पुढे क्रीडांगण कसे 
गाजविणार.” 

अशा तर्‍हेने अगदी लहानपणापासून कौड़ीला प्रोत्साहून 
देणारे त्याचे वडील आजचा कौड़रीचा लौकिक पहावयास ह्यात 
नाहीत, हा मोठा दैवदुविलास होय! वडिलाना आपल्या चिरंजीवाने 
खेळलेला निदान पहिला कसोटी सामना तरी पहावयास मिळावा, 
पण छे! ते तसेही शक्‍य नव्हते. १९५४-५५ साली ऑस्ट्रेलियाच्या 
दौर्‍्यावर्र जाणार्‍या संघात कोलीनची प्रथमच निवड झाल्याची सुवार्ता 
त्याना ऐकावयास मिळाली, एवढेच ! सत्कारांथं त्यानी मेजवानी 
दिली व दौऱ्यावर निघताना कौड़ीला 'शुभास्ते पंथान:' केले आणि 
कोड़ीचा बोटीचा प्रवास संपतो न संपतो तोच इकडे मायदेशी 
वडिलांचे आकस्मिक निधन झाले. ज्यानी कौड़ीचे क्रिकेट ठरविले- 
घडविले त्याना ते बहरलेले व फलद्रूप झालेले पहावयास न मिळणे 
ही निसर्गाची क्र चेष्टाच नव्हे तर काय? 


अनुक्रमणिका 


>>>*>« डिसिंरण्दी |पा]व|ली ० ६८ 


वडिलांच्या आकस्मिक निधनामुळे त्याचा आथिक पाठिंबा 
खुंटला. त्याला ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील शिक्षण अपुरेच सोडावे 
लागून नोकरीच्या शोधार्थ अन्यतन जावे लागले. एका क्रिकेटप्रेमी 
कापड व्यापाऱ्याच्या 1)९08917111017 510168 मध्ये त्याला नोकरी 
लागलीच मिळाली. अजूनपर्यंत तो तेथेच नोकरी करीत आहे. 
आरामशीर नोकरी असल्याकारणाने त्याचे शरीर स्थूल बनत चालले 
होते व त्याचा परिणाम त्याच्या क्रिकेटवर होऊ लागला. तेव्हा 
त्याला नित्यनियमाने व्यायाम करावा लागे व आपलें वजन काबूत 
ठेवावे लागे. क्रिकेटसाठी प्रमाणबद्ध शरीरयष्टी ठेवण्याकडे त्याचा 
कटाक्ष असतो. शाळेत असताना देखील त्याला नियमितपणे व्यायाम 
करण्याची सवय होती. कारण तसे न केल्यास झोपण्याच्या वेळी 
त्याना फटक्यांची शिक्षा मिळे. 


त्याने वेळोवेळी केलेल्या पराक्रमाबद्दल त्याचा अनेकजणानी ._ 


गौरव केला आहे. १९५३ साली “ उत्कृष्ट तरुण क्रिकेटपटू” म्हणून 


इंग्लंडमधील (1८६७६ 71८15 (1७७ ने त्याची वाहवा केली. 
१९५५ च्या विस्डेन वाषिकाच्या क्रिकेटपटूंच्या पंचायतनात बसण्याचा 
मान त्याला मिळाला. 


कोड़ी आज पस्तीस वर्षांचा आहे. पण तो एखाद्या विशीतल्या 
खेळाडूसारखा बॅटिंग करीत आहे. त्याचा चालू फॉर्म आणखी पाचसहा 
वर्षे टिकला तर तो कोणालाही पादाक्रांत न करता येण्यासारखी 
शिखरे गाठील व आजवर गाठलेल्या उत्तृंग शिखरावर सोन्याचा 
कळस चढवील असे बिनधोकपणे म्हणता येईल.आजवर त्याने शतकांची 
परिभाषा प्रमाण मानली आहे. त्याबरहुकूम त्याने धावांची शतके 
गाठली, झेलांचे शतक पुरे केले, कोणी कधीही करू शकले नाही त्या 
कसोटी सामन्यांची शंभरी पुरी केली. म्हणून त्याची बॅट आगामी 
काळात आणखी काय काय पराक्रम करणार हे पाहण्या-वाचण्या- 
साठी क्रीडारसिक उत्सुक आहेत. 


दृष्टिक्षेपात कोलीन कौड़ीची क्रिकेट कारकोषे 


विरुद्ध संघ कसोटी सामने डाव नाबाद एकूण धावा  सर्वांक सरासरी शतके 
ऑस्ट्रेलिया ३५ ६्र डू ' २,२०८ ११३ ३८. ०६ प्‌ 
१७ ऱ्‌न ष्‌ १,०३४ नाबाद १२८ ६०.८२ र 
न्यूझीलंड १४ २७ १ १,०२१ नाबाद १२८ ३९.२६ ३ 
दाक्षण आपिरका २१ ३७ २ १,७५१ १५५ ५०.२८ द्‌ 
वेस्ट इंडिज । ८ ११ र ६५३ १५ड ७२.५५ ३ 
भारत 
पाकिस्तान द्‌ ९ १ ५० १८२ ५६.२५ २ 
एकूण १०१ १६८ १५ ७,११७ १८२ ४६.५१ २१ 


य मृत्यु 


काही क्रिकेटियसं मुंबईच्या स्टेडियमवर सरावासाठी 
आले होते. पुरेशी प्रॅक्टीस झाल्यानंतर परत जाताना आपापसात 
गप्पा रंगत आल्या होत्या. चंदू बोर्डे एकदम गंभीर झाला. त्याला 
खडकीनजीक झालेल्या अपघाताची आठवण झाली. जीवावर 
बेतलेला तो प्रसंग सांगून तो आपले सामान आवरू लागला आणि 
त्याच्या जवळ उभा असलेल्या रमाकांत देसाईने मिस्किलपणे 
पुढील चौकार हाणला, “ इथे ओणाळला मृत्यू! " 


मी जिंकलो : मी हरलो 


॥ 
बरेचसे नावाजलेले खेळाडू, ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंडच्या 
दौर्‍यावर गेल्यामुळे अननुभवी तरुण खेळाडूना हाताशी घेऊन 
मनोहर हर्डीकर मोठ्या जिह्दीने झुंजला. क्रिकेट इतिहासात 
नव्याने नोंद केली गेली, “ मुंबईने सतत दहा वर्षे रणजी करंडक 
जिकून जागतिक विक्रम तिर्माण केला. 


सतत ९ वेळा जिंकून जागतिक विक्रमाची बरोबरी केल्या- 
नंतर १० व्यांदा तो जिकून नवा विक्रम करणार्‍या हर्डीकरला 
वेस्ट इंडीज संघाविरुद्ध फक्त एकदाच कसोटी सामना खेळायला 
मिळाला आहे. त्याची आठवण ठेवून तो निवृत्त झाल्यावर म्हणतो 
आहे, 


“मी जिकलो, मी हरलो! ” 


अनुक्रमणिका 


४8४ 


उमेश कुळकणी 


भारतात 


रंगा सोहोनी 


सदा मोहोळ 


द्रुतगती गोलंदाजांचा अभाव ही भारताची अलिकडे डोकेदुखी होऊन राहिली 
आहे. त्याबाबत सुप्रसिद्द गोलंदाज श्री. रंगा सोहोनी, श्री. सदा मोहोळ आणि 


. श्री. उमेश कुळकर्णी यानी खास दीपावलीसाठी प्रा. अविनाश केळकर यांच्यापाशी 


व्यक्त केलेले हे विचार... . 


भारतीय क्रिकेट संघाने गेल्या दोन वर्षात इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया व न्यझीलंड या देशांचे 
दौरे काढले. न्यूझीलंडसारख्या दुबळ्या संघाविरुद्ध परदेशात कसोटी मालिका जिंक- 
ण्याचाही प्रथमच मान मिळविला; परंतु याच न्यूझीलंडने एका कसोटी सामन्यात आपल्या 
संघाला पराभूत केले. ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड या दोन्ही संघानी आपल्या संघाचा 
सवंच्या सवव कसोटी सामन्यात पराभव केला. इंग्लंडचा दौरा पुरा झाल्यावर आपल्या 
संघाचा कर्णधार पतौडी याने पराभवाची मीमांसा करताना असे एक विधान केले की 
भारताने किमान दोन द्रुतगती गोलंदाज तयार केल्याशिवाय परदेशाचा दौरा काढण्याची 
घिसाडघोई करूनये; परंतु या घोषणेनंतर आपण कांय केले? काय करणार आहोत? 
त्यासंबंधी काही निश्‍चित योजना आपल्यापाशी आहेत का? कौ घोषणाया उच्चारल्यानंतर 
आपणत्या नेहमीप्रमाणे विसरून जावयाच्या असतात. 


अनुक्रमणिका 


दुतगती गोलंदाजकां नाहीत! 


भारतात आज जलदगतीगोलंदाजांचे दुभिक्ष कां? स्थूलमानाने 
तीस वर्षापूर्वी आपल्याकडे महंमद निसार आणि रामजी हे जागतिक 
कौर्तीचे द्रतगती गोलंदाज होते. अमरसिंग, शूते बॅनर्जी ह्यांचा वेग 
निसार-रामजी यांच्याइतका नसला तरीही त्यांना आजच्या मानाने 
जलदगती गोलंदाजूच म्हणावे लागेल. १९४० च्या सुमारास 
पंचरंगी सामन्यात मु सलमान संघातून एका सामन्यात खेळलेला व 
मागाहून डावलला गेलेला मीर मजुल महंमद किवा त्याच सुमारास 
हिंदू संघातून एक दोन सामन्यात खेळून चमकून गेलेला देवराज 
पुरी ह्यांची गणना द्रतगती गोलंदाजात करावी लागेल. यापुढील 
कालखंडात तयार झालेले रंगा सोहोनी, दत्ता फडकर, रंगाचारी 
हे खरेखुरे द्रुतगती गोलंदाज नसले तरी उत्कृष्ट मध्यम द्रुतगती 
गोलंदाज होते. स्थूलमानाने असे म्हणता येईल को १९५० नंतर 
आपल्याकडं द्रुतगती सोडाच पण फडकर यांच्या निवृत्तीनंतर आघा- 
डीचा उत्कृष्ट असा मध्यमगती गोलंदाजही तयार झालेला नाही- 
ज्याना आपण आज आघाडीचे मध्यमगती गोलंदाज म्हणतो त्या 
रमाकांत देसाई,उमेश कुळकर्णी यांचा प्र भाव ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंडच्या 
दौऱ्यात कितीसा पडला? त्यातही गेल्या पाच वर्षात पतौडीच्या 
अमदानीत आघाडीची गोलंदाजी कुणी करावी याला काही धरबंधच 
राहिला नाही. पतौडी, सलीम दुराणी, वाडेकर, चंद्रशेखर हे काय 


आघाडीचे गोलंदाज आहेत? फार काय इंग्लंडमधील दौर्‍यात एका 


कसोटी सामन्यात यष्टीरक्षक म्हणून अंतर्भाव झालेल्या बुधी 
कुंदरन्‌ यालाच ही कामगिरी कणंधाराने दिली होती हे आठवते 
ना? वेस्ट इंडीजवरोवर झालेल्या मुंबईतील कसोटी सामन्यात 
“नवा चेंडू हिरवळीवर घासून मग तो दुराणीकडे देण्याचा मूखपणा 
आपणच केला ना? भारतासारख्या पन्नास कोटी लोकसंख्या असणार्‍या 
राष्ट्राची यात काहीच मानहानी होत नाही का? पण आपण पन्नास 
हजार प्रेक्षकानी हे दृश्य डोळयावर कातडे ओढून लाचारीने पाहिले. 
त्याचे पडसाद मागाहून वृत्तपवातून तरी उमटले का? ही सवच 
परिस्थिती चिंतनीय आहे. रामजी, निसार, अमर्रासग, बॅनर्जी,फडकर, 
रंगाचारी- ज्या मातीतून निर्माण झाले त्याच मातीतून आता नवे 
गोलंदाज तयार होणार नाहीत का? था सवे परिस्थितीला 
जवाबदार कोण? यातून काही नवी दिशा दिसेल का? हे 
समजून घेण्यासाठी मागील पिढीतील भारताचे एक आघाडीचे 
गोलंदाज श्री. रंगा सोहोनी, इंग्लंडच्या दौऱ्यावर गेलेले महाराष्ट्राचे 
एक प्रसिद्ध गोलंदाज श्री. सदा मोहोळ आणि ऑस्ट्रेलिया-व्यझीलंडच्या 
दौर्‍्यावरून नुकतेच आलेले श्री. उमेश कुळकर्णी यांच्याशी मी 
चर्चा केली. श्री. सोहोनी हे इंग्लंड ( १९४६ ) व ऑस्ट्रेलिया 
(१९४७-४८) या दोन्ही देशांच्या दौऱ्यावर गेलेले होते. आघाडीचा 
गोलंदाज म्हणूनच त्यांची निवड झालेली होती. शिवाय महाराष्ट्र 
आणि मुंबई या दोन्ही संघाचे कर्गंधारपदही त्यानी (रणजी करंडक 


सामन्यासाठी) भूषविले होते. त्यांच्या सारख्या अनुभवी आणि 
मुरब्बी खेळाडूच्या सूचना मोलाच्या ठराव्यात. श्री. सदा मोहोळ 
याना कसोटी सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली नाही. गेली 
८/९ वर्षे महाराष्ट्र संघाच्या गोलंदाजीचे ते एक आधारस्तंभ होते. 
नव्या आणि जून्या अशा दोन्ही प्रकारच्या चेंडूने गोलंदाजी करण्यात 
ते कुशल आहेत. 

आज निसार-रामजी-अमरसिंग कां तयार होणार 
नाद्दीत! 

माझ्या प्रश्‍नाना उत्तरे देताना श्री. रंगा सोहोनी म्हणाले, - 
“ आपल्याकडे पूर्वी निसार, रामजी किवा शूते बॅनर्जी हे जागतिक 
दर्जाचे द्रुतगती गोलंदाज होऊन गेले. अमरसिंग, दत्ता फडकर किवा 
रंगाचारी यांच्यासारखे सामने जिकून देणारे दर्जेदार मध्यमगती 
गोलंदाज झाले. ज्याना महत्त्वाच्या सामन्यात फारशी संधीच 
मिळाली नाही असे महाराष्ट्राचे कै. के. एम्‌. जाधव,, देवराज पुरी, 
मीर मजुल महंमद यांच्यासारखे बरेच द्रुतगती गोलंदाज आपल्या 
देशात पुर्वी निर्माण झाले. मग आता कां होणार नाहीत? मी याबाबत 
आशावादी आहे. परंतु आपल्याजवळ याबाबत कोणतीही योजना 
नाही. आपण फक्त घोषणा करतो. त्याप्रमाणे कृती कुणी करायची?” 

“ याबाबत आपण काही योजना सुचवाल का ?” मी 
विचारले. 

“ भारतात सामान्यतः पंध रा सोळा क्रिकेट असोसिएशन्स आहेत. 
त्यांनी पाच चांगली ऊंच, तगडी, धडधाकट क्रिकेटप्रेमी मुले निवडावी. 
अशी सुमारे ऐशी मुले निवडून त्यातील निवडक दहा मुलाना 
क्रिकेट शिक्षण द्याबे. त्यासाठी योजनावद्ध आखणी करावी आणि तज्ज्ञ 
शिक्षकासाठी आपल्याच देशातील जुने, अनुभवी गोलंदाज निवडावे. 
आपल्या देशात शूते बॅनर्जी, फडकर, रंगाचारी, गुलाम गार्ड असे 
कितीतरी अनुभवी गोलंदाज आहेत. त्यांचा उपयोग कां करू नये? 
त्यासाठी परदेशातून खेळाडू मागविण्याची आणि त्यासाठी हजारो 
रपये खर्चे करण्याची काय आवश्यकता आहे? आणि हे हजारो 
रूपये वाचवून त्याचा उपयोग होतकरू गोलंदाजाना सकस अन्न किंवा 
पौष्टिक आहार देण्याकडे करावा. ” 

“ पण हा सवं खर्च कुणी करावा? ” 

“ क्रिकेट बोर्डाने. अर्थात या योजनेमुळे एकदोन वर्षात 
ताबडतोब आघाडीचे गोलंदाज तयार होणार नाहीत. त्यासाठी 
किमान पाच वर्षांची तपश्चर्या हवी. होतकरू खेळाडूनी कोणतेही 
व्यसन लावून न घेता खूप तपस्या करायला हवी. धावणे, आसने 
करणे, गोलंदाजीचा सतत सराव करणे, फार काय लाकडे फोडणे 
असले व्यायामाचे प्रकार करून शरीर लवचिक ठेवायला हवे.” 

“ पण आपल्या या निर्जीव खेळपट्ट॒यांबद्दल काय करावे? ” 


४५ 


अनुक्रमणिका 


“ खेळपट्ट्या बदलता येणार नाहीत. परंतु त्यात थोडेफार 
बदल करता येतील. पाणी मारून, रोलिंग कमी करून त्याना सजीव 
करता येतील. कलकत्ता येथील इडन गार्डन्स आणि मद्रासमधील 
चीपक या खेळपट्ट्या गोलंदाजाना अनुकूल आहेत. येथे सामन्यांचे 
निकाल पूर्वी लागत. परंतु हल्ली मद्रासचा कसोटी सामना चीपक 
येथे होत नाही. स्टेडियमच्या निर्जीव खेळपट्टीवर होतो. दुसरे असे 
की प्रत्येक सामन्यात किमान दोन आघाडीच्या गोलंदाजांची निवड 
झाली पाहिजे. होते काय, आपण गोलंदाजांकडून फलंदाजीचीही 
अपेक्षा करतो हे चूक आहे. विशेषतः आघाडीची गोलंदाजी करून 
तो खेळाडू अक्षरश: दमतो. त्याच्याजवळ स्टॅमिनाच उरत नाही. 
कारण गोलंदाजीचा ताण फार पडतो. दत्ता फडकर यांचे याबाबत 
मी उदाहरण देईन. त्याना दोन्ही करावी लागत. त्यामुळे त्यांचे 
क्रिकेट फार लवकर म्हणजे त्यांच्या वयाच्या तिशीतच संपले. समजा 
त्यानी मागाहून गोलंदाजी टाकली असती आणि केवळ फलंदाजीच 
केली असती तर त्याचा फायदा आपल्याला. आणखी दहा वर्ष तरी 
मिळाला असता. कसोटी सामना पाचही दिवस चालला पाहिजे. 
तो एक दिवस आधी संपला तर आथिक तोटा होतो हे आपले धोरण 
असते. आणखी एक मुहा सुचतो तो असा की आपण प्रत्येक वेळी 
किमान दोन तथाकथित मध्यमगती गोलंदाजाना सातत्याने स्थान 
दिले पाहिजे. या गोलंदाजाना केव्हाना केव्हा आपल्याला कसोटी 
सामन्यात संधी मिळणारच असे प्रलोभन निर्माण झाल्याशिवाय हे 
तरुण केवळ गोलंदाजीलाच चिकटून राहाणार नाहीत. आणखी माझी 
एक तक्रार आहे ती निवड समितीबद्दल. आपण काही विवक्षित 
खेळाडूना वर्षानुवर्षे कसोटी सामन्यातून खेळण्याची संधी देतो. त्या 
वेळी त्याच दर्जाचे, त्याला प्रतिस्पर्धी असणारे इतर खेळाडू असतात 
हे आपण विसरतो.” 

“ हा तुमचा मुद्दा अधिक स्पष्ट करा ना. ” 

“ असं पाहा, आपल्याकडे तीन किंवा चार चांगले दजेदार 
यष्टीरक्षक आहेत असं समजा. आपण काय करतो, एकाला वर्षानु- 
वर्षे संधी देतो. तो जखमी झाला किंवा आजारी पडला तर त्याच्या 
जागी दुसरा घेतो. उरलेले दोन यष्टीरक्षक असतात. त्यांचे काय? 
केवळ त्याना संधी मिळत नाही म्हणून. त्याना दर्जा नाही असा 
अपसमज निर्माण होतो. म्हणून मी असं सुचवीन की आलटून पालटून 
त्या सर्वाना संधी द्यावी. त्यामुळे सर्वाना उत्तेजन मिळते व स्पर्धाही 
वाढते. त्यामुळे प्रत्येकजण जबाबदारीने खेळेल.” 

*“ याबाबत काही उदाहरणे द्याल काय? ” 


“मी आमच्या वेळची दोन तीन उदाहरणे देतो. महाराष्ट्रात 
पुर्वी के. एम्‌. जाघव नांवाचा द्जंदार आघाडीचा गोलंदाज होता. 


त्याला कसोटी सामना किवा एक तरी दौरा मिळाला का? दुसरे 
यापेक्षाही चांगळे उदाहरण मद्रासचा अष्टपैलू खेळाडू रामसिंग याचे. 
तो उत्कृष्ट फिरकी गोलंदाज होता. त्याला कुणी संधी दिली? तिसरे 
उदाहरण कै. सदू शिदे. हा लेगब्रेक गुगली गोलंदाज होता. श्रेष्ठ 
प्रतीचा होता. तो जव्हा फार्मात होता त्यावेळी ऑस्ट्रेलियाचा दौरा 


झाला. (१९४७) झाली का निवड त्याची? यासाठी ज्या खेळाडूंचा 
दर्जा समान आहे, त्या सव दर्जेदार खेळाडूना समान संधी 
मिळायला हवी. नेहमी आपण किमान दोन किंवा तीनही कसोटी 
संघ तयार ठेवायला हवेत आणि खेळाडूची निवड केवळ गुणवत्तेवर 
व्हायला हवी. 

भारतातील निर्जीव खेळपट्टया 

“ आपल्या देशातल्या खेळपट्या निर्जीव आहेत. त्याला 
अपवाद फक्त कलकत्त्याचा. दिवसभर जीव तोडून गोलंदाजी करावी 
पण त्याचा काहीही उपयोग होत नाही" असे सांगून श्री. सदा मोहोळ 
माझ्या प्रश्‍नाना उत्तरे देताना म्हणाले, “ बळी मिळाले नाहीत की 
तुम्ही,प्रेक्षक आमच्या गोलंदाजीला. दर्जाच नाही असे हिणवायला 
तयारच! अशा परिस्थितीत या निर्जीव (19९90 ) खेळ- 
पट्ट्यांवर गोलंदाजानी जीवापाड परिश्रम कां करावेत? तो आपला 
स्टाटं कमी .करतो आणि मध्यमगती किवा फिरकी गोलंदाजीकडे 
वळतो. कारण वळी मिळाले नाहीत तर पुढील सामन्यात आपल्याला 
संधीच मिळणार नाही याची चिता त्याला असते - आणि 
फिरक्या गोलंदाजीमुळे त्याचे परिश्रमही कमी होतात. यामळे 
कोणताही आजचा तरुण सहसा जलदगती गोलंदाजीकडे वळत 
नाही. यासाठी प्रथम खेळपट्टया सजीव करा - गोलंदाजाना 
आणि फलंदाजाना समान संधी मिळेल अशा प्रकारचे त्यात फेरफार 
करा असेच मी सुचवीन. शिवाय आजच्या तरुणापुढे इतर देशांप्रमाणे 
गोलंदाजीचे आदर्श आहेतच कुठे?” 

“ आपला आदशं असण्याबद्दलचा मुद्दा अधिक सविस्तर 
सांगाना ? ” 

“ सांगतो. इंग्लंडमधील होतकरू द्रुतगती गोलंदाजांसमोर 
टरुमन किवा स्टॅथम यांचे आदर्श असतात. ऑस्ट्रेलियन लिडवॉल- 
मिलर किवा डेव्हिडसन यांचे आदर्श असतात. तर वेस्टइंडीजमधील 
तरुण हॉल-ग्रिफिथ-सोबसं याना आदर्श मानतात व त्याप्रमाणे 
अनुकरण करतात. तसेच त्यांच्या आवतीभोवती इतरही जलदगती 
गोलंदाज असतात. या अनुकरणातून नवे होतकरू गोलंदाज तयार 
होतात. आपल्या देशात चांगले द्रुतगती सोडाच पण दर्जेदार मध्यम- 
गती गोलंदाजही आज नाहीत. जे आहेत त्यांचा आपण पुरेसा उपयोग 
करीत नाही. त्यामुळे आजच्या तरुणांसमोर आदश असतात ते 
चंद्रशेखर, प्रसन्ना, बेदी किवा नाडकर्णी-दुराणी या फिरकी 
गोलंदाजांचे. यामुळें चांगले द्रुतगती किवा मध्यमगती गोलंदाज 
तयार होणार कसे? 


“ आपण इंग्लंडचा दौरा करून आला आहात. लॅकेशायर 
लीगमध्येही एक वर्ष खेळला आहात. तेथील खेळपट्ट्या गोलंदाजाना 
अनुकूल असतात म्हणजे कशा स्वरूपाच्या असतात?” 

*“ लॅकेशायर लीगमधील क्रिकेटचा दर्जा नेहमीच कमी प्रतीचा 
असतो. तेव्हा आपण इंग्लंडमधील काउंटी सामन्यांच्या खेळपट्॒यां- 
बद्दलच बोलू या! त्या खेळपट्या फलंदाजांइतक्यात गोलंदाजानाही 


अनुक्रमणिका 


अनुकूल असतात. समसमान संधी देणाऱ्या असतात. चेंडू बराच वेळ 
स्विग होऊ शकतो. जवळजवळ दिवसभर त्यामुळे गोलंदाजाना पुरेसा 
वाव मिळतो. हवामान थंड उत्साहवर्धक. त्यामुळे दिवसभर गोलंदाजी 
करूनही खेळाडू दमत नाही. शिवाय तेथील क्रीडांगणावरील हिरवळ 
(_ 0०॥बठ ) नेहमीच हिरवीगार असते.” 

“ पृण याचा उपयोग कसा काय होतो? ” 

* त्याचं असं आहे आपल्याकडे टोला मारला को चेंडू जाऊन 
हिरवळीवर आपटतो. त्यातून त्याच्यावरील लकाकी जाते. इंग्लंड- 
मध्ये चेंडू हिरवळीवर टोलवला गेला की तेथे गवत जास्त असल्यामुळे 
लकाकी लवकर जात नाही. त्याचा फायदा गोलंदाजास, मिळतो. 
शिवाय चांगल्या हवामानामुळे पहिले षटक ज्या उत्साहाने आणि 
वेगाने टाकतो त्याच वेगाने गोलंदाज दिवसाच्या अखेरचेही षटक 
टाकतो. मी स्वत: इंग्लंडच्या दौर्‍यावर गेल्यावर माझा गोलंदाजीचा 
स्टार्ट वाढविला.” सदा मोहोळ विचार करीत पुढे म्हणाले, “आपण 
आपल्याजवळ जे काही मध्यमगती गोलंदाज आहेत त्यांच्यावर 
विश्‍वास (0070027006) टाकीत नाही. महाराष्ट्रातून मी स्वतः, 
अन्वर शेख, अकलखखान आणि अवि जोशी असे एका वेळी चार चार 
मध्यमगती गोलंदाज घेऊन त्यांच्या जोरावर कर्णधार चंदू बोर्डे यानी 
रणजी सामने जिकून दाखविले आहेत. पण आपण कसोटी सामन्यात 
मात्र मध्यमगती गोलंदाजाना अवघी सात आठ षटके देतो. त्यातून 
त्याना प्रोत्साहन कसं काय मिळणार? ते आपला प्रभाव काय 
पाडणार?” 

मी रंगा सोहोनी यांनी होतकरू गोलंदाजासाठी सुचविलेली 
योजना त्यांच्यापुढे मांडली. श्री. सदा मोहोळ यानी ही योजना 
स्वागताहं असल्याचे सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “ गोलंदाज एकदा 
तयार झाला (मॅच्युअर झाला ) की त्याने सातत्याने थोडा वेळ 
गोलंदाजीची सवय ठेवावी. आसने, व्यामाम, धावणे यानी आपला 
स्टॅमिना कायम राहील याची दक्षता घ्यावी. परंतु उगाच चार पाच 
तास दररोज गोलंदाजी करून फाजील परिश्रम करू नयेत. कारण 
त्यामुळे त्याची शक्‍ती फुकट जाते. शिवाय त्यामुळे गोलंदाज अकाली 
निकामी होतो. ही शक्‍ती राखून ठेवून त्याचा उपयोग सामन्यासाठी 
करावा. दुसरे असे की गोलंदाजी अगदी लहान वयातच सुरू करावी 
हे रंगा सोंहोनीप्रमाणे मलाही मान्य नाही. मीही त्यांच्याप्रमाणेच 
वयाच्या बीस वर्षाच्या सुमारास गोलंदाजी करू लागलो. माझे वडील 
श्री. मामा मोहोळ हे स्वत: तरुणपणी कुस्तीगीर असल्यामुळे ब्याया- 
माची गोडी लागली. पण मी गोलंदाजी करायला शिकलो तो 
उणीरा. त्यामुळे होतकरू गोलंदाजानी अगदी लहान वयातच (म्हणजे 
शाळेतच) गोलंदाजी सुरू करावी याला फारसा अथे नाही 
असं मला वाटते.” 
गोलंदाजांच्या योगक्षेमाचा प्रश्न 

*“ आपल्या देशातील तरुण पिढीमध्ये अखंड तपचर्या आणि 
परिश्रम करण्याची आवड कमी झाली आहे.” असे विधान करून 


श्री. उमदा कुळकर्णो पुढे म्हणाले, “ द्रुतगती असो की मध्यमगती 
गोलंदाज असो, त्याच्यामागे अनेक वर्षांची, चिकाटीची, परिश्रमांची 
वपस्या आवश्यक असते. हे परिश्रम एकलव्याच्या निष्ठने व्हायला 
हवेत. अर्थात आपल्या खेळपट्ट्या ह्या निर्जीव आहेत, हवामान अशा 
प्रकारच्या गोलंदाजीस अनुकूल नाही. ह्या श्री. सदा मोहोळ यानी 
केलेल्या विधानाशी मो सहमत आहे. होतकरू गोलंदाजाना 
तयार करण्यासाठी पूर्वनियोजित योजना असावी ही सूचनाही 
मोलाची आहे. पण ज्या होतकरू गोलंदाजाना निवडून शिक्षण 
द्यायचे त्यांच्या योगक्षेमाची काय व्यवस्था होणार आहे? 
त्याना आथिक मदत किती आणि कोणत्या स्वरूपाची मिळणार आहे 
हा मुद्दा माझ्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.” 

“* आपला हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्याबाबत अधिक स्पष्टी- 
करण कराल काय?” 

* मला म्हणायचं आहे ते असं. आजचा क्रिकेटपटू हा पूर्वीच्या 
अनेक क्रिकेपटूंप्रमाणे केवळ श्रीमंत किवा सुखवस्तू घराण्यातून 
निर्माण होत नाहो. तर तो कनिष्ठ मध्यम वर्गातून, फार काय झोपड- 
पट्टीतूनही तयार होत आहे. मी कुणाचाही नामनिर्देश न करता 
असं म्हणेन की आजचे अनेक क्रिकेटपटू ह्या गरीब स्थितीतूनच 
पुढे येत आहेत. चांगळे खेळत आहेत. त्यांच्याबद्दल अपेक्षा निर्माण 
होत आहेत. भावी काळात त्यांचा राष्ट्राला फायदा होईल. तीच गोष्ट 
योजना आखून तयार करण्याच्या द्रुतगती गोलंदाजाबददलद. आपण 
त्याना आथिक पाठबळ मिळेल अशी काहीतरी व्यवस्था करायला हवी. 
त्याना सवलती मिळायला हव्यात. म्हणजेच त्यांच्या योगक्षेमाची 
पूर्णपणे काळजी घ्यायला हवी. नाहीतर कर्तत्व असणारे होतकरू 
तरुण मिळतील परंतु त्यांची कारकीरद अकाली खलास होईल. कारण 
गोलंदाज तयार झाला किवा होत असला त्र त्याला सकस आणि 
पौष्टिक आहार मिळाला पाहिजे. नाहीतर त्याचा स्टॅमिना राहणारच 
कसा? ” 

पूर्वी आपले संस्थानिक अशा क्रिकेटपटूंना आश्रय देत. आजही 
काही कंपन्या, फर्मस्‌ क्रिकेटपटूना आश्रय देतात ना?” मी विचारले. 

“ होय. देतात! म्हणूनच भारतात क्रिकेट जिवंत आहे. पण 
ते प्रयत्न अपुरे आहेत. राष्ट्राच्या इभ्रतीच्या दृष्टीने केवळ क्रिकेटपटूच 
नव्हेत तर हॉकी किंवा इतर खेळाडू यानाही त्याच सोयी व सवलती 
मिळायला हव्यात.” 


ऑस्ट्रेलियातील खेळपट्टया कशा असतात? 


“ अस्ट्रिेलिया आणि भारत यांच्या खेळपट्यांबद्दल आपल्या 
दृष्टीने फरक कोणता? ” 

*“ ऑस्ट्रेलियातील हवामान भसं आहे की तेथे गोलंदाजी 
करून दमायला होत नाही. त्याच्या उलट स्थिती इथली आहे. येथे. 
चेंडूला उशी म्हणजे बाऊन्स मिळतो. अशी उशी मिळाल्याशिवाय 
झेल उडत नाहीत. तर आपल्याकडे हो उशी मिळत नसल्यामळे 

[ पान ५८ वर पहा ] ण 


अनुक्रमणिका 


जीवनाचे वास्तव रूप दर्शविणारी 
कादेबरी 

जन्म आणि मरण या दोन टोकांमधल्या 
आयुष्याला आपण जीवन असं म्हणतो. 
ही दोन्हीही टोकं आपल्या हातातली नाहीत 
असं मानतो. पण मग जीवन तरी खरोखरी 
आपल्या हातात असतं का? जीवन सुखी 
व्हावं म्हणून प्रत्येक मनुष्य धडपड करतो. 
सुख मिळणं म्हणजे तरी काय? जे. मिळालं 
नाही तर दुःख होतं म्हणजे तरी काय? 
जीवनातलं सुख-दुःख या कल्पना शेवटी 
केवळ कल्पनाच आहेत काय? मनात 
येतात ते विचार आणि शरीराकडून घडतो 
तो आचार-त्या परस्परांचा मेळ काय, 
कसा आणि कोणी लावायचा? सामान्य 
माणसाच्या आटोक्यात न येणारे आणि 
ज्याचं उत्तर कधीच न मिळणारे हे प्रश्‍न 
जेन्हा कलाकृतीत सहजपणे येतात तेव्हा 
तो बिषय अध्यात्माचा न राहता केवळ 
मानवी जीवनाचा होऊन बसतो. 

*वक्त' ह्या कलाकृतीतून वेगळेच 
जीवनदशेन घडविणारे जयवंत दळवी 
'स्व-गत' मधून अशाच एका सामान्य 
माणसाच्या जीवनकथेच्या निमित्ताने 
जीवनाचा मागोवा घेतात. त्यातून 
घडणारे जीवनदर्शन मनाला स्तिमित 
करीत असतानाच अन्तर्मुखही बनवते. 

* शिवनाथ हरबा ओढवणे ' या अति- 
सामान्य माणसाची ही कथा आहे. रूपामुळे 
एक चेष्टेचा विषय बनलेला हा माणूस 
कुणालाच नको आहे. जाड ओठ, राठ पण 
कुरळे केस, काळा रंग आणि चारचोघा- 
सारखीसुद्धा उंची नसलेला हा शिवनाथ 
जीवनाशी टक्कर देत आहे-आणि प्रत्येक 


छट 


स्वगत ७ कठपुतळीचा खळ ० प्रक्षोभ 


ठिकाणी त्याला अपयश येत आहे. लहान- 
पणापासून हिडिसफिडिस केला गेलेला 
हा मुलगा एक प्रकारच्या कोंडीमध्ये 
अडकून पडतो. एकलकोंडेपणा हा त्याचा 
स्वभावच बनून जातो. एरवी चार-चोघा- 
सारख्याच त्याच्या सामान्य अपेक्षा आह्देत. 
पण प्रत्येक ठिकाणी त्याच्या न्यूनत्वावर 
बोट ठेवले जाते. वास्तविक रूप काही 
त्याच्या हाती नव्हतं. पण नेमके तेच 
त्याच्या कतृत्वाआड येऊ लागले. शाळे- 
मध्ये टिकला असता तर मंट्रिक पास होण्या- 
इतको बुद्धी त्याला निश्‍चित होती, याची 
त्यालाही जाणीव होती. पण स्वत:च्या 
रूपावरूनच मारामारी केल्यामुळे त्याची 
शाळा सुटते, ती कायमची. मनातल्या 
मनात तो मनसुबे रचू लागतो पण त्रे 
प्रत्यक्षात मात्र येऊ शकत नाहीत. स्वतःशीच 
विचार करू लागतो-बोलू लागतो. तेच हे 
'स्व-गत'. ह्या 'स्व-गता' हारेच शिवाची 
जीवनकथा आपल्यापुढे साकार होऊ लागते. 
शिवाच्या जीवनात अजाणतेपणाच्या 
काळात घडलेल्या घटनांचा मागोवा षेत 
असतानाच जाणतेपणी घडणाऱ्या - घड 
पहाणार्‍या घटनांचे धागेंदोरे आपल्यापुढे 
विणले जातात. घडून गेलेल्या घटनेपैकी 
त्याच्या जीवनावर फार मोठा परिणाम 
करून गेलेली घटना म्हणजे त्याच्या वडिलांचे 
पळून जाणे. वडिलांच्या पळून जाण्यामुळे 
त्याच्यावर प्रेम करणारं माणूसच नाहीसं 
होतं. आईचं केवळ नातं होतं म्हणूनच 
ती त्याच्यापासून एकदम दूर जात नाही. 
पण त्याच्याजवळही ती कधीच आली नाही. 
त्यांच्यामध्ये एक प्रकरची दरीच निर्माण 
झाली. दोघांचं पोट भरण्याकरता तरी 


अनुक्रमणिका 


काहीतरी उद्योग केला पाहिजे यातूनच 
त्याची आई इतरांची किरकोळ कामे करू 
लागते. शाळा सुटलेल्या शिवाला कुठेतरी 
कामधंदा कर असं आग्रहाने सांगते.आपल्या- 
परीने शिवा नोकरीचा प्रयत्न करतो पण 
त्याच्या नशिबाने त्याला हवीशी वाटणारी 
नोकरी मिळत नाही आणि तो बेकार 
रहातो. पण आई ज्या ठिकाणी पोळ्या 
लाटण्याचे काम करते त्याच खाणावळीत 
हिशेब लिहिण्याचे काम त्याला मिळते; 
आणि इथून त्याच्या जीवनावर वेगवेगळे 
आघात होत रहातात. आपल्या वडिलांशी 
लग्न होऊनसुद्धा कधीच प्रेमळपणाने न 
वागलेली आई खाणावळवाल्याशी सूत 
जमवते. हे जेव्हा त्याला कळते तेव्हा त्याला 
राग येतो पण पोट त्याला वोल्‌ देत नाही. 
संथपणे नि मुर्दाडपणे तो ते पाहू लागतो. 
त्याच्या मनात स्त्रीपुर्ष संबंधाचे विचार 
इथूनच येऊ लागतात. जेव्हा स्वत:च्या 
शरीराच्या भुकेची जाणीव त्याला होऊं 
लागते तेव्हा इतरांप्रमाणे तोही सामान्य 
अपेक्षांची स्वप्ने रंगवू लागतो. पण ती 
प्रत्यक्षात येणे कठीण आहे याची जाणीव 
त्याला मोहिनी प्रकरण आणि कालिदी- 
प्रकरणातून कळते. त्यातून त्याला बऱ्याच 
गोष्टींचे ज्ञान मिळते पण त्याच प्रकरणातून 
एका जून्या दोस्तामाफत त्याला पार्वतीबाय- 
कडे विडीच्या गादीवर काम मिळते. 
भोवतालच्या जीवनाकडे निरखून पहाणारा 
शिवा नकळत पावेंतीबायच्या जाळ्यात 
भोढला जातो आणि लग्नाशिवाय लग्नाचं 
सुख त्याच्यावर लादलं जातं. अशा विचित्र 
प्रसंगातून त्याचा जीवनप्रवाह वळणे घेत 
असतानाच आईचा मृत्यु होतो. तिच्या 
मृत्यूचं खरं कारण त्याला उमगतंही, पण 
तो काहीच करू शकत नाही. कुशाबापू 
त्याच्याजवळ तीनशे रुपये देऊन त्याला 
झटकून टाकतो. गरज संपल्यावर माणूस 
कशाला बाळगायचा या तत्त्वज्ञानाचा डोस 
त्याला मिळतो आणि त्याची नोकरी 
संपते. पार्वतीबायसुद्धा नवा छोकरा गाठून 
शिवाची उपेक्षा करू लागताच शिवाच 
तिथलं काम सोडून देतो. हेलकावे खाणार 


स्वत:चं जीवन त्याला सावरताच येत नाही. 
त्याला आदर्शाचे धडे देणारे आणि ज्यांच्या- 
बद्दह थोडी श्रद्धा बाळगावी ते केणी 
. गुरुजीही त्याचे उसने घेतलेले वीस रुपये 
परत करून आत्महत्या करतात. सगळीकडून 
जणु अंधारून येतं आणि दिशाहीन जीवन 
जगणारा आबा त्या अंधारात चाचपडत 
राहतो. शिवाचं 'स्व-गत' याठिकाणी 
संपतं. या 'स्व-गताची' ही सामान्य रूप- 
रेषा. जयवंत दळवींच्या प्रतिभेने यातील 
प्रत्येक तपशील इतका पारखून वारकाईने 
रंगविला आहे की शिवाचा हा संपूणं 
जीवनपट जीवंत होतो आणि प्रत्येक वेळेला 
शिवाच्या सुजाण मनात जे प्रश्‍न निर्माण 


होत रहातात त्याचा मानवी जीवनाच्या 
संदर्भातील अर्थ आपल्याला जाणवू लागतो. 

शिवा हा वृत्तीनं दुबळा असेल पण 
तो विचारानं दुवळा नाही. वांझोटे विचार 
त्याच्या जीवनास उपयुक्त ठरत नसले 


तरी ते मूलभूत आहेत ही जाणीव जीवनाचे 
भयानक दर्शन घडवीत रहाते. या स्व-गताचे 


हेच वैशिष्ट्य मानावे लागेल. शिवा विचार 
करतो ती तर्‍हाही त्याच्या वृद्धीच्या 
पल्ल्यातील आहे. खास त्याचीच ती आहे. 

शिवाच्या भोवतालच्या माणसातील 
काही नमुनेही मोठे मार्मिक आहेत. दुःखी 
जनतेला मार्गदर्शन करणारे पण स्वतःच 
मार्ग चुकलेले समाजसेवक रायाजी, 


लंपट शेटे, सरळ चाल नसणारे बाबूराव 
नाईक, वखवखलेली पार्वंतीबाय, परि- 


स्थितीतून मिळणारे सुखाचे थेंव झेलणारी 
आई, गरज संपल्यावर लाथाडणारा कुशा- 
बापू, आशा न सुटलेली पेन्शनरांची चौकडी, 
आदर्शाचे दर्शन घडविणारे परंतु त्याचीच 
वाट चुकलेले केणी गुरुजी, ही सवे माणसे 


शिवाच्या जीवनात येतात. त्याच्या 
जीवनाला जमेल तसा आकार देतात. 


पण तरीही त्यांच्यापासून तो दूरच रहातो. 
दुरून त्याना न्याहाळतो. त्यामुळेच त्यांचं 
एक वेगळ दर्शन त्याला घडू लागते. एक- 
भेकात गुंतून गेलेल्या विचित्र धाग्यांचं 
मूळ तो शोधत असतानाच वास्तवाचं 
वेगळं दर्शन घडवू लागतो. वास्तव जीवना- 
तील भयानकता नेमक्री इथे जाणवू लागते. 


ज॑भवंत दळवींची भाषा या वास्तवाचे 
यथार्थ दर्शन समर्थंपणाने घडवते. जाणवलेली 
आणखी एक गोष्ट - कादंबरीतील पात्रांचे 
संवाद. हे. संवाद फार बोलके वाटतात. 
त्यातून जाणवणारी व्यथा हीच त्यातून 
साकार होऊ लागते. संवादाकरिता अवतरण 
चिन्हांचा वापर न करणे हीही एक लक्षात 
येण्यासारखी गोष्ट की ते 'स्व-गत' म्हणून? 

* स्व-गत'चे मला जाणवलेले हे स्वरूप. 
जयवंत दळवींच्या विषयी अधिक अपेक्षा 
मनात निर्माण करणारं! 


"श्रीहरी जोशी 

(स्व-गत- जयवंत दळवी. ' मॅजेस्टिक ' 
पृष्ठे १९० किमत रूपये आठ) 
७८. उह. (०. ७०. ०. क्त 

स्टनान उलगडलल खुनाच रहस्य 

रहस्यप्रधान कादंबरीची ठराविक 


चाकोरी सोडून एका नवीन मार्गाने 
वाटचाल करण्याचा प्रयत्न ' कट- 


पुतळीचा खेळ ह्या कादंबरीत लेखकाने 
केला आहे; व तो बर्‍याच अंशी यशस्वी 
झाला आहे, असे म्हणावे लागते. ह्या 
कादंबरीत कथानक, घटना, पात्रे, संवाद, 


व्य जगप्रासिद्ध पुस्तकं फक्त सतरा रुपयांत ! 


जिथे थबकली गंगामाई 


अ बेन्ड इन्‌ दी गॅन्जेस या मनोहर माळगांवकर यांच्या जगप्रसिद्ध कादंबरीचा 


अनुवाद. अनुवादक : श्री. ज. जोझो 


> ल. र 4 शै 
सा. आय. अ. चे अतरग 
सी. आय. ए. या अमेरिकन गुप्तहेर संघटनेच्या देणादेशातून चालणार्‍या हेर- 
गिरीची विळक्षण सत्यकथा. सी. आय्‌. ए. इन्‌साईड स्टोरी या सुप्रसिद्ध पुस्तकाचा 


अनुवाद-- अनुवादक : मंगेश पतकौ 


र .$ 
युद्ध पसरले घराघरांतून 
व्हिएतनाम युद्धाची भीषण कथा. दी न्यू फेस ऑफ वॉर या अमेरिकेत गाजलेल्या 


पुस्तकाचा अनुवाद. सोबत भीषण छायाचित्रे. अनुवादक : भोसराव कुलकर्णी 


सवलतोचो फिसत प्रत्यकी ६ रुपय. तिन्ही एकदम फक्त १७ रुपये. टपाल 
खचं प्रत्येको एक रुपया. आपल्या प्रती त्वरोत नोंदवा. मदत संपत आलो 


राजस प्रकाशन, !< 


अनुक्रमणिका 


ब 
ष्‌ 


सर्वानाच रहस्यमय व सामाजिक असे 


दुह्देरी स्वरूप असल्यामुळे दोन्ही प्रकारच्या 
वाचकांची लोकप्रियता मिळविण्यात 


लेखकाला यश लाभले आहे. 

कस्तुरी महालात घडलेल्या केशरच्या 
खुनाने कादंबरीस सुरुवात होते. एका 
कंपनीत स्टेनो म्हणून काम करणारे पण 
फुरसतीच्या वेळात डिटेक्टिव्हचे काम 
करण्याची आवड असणार्‍या राजशेखर 
याना ह्या ख्‌नामागे काहीतरी रहस्य 
असल्याची खात्री पटते व ते स्वख्‌शीने 
ह्या भानगडीत उतरतात - पोलिसानी 
उपेक्षिलेले धागेदोरे अत्यंत महत्त्वाचे ठर- 

विले जातात. खुनाशी संबंध असणाऱ्या 
निरनिराळ्या व्यक्तींच्या तोंडून सत्य 
वदविले जाते. जून्या रहस्यप्रधान खट- 
ल्यांचा विश्‍वकोष काढला जातो. आणि 
कस्तुरी महालातील ही कस्तुरी म्हणजेच 
नाशिकच्या कृष्णकुटीरमधील केशर. 


ही केशर आपला बदफली मावसभाऊ 
दाजी डेरे व त्याची सावत्र बहीण राधा 


शनिवार पेठ, पुणे २. 
1144 


टे 


2९ 


ि्थख््य्थ्य्य्यस्य ष्‌ 1 


यांचेकडे आश्रयाला येऊन राहते. दाजीचा 
मित्र म्‌रलीधर याच्याशी तिचे सूत जमते. 
पण म्‌ रलीधरने राधाशी विवाह करावा 
अशी दाजीची इच्छा असते. ह्या भानगडीत 
दाजीचा खून होतो व त्याचा आळ मुरली- 
धरवर येतो. त्याला जन्मठेपेची शिक्षा 
होते. केशर, राधा व दाजी ह्या दोघांच्या 
इस्टेटीची मालकीण होते. ह्या केणरने 


आपली इस्टेंट भापली भाची गिरिजा 
हिच्या नावावर केलेली असते. 


अनंतकुमार नावाच्या एका ख्‌ शालचेंडूवर 
केशरची मर्जी असते व गिरिजाने त्याच्या- 
शीच विवाह करावा अशी तिची अट असते. 
परंतु गिरिजाचे प्रेम मोहनवर (जो मुरलीधर 
मोटेचा मुलगा असतो ) असते. मोहन 
हा चित्रकार असतो. खुनानंतर त्याची 
परदेशी जाण्याची तयारी सुरू होते. 
म्हणून तो ह्या खुनाचा संशयित गुन्हेगार 
म्हणून धरला जातो. त्याचप्रमाणे कस्तुरी 
महालाचे मालक धनाजी चौघरी हे खुनाच्या 
दिवशी रात्री थिएटरमधून घरी येतात. 
त्यामुळे दुसरे संशयित आरोपी म्हणून 
त्यांचा क्रमांक लागतो. ह्यातच कस्तुरीने 
सॉलिसिटरकडे ठेवलेल्या सुवक पेटीचे 
प्रकरण उपटते आणि मोहन हा मुरली- 
धरचा मुलगा असल्याचे व अनंतकुमार 
हा दाजी डेरे यांना अनैतिक संबंधापासून 
झालेला मुलगा असल्याचे उघडकोस येते. 
अनंतकुमारच्या कृत्रिम बोटाने तोही ह्या 
खुनास जबाबदार धरला जातो. त्यातच 
मोहनविरुद्ध लढविलेल्या केसमध्ये अनंत- 
कुमार अँलिबी देतो, व त्याच्यावरही 
वरील संशय हिगुणित होतो. पुराव्यासाठी 
राजशेखरांची धडपड सुरू होते आणि. 


पांढरे डाग 


दमा-श्रास, इसब, पौष्टिक ब पोटदुखीचे 
औषध प्रत्येकी किं. ७ रु. माहिती मोफत. 

पत्ता : आयुवद भवन (दीपा ) मु. पो. 
मंगरूळपीर, जि. अकोला (महाराष्ट्र) 
डयन िळ डी रड डी जा कणिडी का 


धनाजीच्या खुनामुळे त्याला जास्तच चालना 
मिळते. खून करण्यासाठी आवश्यक हेतु, 
अनुकूल संधी व मनोवृत्ती हा फॉर्म्युला 
तिन्ही संशयिताना लागू केला जातो आणि 
त्यातूनच * कठपुतळीच्या खेळा 'चा प्लॅन 
राजशेखरांच्या सुपीक डोक्यात शिरतो. 
बाहुल्यांच्या साहाय्याने खुनाची सवं 
कल्पना मांडली जाते व ह्यातूनच अनंत- 
कुमारच हा खरा खुनी ठरला जातो. 
कादंवरीच्या कथानकाची रचना अशा 
रीतीने आकर्षेक, रहस्यमय, धावती व 
खेळकर करण्यात लेखकाने निफ्चितच 
कौशल्य दाखविले आहे. कादंबरीतील प्रसंग, 
घटना, व्यक्‍ती, त्यांचे स्वरूप सामाजिक 
व रहस्यमय असे दुहेरी असल्याने कथा- 
नकास आकर्षकता प्राप्त झाली आहे. 
विशेषतः काही प्रणय-प्रसंगात कादंबरीतील 
नायिका हिन्दी चित्रपटातील नायिकेशी 
बरोबरी करीत आहे असे वाटते. रहस्यमय 
कादंबरीचे खरे कौशल्य नायकाच्या रहस्य 
उलगडण्याच्या वुद्धिमत्तेवर अवलंबून 
आहे. त्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास 
ह्या कादंबरीतील नायकास डोक्यास कमी 
त्रास देता इतर पात्नांकडून माहिती पुर- 
विली जाते (कदाचित नायकाचे देखणे 
व्यक्‍तिमत्वही यास जबाबदार असेल) 
व त्यावरून नायक पुराव्याचे संकलन 
करतो हे एकंदरीत मनृष्यस्वभावासही 
विसंगत वाटते. मात्र काही रहस्यमय 
प्रसंग उदा:- चंदनाच्या पेटीतील डायरीचे 
रहस्य, अनंतकुमारच्या जन्माचे रहस्य, 
मुकिदा माळी म्हणजेच मुरलीधर मोटे, 
साईबाबाच्या ताईताचे रहस्य वगैरे 
वाचकांची उत्कंठा वाढवितात व 


कथानकावरील वाचकांची पकड कायम 
ठेवू शकतात. 


खुनाचा छडा लावणारे राजगोखर व 
या कार्यात त्याना मदत करणारी त्यांची 
प्रेयसी वैजू वाचकांची उत्तम प्रकारे 
मर्जी संपादन करतात. विशेषतः राजपोख- 


रची कल्पकता व निरनिराळया व्यक्‍्तीं-. 


कडून सत्य वदवून घेण्याची त्यांची हातोटी 
वाखाणण्यासारखी आहे. अर्थात रह्स्य- 


अनुक्रमणिका 


*“डिसेंब७दी|पा|व|ली०६८ >>>><< 


प्रधान रहस्यमय कादंवरी ज्याना अजिबात 
आवडत नाही असे वाचकही हे पुस्तक 
एकदा हाती घेतल्यानंतर संपूर्ण वाचून 
झाल्याशिवाय खाली ठेवणार नाहीत हे 
निश्‍चित. 
-"नीळकंठ देशपांडे 
(कठपुतळीचा खेळ. ले. दौनानाय 
लाटे. मूल्य ५ रुपये) 


नायकाच्या मनात ' प्रक्षोभ' 
निर्माण करणारी कादंबरी 


श्री. य. बा. मोकाशी यांची 'प्रक्षोभ' 
ही कादंवरी वेगळे कथानक, अदभत 
वातावरण, वेधक घटना आणि समस्या- 
प्राधान्य ह्या सववच दृष्टीने एक वेगळया 
धर्तीची कादंबरी असल्याने वाचकांचे मन 
आकर्षून घेते यात शंका नाही. कादंबरीत 
मांडलेले राजकीय, सामाजिक प्रश्‍न जरी 
भूतकालीन असले तरी वर्तमानकालासही 
ते तितक्‍याच उत्कटतेने जाणवतील असे 
माहेत. 


कादंबरीचा कालखंड १८९७ च्या 
आसपासचा आहे. कादंबरीचा नायक 
देवराम हा भामटल्याच्या कुळात जन्मास 
आलेला पण सुशिक्षित असून आपला भामटे- 
गिरीचा व्यवसाय टाकून उत्तम नागरिक 
होण्याची त्याची इच्छा आहे पण समाजा- 
कडून झालेल्या अन्यायामुळे आपला मित्र 
रूपाजीच्या साहाय्याने तो भामटेगिरीच्या 
जीवनास प्रारंभ करतो. ह्या नवीन व्यव- 
सायानिमित्ताने नायकाची ्रमंती पुणे- 
कलकत्ता-झांशी-मुंबई इत्यादी ठिकाणी 
होते-अर्थातच त्या भ्रमंतीत त्याचे सुशिक्षित 
मन त्याच्याबरोबरच वावरत असल्या- 
कारणाने प्रत्येक ठिकाणी त्याला भेटलेल्या 
विविध व्यक्‍ती, अनेक प्रसंगाना द्यावे 
लागलेले तोंड ह्या सर्वातून त्याचे 
साकार झालेले व्यक्तिमत्व हा या कादं- 
बरीचा पाया आहे. पुणे येथील प्लेगमुळे 
व रेन्डच्या खुनामुळे नायकाला झालेले 
मदंपणा व भेकडपणा यांचे दर्शन, कलकत्ता 
येथे क्रांतिकारी आणि देशभक्ती यांचा 


अधिकृत वितरक; 


डय 3 - आर. तळवलकर अदर्स 
प्रा. लि. 
लेंटिन चेंबर्स, दाळ स्ट्रीट, युंबई १ फोन २५४७१० 


शीपावलो डिसेंबर १९६८ 


अनुक्रमणिका 


५ 


आलेला प्रत्यय, झाशी येथे असताना 
इंग्रजाना हाकून देण्याची आकांक्षा बाळ- 
गणारा आणि गरीबांचे राज्य स्थापण्याची 
ईर्षा बाळगणाऱ्या *वेणीमाधव' ह्या 
बंडखोर माणसाची भेट, ह्या प्रसंगानी 
कातावलेला नायक गरीबांच्या सेवेत आयुष्य 
वेचण्याच्या इच्छेने मुंबईत दाखल होतो 
आणि मुंबईच्या कामगार विभागात लेख- 
निकाचा व्यवसाय पत्करतो. येथेच नायकाची 
पुर्वीची प्रेयसी चंद्रभागा त्याला भेटते. 
सुखाचे दोन क्षण त्याच्या आयुष्यात डोका- 
वतात तोच प्रेयसीच्या बापाने केलेला 
खुनाचा आरोप स्वतःवर घेऊन नायकाची 
रवानगी विसापूरच्या तुरुंगात करून 
ब्रिटीशांच्या आमदानीतील तुरुंगाचे जीवन 
चित्रित करण्याची संधी लेखकाने साधली 
आहे. तुरुंगातील नायकाच्या बंडखोरवृत्ती- 
मुळे त्याची शिक्षेची कालमर्यादा वाढते 
आणि अखेरीस नायक तुरुंगातून पळून 
जातो. त्यानंतर तो ग्रामोण भागात 
स्थायिक होण्याचा प्रयत्न करतो. पण येथेही 
खेड्यातील प्रतिगामी विचारांच्या माण- 


तळमळीने नर्मदातीरी प्रस्थान करतो; 
परंतु तेथून परत लेखकाने नायकाची 
उचलबांगडी केली ती परत कलकत्त्याला 
क्रांतिकारक संघटनेत सल्लागार म्हणून! 
सशस्त्र बंड आधी को मानसिक उन्नती 
आधी ह्या प्रपनावरून त्याच्या संघटनेतील 
इतर क्रांतिवाद्यांशी वाद होतो आणि नायक 
परत देशोधडीला लागतो - मध्यंतरीच्या 
सुमारास नायकाचा मित्र रुपाजी याचे 
चंद्रभागेशी लग्त झालेले असते पण योगा- 
योगाने नायक त्याच गावात येतो आणि 
चंद्रभागेची ओढ अद्याप आपल्या मित्रा- 
कडेच आहे हे रुपाजीला कळून आल्याने 
तो गाव सोडून जातो. (' संगम'ची 
आठवण ) -नायक व त्याची प्रेयसी यांची 
पुरामध्ये ताटातूट होते. पूर्वाश्रमीचे जहाल 
पण नंतर मवाळ झालेले माधवराव 
यांच्या आश्रमात त्यांची गाठ पडते आणि 
कादंबरी संपते. 


वातावरण निर्मितीच्या बाबतीत श्री. 
मोकाशी हे अधिक यशस्वी ठरतात. प्लेगचा 


कहर, रेन्डंचा खून, विसापूरच्या तुरुंगातील 
जीवन, वेणीमाधव शास्त्रीकृत बंड, बांब- 


वाल्यांची संघटना, ग्रामीण व कामगार 

जीवन यांचे वणन करण्यात लेखकाने 
कौशल्य दाखविले आहे. गतस्मृतीना त्या 

परत उजाळा देतात. त्या प्रसंगातून निर्माण 
झालेल्या समस्या आणि यामुळे नायकाच्या 

मनात उद्भवलेला 'प्रक्षोभ' उत्तम रंगविला 

आहे. विशेषत: जहाल आणि मवाळ विचार- 

सरणीचे दंद्र हा त्या कादंबरीचा मध्यवर्ती 

विद आहे. त्या संदर्भात लो.. टिळक आणि 

म. गांधी वाचकांच्या डोळयासमोर उभे 

राहतात. 


कादंबरी वाचून त्यातील नायकाप्रमाणे 
वाचकांच्या मनातही ' प्रक्षोभ ' निर्माण 
झाला असता तर लेखक अधिक यशस्वी 
ठरला असता पण तसे होत नाही असे' नाई- 
लाजाने म्हणावे लागते. त्यातील योगायोग, 
अदभुतता, रहस्यमयता हेच अधिक परि- 
णामकारक वाटतात अर्थात कलेच्या दृष्टीने 
यात वावगे नाहीच. 
-ण नीळकंठ देरापांडे 
(प्रक्षोभ. य. बा. मोकाझी. इनामदार 


साना कंटाळून आध्यात्मिक आणि आत्मिक 


(पान १० वरून-धन्य ते...) 

पूर्णा (कथेत ही सरस्वती आहे- नाव कां वरे बदलले? 
चरित्र नाट्यात अशी नावे बदलावी काय? ) ही तानसेनची 
मुलगी. त्या मानाने वाव कमी. आहे तो गायकीपुरताच. तो 
ती चांगला सादर करते.'भारती वर्मा प्रथमच रंगमंचावर येत आहेत 
असे न वाटण्याइतपत सहजसुंदर अभिनय त्यांनी सादर केला आहे. 
दिवाकर जठार (दिवाकर पंडित) कृष्णराव चोणकर (मदनराय) 
श्रीपादराव नेवरेकर (सोमनाथ ) यांनी कामगिरी चांगली बजावली 
चोणकरांचा मदनराय दीर्घकाळ स्मरणात राहील. राजा रामचंद्र 
(भिकु पै आंगले) या भूमिकेत वाव थोडा. भूमिका बरी झाली 
(पण बरी दिसली नाही- असे कां?) 

पं. भीमसेन. जोशी ह्यांच्या संगीत दिग्दर्शनाबद्दळ येवढेच 
म्हणता येईल की त्यानी अनेक रागरागिण्यांच्या अलंकारांनी 
* तानसेन ' सजविला आहे. ते राग चांगले आहेत. श्री. कामत व 
व कु. वर्मा त्यांना न्याय देतात. नेवरेकर-चोणकर रंगतीत भर 
घालतात. खानदानी संगीत शौकीनांना ही मैफल आवडेल. पण 
गळ्यात व मनात घोळतील व घरोघरी पोहचतील अशा काही 
चाली असत्या तर सामाव्य प्रेक्षांचेही समाधान झाले असते. 


निदान ' पूर्णा च्या गाण्याना असे रूप देता आले असते. तरीही पण 
जाणकार गानरसिकांना बागेश्री, दरबारी कानडा, दीपक, मेघमल्हार 


अनुक्रमणिका 


बंधू प्रकाशन, पुणे. मूल्य ८ रुपये) 


आदि रागांनी समाधान लाभेल. कामत नुसते गात नाहीत- ते अभि- 
नयही करतात. ह्याचा प्रत्यय तानसेनमध्ये मिळतो. रामदास कामत 
अपेक्षा वाढवतात. 
रघुवीर तळाशिलकर या सिद्धहस्त नेपथ्यकाराची किमया दुसर्‍या, 

तिसर्‍या अंकात अधिक पहायला मिळते. * दीपक '-मल्हार'च्या 
वेळची प्रकाशयोजना हे श्याम आडारकर यांचे मोरपीस. एकूण 
ह्या दोघा कलाकारांची कामगिरी तशी चोख! ! 

श्री. मो. ग. रांगणेकरांनी नाटक छान बसवले आहे. 
भारती वर्मा ते चोणकरांपर्यंत प्रत्येकाला चांगले व्यक्तित्व देण्यात 
ते यशस्वी झाळे आहेत. नाटक कुठेही “ संथ ' वा मंद झालेले नाही. 
त्या मानाने 'वृंदावना'चा प्रवेशच काय तो फिका पडतो. पण ते 
काहीसे अपरिहार्य म्हटले पाहिजे. 

गोवा हिंदु असोसिएशनच्या कळाविभागाने हे संगीतप्रधान 
चरित्र-नाट्य रंगमंचावर आणून एक नवे पाऊल टाकले आहे. 
भीमसेन मिळवले आहेत. भारती वर्मा मिळविल्या आहेत. चोण- 
करांना 'रंगती'त साधले आहे. व गोपाळकृष्ण भोबे ह्यांच्या मृत्यू- 
नंतर हे नाटक दिमाखात रंगमंचावर आणून त्यांच्या स्मृतीना कायमचे 
कलारूप देण्याचा जो प्रयत्न केला आहे त्याबद्दल अभिनंदन करतो. 

--चित्रयुप्त 


|) ४४४०३४४ ८४ १८८०-१३... / ४४ ४: / ४५ ४ ३-4). 


(.(9(.1111५ 
7२11'11*1.1२11.5 
110१011111) 


र शिसविविाऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑऑशशशशशावावााजाआववझझञह5इ.॑|॑इ॑ईइइवर्ाा 
- दीरट'वली डिसेंबर १९६८ 


अनुक्रमणिका 


> र 

एक नवे पाकिस्तान वाट चालत आहे 
युद्ध नको ' करार करू या अशी 
विनंति पंडित नेहलरूपासून ते थेट 
पंडित पुत्नी इंदिराजींपर्यंतच्या सार्‍या 
भारतीय पंतप्रधघानानी आपल्या (तथाकथित) 
छोटे भाईना वारंवार केली. पण युद्ध 
हवे” “ युद्धच हवे ”- अशी मनो- 
धारणा जन्मापासून ( खरं तर जन्मापूर्वी- 
पासूनच) जपलेली असल्याने * युद्ध नको 
कराराची वासलात थोड्याफार वर्षाच्या 
अंतराने कच्छ-काश्मीरच्या रणमैदाना- 
वर युद्ध करूनच लावण्यात आली. ह्या 
विषयात पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांच्या 
( मग ते पैगंबरवासी जिन्हा असोत वा 
हुकुमशहा अयुव असोत ) मनात हेतूंविषयी 
भ्रम नव्हते. स्वप्नरंजन नव्हते. 'मम, 
स्वप्नरंजन, शंका, ज्या काही होत्या, त्या 
आमच्या राज्यकर्त्यांच्या मनात त्यामुळे 
* हिदरुस्थानचे अस्तित्व ' आव्हानित कर- 
णाऱ्या, त्याला चूड लावणाऱ्या, त्याला 
खिळखिळे करणाऱ्या, त्याला सतत युद्ध- 
मान स्थितीतच ठेवणाऱ्या सव गोष्टी 
पाकिस्तानने सतत केल्या आहेत. होऊ 
दिल्या आहेत. त्याना सतत खतपाणी 
घातले आहे असेच गेल्या वीस वर्षांचा 
इतिहास सांगतो. ज्यावेळी आम्ही युद्ध 
नको ' कराराची आवाहने करीत असतो 
त्याच वेळी काश्मीरमध्ये घातपाती कृत्ये 
करणारांचे कट उघडकीस येत असतात 
आणि दक्षिणेत ' लाल ' कृपेने आमचे भार- 
तीय लीगी बांधव एक लहानसे पाकिस्तान 
निर्माण करण्याचा चतुर डाव टाकीत अस- 
तात. इतर लहानसहान प्रयत्न तर चालू 
असतातच. रांची येथे हेन्ही इंजि. कॉर्पोरेश- 
नचे अध्यक्ष कॉमरेड ( त्यांचा रंग आता 
स्पष्ट झालेला असल्याने हे म्हणण्याचे' 


3. 


धाडस करतो ) केशवदेव मालवीय यांच्या 
कृपेने तेथील मुसलमान कर्मचाऱ्यांसाठी 
म्हणून वेगळी वसाहत वहाल करण्यात 
येत आहे. ( राष्ट्रीय एकात्मता झिंदाबाद ) 
भारताच्या फाळणीपूर्वीचा इतिहास अजून 
विसरण्याइतका जुना झाला असे मला 
वाटत नाही. ह्या व अशाच मार्गाने 
'*फाळणी' चालत आली. आणि रक्‍ताचा 
थेंबही न सांडता स्वराज्य आले म्हणणा- 
रांच्या नाकावर टिच्चून एक महान वंश- 
विच्छेद घडला. इतिहासातून माणसे ज्ञान 
मिळवितात असे म्हणतात. पण आज 
राष्ट्रीय एकात्मतेची जपमाळ ओढीत व 
त्या तत्वांचा जयजयकार करीत आम्ही 
पुन्हा मुस्लिम अनुनयाचे फाळणीपूर्व राज- 
कारणच खेळत आहोत असेपाहिले को 
इतिहासापासून आम्ही काहीही शिकलो 
नाही असेच नाईलाजाने म्हणावे लागते. 
सरकारी कृपेने हा अनुनय चालतो तेव्हा 
तर मति कुंठित होते. दंगे झाले की तात्पु- 
रत्या समित्या स्थापन होतात. परिषदा 
घेतल्या जातात. मोठमोठी सरकारी फर्माने 
निघतात आणि मग पुन्हा जुनाच (व 
जीवघेणा ) खेळ सुरू होतो. , 

केरळ प्रांती तूर्त 'हाल” राजवट चालू 
आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या 
संपाच्या वेळी दिल्लीकराना आव्हान देऊन 
कॉमरेड नंबुद्रीपाद यानी आपली ताकद 


जणु अजमावण्याचा एक प्रयोग करून 


पाहिला. लोकशाही मार्गाने ह्या देशात 
राज्य मिळविण्याची 'सोय' असल्याने लाल 
माणसे तिचा जयजयकार करताना दिस- 
तात.पण मनातली स्वप्ने मात्र अंतिम लढ्या- 
चीच असतात असे सतत दिसून येते. नावे 
निरनिराळी घेतली असली तरी डावे- 
अति डावे-उजवे व नक्‍्झलाइटस्‌ यांचे 


अनुक्रमणिका 


हेतु कधी लपणे नाहीत. 'सत्ते'च्या सहा-- 
य्याने, लोकशाही मार्गाने व क्रांतीच्या 
विध्वंसक मार्गाने - जसे जमेल तसे 
"आपली' राजवट ह्या देशात प्रस्थापित 
करण्याचे मनसुबे ते रचीत असतात. ' सत्ता 
अँट ऑल (अँड एनी) कॉस्ट ' हे ब्रीद मनी 
वाळगूनच सारी पावले पडत असतात.. 
देशाचे हित ही गोष्ट नेहमीच गौण मानली 
गेली आहे. अंतिम सिद्धीच्या मार्गावर 
असताना हातची सत्ता न गमावणे हे सूत्र 
केरळातली राजवट पाळीत आली आहे. 
त्या सत्तेतले एक महत्त्वाचे प्यादे म्हणून 
केरळातली * मुस्लीम लीग ' पुनर॒जीवित 
करण्यात आली. ' सौदा ' हा तिने नेहमीच 
'धर्म' मानला जाहे. ( म्हणून तर पाकि- 
स्तान घडले ) त्या धर्माचे पालन करीत 
करीत आता *नंबुद्री' कृपेने तिने एक महत्त्व- 
पूण डाव रचला आहे, तो डाव म्हणजे 


: मोपलास्तान'ची निर्मिती हा होय. मोपला- 


स्तान म्हणजे केरळातले लघु पाकिस्तान 
होय. भारतीय राज्य घटनेनुसार जर सारे 
* भारतीय ' व म्हणून ' समान' असतील 
तर 'मुस्लिम बहुसंख्ये'चा विचार संभव- 
तोच कुठे ? पण कम्युनिस्टाना कसेही (व 
काहीही करून ) राज्य टिकवायचे अस- 
ल्याने त्याना ही कृपादृष्टि ठेवणेच भाग 
झाले आहे. ह्या ठिकाणी मूलभूत प्रश्‍न 
कोण विचारात घेणार ? आणि असे वेगळे 
जिल्हे बनविण्याने येणार्‍या संकटपरंपरेचा 
विचार तरी कोण करणार ? अर्थातच 
राजकारणात मनातले हेतु आणि मुखातले 
हेतु ह्यात नेहमीच अंतर असते. येथील 
निधर्मी राजबटीत “* मुस्लिम जिल्हा ' हा 
शब्दप्रयोग केला की उगीचच दिल्लीकर 
अस्वस्थ होतील ह्याची जाण चाणाक्ष व 
राजकारणी मुस्लिम लीगला असल्याने 
राज्यव्यवहार व विकासाची सोय अशी 
' व्यापक ' भूमिका तिने घेतली आहे. वास्त- 
विक जिल्ह्याची व्याप्ति व विकासाचा' वेग 
ह्याचा अन्योन्य संबंध काप्र ? दुर्लक्षच 
केले वा झाले तर एखादा लहानसा भूभागही 
अविकसित राहु शकतो. केरळातील अलेप्पी 


हा सर्वात लहान आणि सर्वात अविकसित 
जिल्हा आहे. मग ह्या नव्या 'मल्लापुरम ' 


जिल्ह्याची गरज ?- मुस्लिम लीगची 
गरज ( आणि पाकिस्तानचीही गरज ) 


हेच त्याचे उत्तर आहे. पाकिस्तानने एक 
किनारपट्टीचे आरमार उभे केले असून त्यात 


'दहा हजाराच्या वर केरळी मुस्लिमांची 
भरती केली आहे ही वार्ता आणि 'मल्ला- 
पुरम' जिल्ह्याची निर्मिती ह्यांचा काही 
अन्योन्य संवंध आहे कौ नाही ? मलवारी 
मोपल्यांच्या १९२२ साली झालेल्या 
बंडाची कथा तशी जुनी झाली नाही. ती 
कथा १९४७ साली पुनरावृत्त झाली आणि 
आता केरळात जर केवळ 'धर्म' विचार 
प्रधान मानून जर जिल्हा निमिती झाली 
तर एक वेगळेच अंतर्गत आव्हान आपण 
निर्माण करीत आहोत ही गोष्ट केरळ 
शासनाने व पर्यायाने केंद्र शासनानेही 


ध्यानी घेणे अगत्याचे आहे. “ हमे यह कल्पना 
न थी ” असे मागाहून म्हणायचे आणि 


विध्वंस वा संहार पहायचा आणि मग 
“ झालं गेलं विसरून जा ” म्हणायचं ही 
( दुष्ट ) परंपरा संपणे अगत्याचे आहे. 
भारतीय घटनेचाही हा अवमान आहे. 
कारण पाक निर्मितीनंतर इथे फक्त “भार- 
तीय प्रजासत्ताक ' अस्तित्वात आहे. इथे 
कुणीही मुसलमान, खिस्ती, हिंदू, पारशी 
यहुदी नाही. सारे ह्या देशाचे नागरिक अत- 
एव समान आहेत. ह्या वावतीत ताठ 
कण्याने भारतीय शासन उभे राहील अशी 
आणा करतो. 
: दारूबंदी ' अधिवेदान 

अ. भा. काँग्रेसचे अधिवेशन नुकतेच 
गोव्यात भरले. काँग्रेसचे अधिवेशन हे 
नुसत्या एखाद्या पक्षाचे अधिवेशन नसते. 
ते शासनाचे, शासनाच्या पाठीशी उभ्या 
राहणार्‍या व प्रसंगी स्वत:चे निर्णय शासना- 
वर लादू शकणार्‍या पक्षाचे अधिवेशन 
म्हणून त्याला दुहेरी महत्त्व असते. पण 
गोव्यात झालेले काँग्रेसच्या महासमितीचे 
अधिवेशन फार फार गाजले व महत्त्वपूर्ण 
ठरले असे अध्यक्ष निर्जालगप्पा यांचे मत 
असले तरी ( अध्यक्षाला वा नेत्याला असे 
बोलत रहावेच लागते म्हणा ) त्या अधि- 
वेशनाची एकूण कमाई शून्य व गमाई 
मात्र काही लाखांची होती असेच म्हणणे 


तकंसंगत ठरेल. काँग्रेसने राज्य स्वीका- 
रण्यापूर्वीपासून काँग्रेस दारूबंदी' च्या धोर- 
णाला वांधलेली होती. आणि स्वराज्य 
आल्यावर दारूवंदीचे घोरण अंमलात आण- 
ण्याचा यथाशक्ति प्रयत्न शासनाने केला. 
गेल्या निवडणुकोपर्यंत सर्व प्रांतात काँग्रे- 
सला अनिवंध शासनाचा अधिकार होता. 
तरीही ह्या विषयीचे धोरण एकूण फसले 
असेच म्हणणे भाग आहे. आताची स्थिती 
वरीच वेगळी आहे. काँग्रेस वा गांधीजी 
यांच्या स्वप्नरंजनाशी ज्यांचे काहीही नाते 
नाही अशा काहीची राजवट काही प्रांता- 
तून चालू आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रे- 
सने 'दारूबंदी' हा महत्त्वाचा व तातडीचा 
प्रश्‍न मानून गोव्यात (गोव्यात हं! ) जो 
गदारोळ घातला तो राजकीय अपरिपक्व- 
तेचाच म्हणावा लागेल. ( किंवा ढोंग- 


' वाजीचाही म्हणावा लागेल. बापूंची आठ- 


वण आता आली काय ? शताद्दीच्या 
वेळी ? ) वास्तविक देशापुढे अनेंक 
महत्त्वाच्या व गंभीर समस्या असताना 
“दारूबंदी' विषयक गदारोळ करण्याचे व 
एक थातुर मातुर ठराव करून आपापसा- 
तील मतभेदांचे प्रदर्शन स्थगित करण्याचे 
काय प्रयोजन होते ? खुद्द काँग्रेसच्या हाता- 
तील प्रांतांचे सुद्धा ह्या विषयावर एकमत 
नाही ( हे सार्‍्याना ठाऊक आहे-अगदी 
मोरारजीनासुद्धा ) मग मुहाम हाच 
विषय * मेजर इश्यू ' करून वादावादीत 


वेळ व लक्षावधी रुपये घालविण्यात कांँग्रे- 
सने साधले काय ? आता सात वर्षांचा 
नवा वायदा ( सीमा प्रश्‍नाला वायदा, 


दारूबंदीला वायदा - अखेर हे वायदेच 
फार ) देण्यात आला आहे. ( आज तर 


सुटलो असे म्हणत सारेजण गोव्यातून परत 
आले असे ऐकतो ) नवा घोळ -- आजचे 
मरण उद्यावर--हीच वृत्ती ह्याही प्रश्‍नात 
दिसून आली. सार्‍यानी आपापली ठाम मतें 
तणतणून मांडली ( नवीन काय ? त्या- 
साठी अधिवेशन कशाला ? ) आणि 'जाऊ 
द्या झालं ' असं म्हणत एक ' इनोसंट' ठराव 
पास केला. 

म. गांधी जन्मशताव्दीच्या निमित्ताने 
जो ठराव संमत करण्यात आला आहे तोही 
असाच भोंगळ व इनोसंट आहे असे म्हणता 
येईल. अस्पृश्यतेचे निर्मूलन करण, प्रत्येक 
खेड्यात पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे, 
राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करणे, ग्रामो- 


द्योगाला प्रोत्साहन देणे, गांधी तत्व- 
ज्ञानाचा प्रसार करणे वगेरे गोष्टी त्या ठरा- 
वात अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. 


स्थूल रूपाने व सूत्ररूपाने ह्या गोष्टीबाबत 
कुणाचा मतभेद असण्याचे कारण नाही. 
पक्षीय राजकारणाच्या कक्षेच्या अतीत 
व भारतीय राज्यघटनेने पुरस्कृत केलेल्याच 
ह्या गोष्टी असूनही स्वराज्य प्राप्ती- 
नंतर वीस वर्षांनी अजून एतद्‌विषयक ठरा- 
वच करावे लागतात ही गोष्ट काय 


११७, प्रश्नावर डॉ. सुशीला नायर यांनी राजीनामा दिला 


अनुक्रमणिका 


सुचविते ? अस्पृश्यता' हा तर कलंकच. पण 
केवळ ' कायद्या ' चे संरक्षण देऊन हा विषय 


सोडविता येत नाही हेच अलिकडच्या 
काही * भयानक ' गोष्टींवरून सिद्ध झाले 


आहे. हा विषय सामाजिक क्रांतीचा आहे. 


आणि आमचे सारे जीवन *राजकोय' 
क्रांतीने ( वा तिच्या विचाराने ) खाऊन 
टाकले असल्याने ह्याविषयी म्हणावे तसे 


महत्त्वपुणं काही घडले नाही. ठरावाने 
आपण नेमके काय करू असे सुचित होत 


नाही. त्यामुळे ह्या ठरावाबाबतही ' वेळ 
मारून नेणे ' ह्यापलीकडे काही साधले 
नाही असेच म्हणावे लागते. ' राष्ट्रोय 
एकात्मता' हाही एक असाच परवलीचा 
( व तोंडी लावण्याचा ) विषय झाला आहे. 


आणि ज्या पद्धतीने तो हाताळला गेला वा 
जात आहे त्यामुळे तर तो काही दिवसानी 


टिंगलीचाही विषय होण्याची भीती वाटते. 
ह्याही बाबतीत “ प्रत्ययी पाहिजे ” असे 
बजावण्याची वेळ आली आहे. भ्रम नकोत. 
स्वप्नरंजन नको. नुसते शब्द ( वा ठराव ) 
नकोत. प्रत्यय हवा. हेतु शुद्ध हवेत. मन 


साफ़ हवे. तसे जोवर घडत नाही तोवर 
दारूबंदीपासून ते एकात्मतेपर्यंतचे सारे 


प्रश्‍न तसेच लोंबकळत राहतील. सीमा-. 


भरशनावर निघालेल्या मोर्चाच्या नेत्यांची 
इंदिराजीनी अशीच निराशा केली व पंडि- 
तजी---पंतांचाच, “ काळ काढू ' वारसा 
भपण ततस्स़ाच' सांभाळणार आहोत 


: बोठर आऊट' 
क (71-11 कः 


ह्याचा प्रत्यय दिला. ' शब्द ' हे एकच शस्त्र 
तूत॑ं आपल्या हाती आहे ह्याची अगतिक 
जाणीव त्या आश्वासनात होती. 'समस्या' 
पेलण्याची व सोडविण्याची हिमत अभा- 
वानेच दिसली. “ दारूबंदी 'च्या गदारोळात 
लक्षावधी रुपये खर्च करून ' महत्त्वपूर्ण 
व दूरगामी परिणाम करणारे ठराव 
पास करून ( इति निजलिंगप्पा ) हे अधि- 
वेशन संपले. मोरारजी, नायर (सुशिला) 


खपल्या व शेवटी खचल्याही ! अनुभवा- 
नेही आम्ही वास्तवाच्या जवळ जायळा 


तयार नाही. असेकां ? 
० ७. 
हे ' राजकारणी ' अड्डे 

उत्तर भारतातल्या बनारस, अलाहा- 
बाद वगैरे विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या 
आंदोलनांसंबंधी येणाऱ्या वार्ता उगवत्या 
पिढीच्या भवितव्यासंबंधी व एकूण शिक्षण- 
विषयक भवितव्यासंबंधी अस्वस्थ कर- 
णार्‍या आहेत असेच म्हणावे लागेल. विद्या- 


पीठे ह्या स्वायत्त संस्था आहेत. त्यांचे कार्य 
प्रामुख्याने शिक्षणविषयक आहे. असायला 


हवे. पण 'राजकारणमय' झालेल्या आमच्या 
एकूण राष्ट्रजीवनात विद्यापीठांचे हे 
पवित्न स्वरुप दुदैवाने कायम राहिलेले 
नाही. तिथेही आज “राजकारणी” अड्डे 
झाले आहेत. स्वराज्याच्या चळवळीपासून 
विद्यार्थी वग हा राजकारण व तत्संबंधीच्या 
चळवळीत अग्रभागी रहात आला असून 
आताच्या पक्षीय ( बहु ) राजकीय भांदो- 


वटहुकुमावर केंद्ठ सरकार व केरळ सरकार यांची खडाजंगी चाळू आहे! 


अनुक्रमणिका 


लनांचा तो शिकार झालेला आहे असे 
दिसते. “ फी वाढ' वगैरे गोष्टींबावत 
होणारी आंदोलने समजण्यासारखी आहेत. 
पण उपकुलगुरु वा रेक्टर ( वा प्राघ्या- 
पक वगेरे ) यांच्या अस्तित्वाला वा अधि- 
काराळाच आव्हाने दिली जातात तेव्हा मात्र 
ते समजेनासे होते. उद्या 'हीच पुस्तके 
असावीत ' हेच प्राध्यापक असावेत. इतके 
(व हेच ) विषय असावेत. इतकीच फी 
असावी. ती इतक्याच हप्त्यानी घ्यावी. 
वगैरे हट्टही विद्यार्थी करू लागतील व 'राज- 
कारणी,” पुढारी ते हट्ट हेच आपले भांडवल 
समजून त्यात भाग घेऊ लागतील. त्यासाठी 
* हिसक' आंदोलने करू लागतील. घेराव, 
विटा फेकणे; मोटारी अडविणे वगैरे प्रकार 
मग ' धर्म्य' ठरतील. -- पण हे थांबले 
पाहिजे. तरुण पिढीला ' एक्सप्लॉइट ' कर- 
णाऱ्या सर्वच पक्षांच्या नेत्यानी ह्या बाबत 
मता एकत्र येऊन विचार-विनिमय 
करण्याची गरज आहे. 'राजकारणा'चा 
विद्यापीठांवर प्रभाव पडला (वा पडू 
दिला गेला ) तर सारी शिक्षणयंत्रणाच 
कोसळणार आहे ह्याची गंभीर दखल 
घेण्याची वेळ आली आहे. शिक्षणावरचे हे 
राजकारणी दडपण कायद्याने थांबविले 
गेले पाहिजे. शासनाचे दायित्व नाकारता 
येणार नाही. लोकसभेत वा विधानसभेत 
कुणी बसावे हे फार तर निवडणकीने ठर- 
विता येईल. पण उपकुलगुरु कुणी व्हायचे 
वा रेक्टर कुणी व्हायचे हा विषय काही 
'जनते'च्या ( राजकारणी ) कार्यकक्षेत 
येत नाही. येऊ दिला जाता कामा नये. गैर 


. ( असल्यास ) कारभाराची चौकशी जरूर 


व्हावी. अपराध्याना शासन व्हावे. पण 
विद्यार्थ्यांचा ' हाय्‌ हॅण्डेडनेस ' मात्र चाल 
दिला जाऊ नये. पक्षीय राजकारण्याना तर 
विद्यापीठाच्या कक्षेतून हद्दपार केले पाहिजे 
-प्रसंगी कायद्याचा वापर करून सुद्धा ! 

ही बेदिली, बंडखोरी हे नव्या भारताच्या 
दृष्टीने तर महान संकट आहे - चार बंड- 
खोरांसाठी चारशे वा चार हजार संशो- 
धक अभ्यासकांचे नुकसान करण्याचा 
राजकारणी पक्षपात्याना अधिकार नाही. 
त्याना तो मिळता कामा नये. विद्यापीठां- 
तल्या राजकारण्याना ' चलेजाव ' सांग- 
ण्याची वेळ आली आहे असे मला वाटते. 


"ण्सारस्वत 


क्रिकेटचा उगम 


क्रिकेटचा खेळ १८ व्या शतकात सवंश्रुत झाला हे खरे पण 
. त्यापुर्वी २०० वर्षे तरी या खेळाची लोकाना माहिती होती. 
इंग्लंडमधल्या सरे परगण्यातील गिलफडं गावच्या ऐतिहासिक दफ्तरात 
असा पुरावा सापडतो को इ. स. १५९६ साली म्हणजे राणी 
एलिझ्ञावेथच्या वेळी गिलफडेच्या शाळेतील मुले क्रिकेट नावाचा 
खेळ खेळत असत. क्रिक्रेट हा शब्द जिओव्हानीफ्लोरियो नावाच्या 
एका सुशिक्षित गृहस्थाने लिहिलेल्या “ फ़०॥१ ग एम ” या 
पुस्तकात प्रथम सापडतो. हे पुस्तक इ. स. १५९१ च्या सुमारास 
लिहिले गेले, त्यात फ्लोरियोने 81५४6 किवा 5१01853 म्हणजे 
€टयकाः सारखा आवाज करणे, विकेटवर क्रिकेट खेळणे, आनंद 
करणे असा अर्थ दिला आहे. 
७७ 
एकेकाळी या क्रिकेट खेळाची वेलाच्या व अस्वलाच्या टक्‍्क- 
रीच्या खेळाबरोवर तुलना करण्यात येत असे. पहिल्या जेम्स राजाने 
१६१८ साली, “1)ललवाछॉ100 8०15” मध्ये क्रिकेटचा उल्लेख 
केला असे काहीचे म्हणणे आहे पण ते साफ चुकीचे आहे. केवळ 
क्रिकेटसाठी मैदान राखूत ठेवण्याचा प्रयत्न १६६१ साली झाला. 
ते मैदान स्मिथफिल्ड नावाच्या ठिकाणी होते. 


क्रिकेटमध्ये पैज, फिडल व दारू 


सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक प्राध्यापक जी. एम. ट्रेव्हेलिंयन यानी 
आपल्या “ सोएल हिस्टरी ऑफ इंग्लंड ” या ग्रंथात एके ठिकाणी 
लिहिले आहे, “ आपल्या शेतकऱ्यासमवेत जर फरेंच जमीनदारानी 
क्रिकेटचा खेळ खेळला असता तर त्यांचे किल्ले भस्मसात झाले नसते.” 
ही गोष्ट १८ व्या शतकात घडली. त्याकाळी इंग्लंडमध्ये हा खेळ 
फार लोकप्रिय झाला होता व राव, रंक, धर्मोपदेशक आपले सामाजिक 
भेदभाव विसरून खेळाच्या नियमाखाली समानतेने खळत. खेळ गावच्या 
त हिरवळीवर होत. ते पहाण्यासाठी गावकरी, त्यांच्या वायका व म्‌ले 
जामावाने येत व आपल्या आवडत्या खेळाडूना टाळया पिटून उत्तेजन 
देत आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्येक खेळाडूवर पैज-पैसा 
लावीत. त्यावेळी बॅट, बॉल व स्टंप्स यांचे आकार निराळे होते व 
खेळाडंचे पोषाखही त्या काळाला अनुरूप आणि अनुसरून असेच 
असत. क्रिकेटसंघ आपल्याबरोबर आपला फिडल वादक आणीत. 
खेळ बहुधा रविवारी होई. क्रिकेटच्या खेळाला बॅट, बॉल 
व स्टप्स्‌ जसे आवश्यक तसेच पैज फिडल व गाणे आणि दारूचा 
प्याला आवश्यक समजला जाई. 


क्रिकेटचा खेळ की जुगार 
च्याय डड. हशआआआवााशाशाशााविव वया 
लंडनजवळील क्लॅपहेम कांमन मदानावर १७०० साली दोन 


दिवसाचा सामना झाला त्यावेळची एक सूचना अशी होती, “ सभ्य 
लोकाना व ज्याना क्रिकेटचा खेळ फार आवडतो त्याना असे 


षी ८ 


र्‌ (& 
च 
धु पेद चा 


कळविण्यात येत आहे की १०-१० खेळाडूंच्या दोन. संघांमध्ये 
एक सामना खेळला जाईल व त्यासाठी प्रत्येकी १० पौंड पैज 
घेण्यात येईल. ही पैज प्रत्येक खेळाची होय. पैज जिकणार्‍यास 
२० पौंड मिळतील.” पुढे खेळाची लोकप्रियता वाढल्यावर 
प्रत्येकी अडीच शिलिंग पैज घेण्यात येऊ लागली. पण १७४० च्या 
सुमारास क्रिकेट जसा फेंशनेबळ झाला तशी पैजेची रक्‍कम 
पुन्हा वाढू लागली व हा आकडा १००० पौंडांपर्यंत गेला. एका 
सामन्यासंबंधी सांगण्यात येते की प्रेक्षक व खेळाडू यांच्यात ज्या इतर 
पैजा लागल्या त्यांची किमत २०,००० पौंडांपर्यंत गेली होती! क्रिकेट- 
वरचा हा जुगार इतक्या थराला गेला होता की १९ व्या शतकाच्या 
आरंभी क्रिकेटच्या खेळालाच धोका आला. हा खेळ जुगारीसाठीच 
खेळला जात आहे अशी समजूत पसरली. प्रत्येक सामन्याच्या वेळे स 
घोड्यांच्या शर्यतीसारखे वातावरण दिसू लागले. परिणामी संघातील 
खेळाडू प्रेक्षकांकडून लाच घेऊ लागले. एका प्रसिद्ध खेळाडूने सामना 
ह्रण्यासाठी १००पौंड घेतल्याचा पुरावा आढळतो. एम. सी. सी. चा- 
मेरिलीबोन क्रिकेट क्लबचा-अधिकार सवंत्र मान्य होईतोपर्यंत हे 
लाचलुचपतीचे प्रकार उघड उघड चालू होते. व्हिक्टोरिया राणी 
गादीवर आली त्यावेळी म्हणजे सुमारे ११८ वर्षापूर्वी क्रिकेटमधील 
जुगार संपुष्टात आला व एम. सी. सी. चे राज्य सुरू झाले. क्रिकेटचा 
पहिला क्‍्लब-हॅम्बलडन क्लब ( १७५०-९२) देखील प्रत्येक 
सामन्यावर ५०० पौंड पैज लावीत असे. 


-ण सदानंद्‌ चेदवणकर 


ष्र 


अनुक्रमणिका 


(पृष्ठ ८ वरून-टोबॅगो) 

8 [९ 1,511 हे गीत स्वरावले. स्टील वॅण्डची हो जन्मकथा आहे. 
आज हे वाद्य संगीत म्हणजे बेटांच्या हृदयाचे स्पंदन असून कोणत्याही 
मेळघाची-उत्सवाची त्याच्या शिवाय कल्पनाच करता येत नाही- 
आणि या संगीताशिवाय त्रिनिदाद यथार्थच होत नाही. 
कार्निवळ : *४०ण10”5 ठाढछाटाा झा | 

त्रिनिदादसंबंधी लिहायचे आणि तेथील मोहमय, गतिमय 
व लावण्यमय “ कानिवल 'चा उल्लेखही करावयाचा नाही म्हणजे 
एखादे नयनमनोहर रंगीत तैलचित्र अपुरे ठेवण्यासारखे आहे. व तसे 
करणे म्हणज सीतेचा उल्लेख न करता रामायण सांगितल्यासारखे 
अक्षरशः होईल. कानिवल हा एक वाषिक समारोह खरा पण तो स्व 
दृष्टीने देशोदेशींच्या परंपरेच्या संदर्भात जितका वेगळा तितकाच 
नाविन्यपूर्ण व भुरळ पाडणारा होय. तो अतुल व अजोड आहे. 
तो पाशचात्यांचा ख्रिसमस नाही किवा हिन्दूंची दिवाळी नाही. 
त्याला विशिष्ट धर्माचे अवगुंठन नाही. त्याच त्याच गोष्टींची त्यात 
कंटाळवाणी पुनरावृत्ती नाही. त्रिनिदादकरांच्या व्यक्ति व समष्टि 
जीवनाचा तो एक अनिबंध व मुक्‍त, किवहुना स्वेर आविष्कार आहे. 
व्यक्ति व समाज यांच्या उत्सवप्रियतेचा व उत्साहाचा त्यात मेळ 
आणि संमेलन आहे. तरिनिदादकरांची त्यात जी अस्मिता व्यक्‍त व 


प्रदशित होते त्यात वैयक्तिक व समूह जीवनांचा एक अपूर्व व धुंद 
संगम अविस्मरणीय झाल्याचे प्रत्ययास येते. प्राणीमात्रातल्या 


उच्छंखल क्षमतेच्या उन्मादक वृत्तीना वाव देणार्‍या व ते चेतावणाऱर्‍्या 
अशा या जुलूस व जलशात कल्पनेची भरारी आहे. भावनेचे काव्यमय 


स्पंदन आहे. जवानीच्या जोषाची काव्याशी बेछुट सलगी आहे. ते 
एक आगळे नृत्य आहे जे को पाहात राहावे, त्यात वाहत जावे व पुढे 


हरवूनही जावे. या सर्वाला साग्रसंगीत करणारे स्टील बॅडही त्यात 


( पान ४७ वरून) 
फलंदाज आपली वॅट पुढे घालून चेंडू अडवितो. झेल उडतात पण ते 
भुईसरपट असल्यामुळे पकडणे मुश्किल असते. आपल्याकडे पूर्वी कायर 
मॅटिंगवर सामने होत. त्या खेळपट्ट्या गोलंदाजाना विशेषत: द्रुतगती 
गोलंदाजांना अनुकूल असत. आजच्या आपल्या खेळपट्यया ह्या 


' कादबरिका' (1४०१९॥७((८) 
लेखकाना आवाहन 


'दोीपावली' येत्या मार्चपासून रजत-महोत्सवी वर्षात पदा- 
पंण करीत आहे. त्यानिमित्ताने काही नवनवे उपक्रम करण्याचे 
योजिले आहे. मार्च १९६९ च्या अंकापासून “ दीपावली 'च्या 
प्रत्येके अंकात ' कादंबरिका ' (नॉव्हेलेट) प्रसिद्ध करणे हा 
त्या उपक्रमाचाच एक भाग आहे. तेव्हा आपली निवडक 
* कादंबरिका' दीपावलीकडे पाठवावी असे आम्ही आवाहन 
करीत आहो. ' कादंबरिका ' दीपावलीच्या छापील २५ पानांपेक्षा 
(सुमारे २० हजार शब्द) मोठी नसावी हे कृपया ध्यानी घ्यावे. 


डिविंब्दी|पा|व|ली७०६८ -०२>> 


आहेत. तेही एक नव्हे तर अनेक, अगदी वाक्‍्यागणिक पू्णविरामा- 
प्रमाणे. त्यात शोभायमान फॅन्सी परेडस्‌ही आहेत. नाना रंग-ढंगाचे 
उभे व आडवे धागे गुंफलेले व गंतलेले आहेत. सगळ्यांचा मिळन 


असा नेत्रदीपक देखावा वनतो की कुठे जलसा संपला व कुठे जुलस 
सुरू झाला याचा संभ्रम पडावा. स्वी-पुरुष हा भेद लोपलेला आहे 


लहान मोठा फरक राहिलेला नाही. केवळ तद्देशीय आशय व विषय 
यावरच भर देऊन किवा आधारून वातावरण कोंदट किंवा बंदिस्त 
झालेले नाही. परदेशीय रंगेळ व रूचकर अभिव्यक्तीचा कशीदा 
त्या रंगपटात वेमाळूम एकजीव व समरस झाला आहे. इंद्रधनुष्यातील 
विविध रंगाचे कुणालाही खिळवून टाकणारे ते एक चालते-बोलते- 
गाते अप्रतिम प्रतिक व प्रात्यक्षिक वनलेले आहे. म्हणूनच कुठे 
क्लिओपात्वा नव्या नौकेत विहार करताना दिसेल तर कुठे फ्रेन्च 
सम्ग्राट १४ व्या लुईचा रंगेल दरवारही दिसेल तर अन्यत्र 
कुठे मरी अंत्वानतची प्रणयक्रीडाही झळकेल. 

असे हे कानिवळ तिनिदादकरांचे वास्तवात उतरणारे एक 
अनुपम स्वप्न वर्षातून एकदां पडते व चटका लावून जाते. जनमान- 
साचा ओढा तुडुंब भरतो. वर्षभर त्या स्वप्नास साकार करण्याची 
तयारी चालू असते. किंवहुना यंदाचा उत्सव संपला को पुढच्या वर्षाच्या 
सणास प्रारंभ होतो. आपल्याकडील सावंजनिक गणपत्यत्सवाप्रमाणे 


तेथेही समस्तजन निरनिराळे क्लब स्थापून आपआपल्या योजना 
आखत व मार्गस्थ करीत असतात. स्थानीय जनतेला वषभर त्याचे 


वेध लागलेले असतात. पण दूरस्थ व परस्थ प्रेक्षकालाही तेच वेध 
लावण्याइतका हा अद्वितीय महोत्सव आहे." या सम हेचि ' अशीच 
भावना होते व ह्या कॅलिप्सो बेटांचा किनारा सोडल्यानंतर 
अनेक दिवस हा कानिवल * मधुमासा 'प्रमाणे मनात रेंगाळत 


राहतो. ० क 


प्रामुख्याने फिरकी गोलंदाजाना अनुकूल आहेत. ज्या एखाद्या मध्यम- 
गती गोलंदाजाला संधी मिळते (कसोटी सामन्यात) त्याच्या 
वाटणीला चार पाच पटके येतात त्यात त्याला वळी मिळाले 
तरच त्याचा त्याला पुन्हा संधी मिळणार. ” 


“योजना आखून आणि तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे त्याच्या 
योगक्षेमाची काळजी घेऊन चांगले द्रुतगती गोलंदाज भावी काळात 
तयार होतील? ” 


“कां होणार नाहीत? ” अर्थात अभिजात लेखकाप्रमाणेच 
चांगले क्रिकेटपटू हे जन्मावे लागतात. त्याना उपजतच आवड 
हवी. निसारप्रमाणे जागतिक कौर्तीचे दुतगती गोलंदाज कदाचित 
निर्माण होणार नाहीत. परंतु फडकर, रंगाचारी, यांच्यासारखे 
तर्जेदार, सामने जिकून देणारे, मध्यम द्रुतगती गोलंदाज नक्कीच 
तयार होतील. मात्र त्याना संधी द्यायला हवी. आणि 
श्री. रंगा सोहोनी म्हणतात त्याप्रमाणे कसोटी सामन्यातील 
निवड गुणवत्तेवरच व्हावी. 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास सं्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


दीनानाथ दळाल मेमोरिअल ट्रस्ट 


च 
० 
ठ 


॥.3॥1/83 ३ &3॥.॥ ॥ ९.० ४ हडप 


» 3३0). '«शन-450 ([८९॥८९ ॥४३०. 170 ८० ७०६८ ४ णा०प १0९१2०११७७ 09६९८८७६7३ 
ी -यॅ व "ल 
किठे (26९ शएम डिझेल ऐँजिन रक्‍्येरवरच 
3 २ विविधिपयोजयी आहे. 


वा तेच घेळ्ठे 
हेकिती छन केले/ 


दहा हॉर्स पॉवरच्या किर्लोस्कर १ एप डिझेळ एंजिव पेपिगसेट्च्या साह्याने 
ड्ेताळा वेळेवर व मरंपूर पाणी दिल्यामुळे अप्ताप पाक येवू झाकले. 

पाणी द्यायचे काप नसताना ह्या एंजिनचा इतर कामांसाठी कसा उपयोग 
करावा ते किलॉस्करांज्न्या विनापूल्य मिळणाऱ्या तांत्रिक सल्ला-ब्यवस्थमुळे 
प्रला कळून आले, आणि त्यामुळे मी खूप पेसा मिळवू डाकलो. 


१ एम्‌. १० हॉसे पॉवर 
वॉटर कूल्ड डिझेल पंजिन 


माइ्या किलॉस्कर 
९ एम्‌ डिझेल एंजिनामुळे 
मळा खूपच फायदा होतो 


7० & 86४ &(०:6802-9 


दर्जेदार डिझेल एंजिनांचे उत्पादक 
किर्लोस्कर ऑईल एंजिन्स लिमिटेड, 


(£ ऑफिस: एल्फिन्स्टव रोड, खडकी, पुणे-२ (मारत) 


र्य 


९०४९ १९१ १६ 3 0९0४, 80103/-4. 


अनुक्रमणिका 


1968 


